मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्रारे 
संगणकीकृत 


महाराष्ट्र शासन श्या 
रची 


मराठी भाषा विभाग 
राज्य मराठी विकास संस्था स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
नोंदणी क्रं. एफ.१६०९४(मुंबई) एल्फिन्स्टन तांत्रिक विद्याळय, ३, महापालिका मार्ग, 
थोबीतळलाव, मुंबई - ४००००१ दूरध्वनी : (०२२) २२६३१३२५ / २२६५३९६६ 
संकेतस्थळ ॥०५://॥॥॥४५.॥080011.0४.॥ इ-पत्ता ॥॥४५5_॥(॥॥081089/5॥100.001॥ 


निवेदन 


राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई ही महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केळेली स्वायत्त संस्था आहे. मराठी 
भाषा विभागाच्या पत्राप्रमाणे (संदर्भ क्र. मसंस २०१६/प्र.क्र.११५/२०१६/भाषा-२, दि. 3 जानेवारी, २०१७) राज्य 
मराठी विकास संस्थेद्वारे 'महाराष्ट्रातीलह मराठी संशोधन मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य योजना' कार्यान्वित 
करण्यात आली असून या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील मराठी भाषा, साहित्य व संस्कृती वृद्छिंगत होण्यासाठी 
काम करणाऱ्या महाराष्ट्रातील मान्यताप्राप्त मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य करण्यात येते. 


सदर प्रकल्पांतर्गत प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांना राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे नवभारत मासिकांचे 
ऑक्टोबर १९४७ ते सप्टेंबर २०१७ पर्यंतच्या अंकांचे संगणकीकरण करून ते सार्वजनिकरीत्या आणि विनामूल्य 
उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्थसाहाय्य करण्यात आले होते. याअंतर्गत सदर अंकांचे संगणकीकरण करण्यात 
आले असून प्राज्ञपाठशयाळामंडळ, वाई यांनी हे अंक जतन केळेळे असल्यामुळेच आपल्याळा संगणकीय 
स्वरूपात उपलब्ध होत आहेत. 


या अंकांच्या पीडीएफ प्रती आपण विनामूल्य उतरवून घेऊ शकता. असे करताना खालील सूचना 
लक्षात घेऊन त्यांचे पालन करावे. 

१. सदर ग्रंथांच्या पीडीएफ प्रती या वैयक्तिक वापरासाठी विनामूल्य उतरवून घेता येतील तसेच इतरांनाही 
विनामूल्य देता येतील. पण कोणत्याही कारणासाठी त्याचा व्यावसायिक वापर करता येणार नाही. 

२. सदर ग्रंथांचे दुवे इतरांना देताना त्यासाठी कोणतीही रक्कम आकारता येणार नाही. 

३. पीडीएफ प्रतींवर असळेली राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई व प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांची मुद्रा 
आपणास काढता येणार नाही. 

४. आपल्या अभ्यासासाठी, संशोधनासाठी या सामग्रीचा उपयोग करताना आपण योग्य तो श्रेयनिर्देश 
केला पाहिजे. 
वरील अटींचा भंग झाळेळा आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 


स्पष्टीकरण : सदर सामग्री ही केवळ ऐतिहासिक दस्तऐवज म्हणून उपलब्ध करण्यात आळी असून या 
सामश्रीतून व्यक्त होणारी मते, विचारसरणी इ. त्या त्या ळेखक, संपादक इ. कर्त्यांची आहे. त्यांपैकी कोणतेही 
मत, विचारसरणी इ. यांचा पुररस्कार महाराष्ट्र शासन, मराठी भाषा विभाग, राज्य मराठी विकास संस्था व 
प्राज्ञपाठज्याळामंडळ, वाई यांपैकी कुणीही करत नसून त्या त्या मताचे वा विचारसरणीचे दायित्व उपरोक्त 
विभागांवर असणार नाही. 


वचे जुळे १९६४ [अंक ९ 


| 


२४७ रक कद क कदकय क क्क कक द कदी द दद ९७७७%७%६%७७%%% 


की 


ह््कां री म क पी व घो भार र ह ग उ 
हकारी संधुक्त शेतीतील प्रठोभनांचा मशन श्री. स, हु, देशपांडे 


अंजीर, बदाम, कलमी आंबे : संशिप्त इतिहास 
के. डों. प. क, गोडे बांच्या लेखांचा सारांश: श्री. वि. म. बेडेकर 
के. बा. म. जोशी यांच्या - 
स्थीजीवनविषयक विंतनातीळ माघार (पूर्वाथ ) श्री. म, गं. नातू , उमरावती 


“ दृशसकार ब तळाणीतव दरशेनक्रपांचे बीज ” प्रा, म. दा. साठे 
घेदाम्तदशेन आणि मानवी भवितव्य : २ : प्रा, डॉ. र. चिं, बडवे 
ुशचेव्हशाहीतीळ कलळाप्रबाह ( उचतराधे ) श्री, शंकर शारंगपाणी 
प्र. स. पक्षाचे भोपाळ अधिवेशन द निरीक्षक 
संस्छतिकोशातील * अर्थेशास्ा 'बरोळ नोंद प्रा. दि, के. वेडेकर 
घाचकांचा-पत्रव्यवह्वार - 


$.. 


सार-संकळन - भारतीयांचे सास्त्रीकरण, एड इंडेया ळत्र;, “ मोहरीचे बी ?; 
अमेरिकेतील वंदाविद्रंप्र, 


वार्षिक घर्गणी ९ रु. ] [ किरकोळ अंक १ रु. 


अ डाक 
>.) तण 


-ऐओर्ज ओड: 2-0. -आडी 
"करखगघरचिछनस्तञ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
अनुक्रमणिका णेक राज्य मराठी संर स्थेद्वारे रं 


संगणकीकृत 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


प्राज्ञपाठशाळामंडळ वाई, यांचे मासिक 


ष्ट ण ि 1१1 
बर्ष सोळावे जलै 
अंक दहावा -*_१९६३ 
( महाराष्ट्र राज्य साहित्य व संस्कृति मंडळ पुरस्कृत ) 


संपादक-मंडळ 
आचार्य स. ज. भागवत---प्रा. वि. म. बेडेकर--- प्रा. गोवधैन पार्णख का. संपादक 


३५७१७१५७७५ %९७%७७९%%७%७७&%०९७%७७०७९%०%७०%%९%९%%७७९७%७९७९%९९%७९%९ 


सहकारी संयुक्त शेतीतील प्रलोभनांचा प्रश्न श्री. स. ह. देशपांडे १-१० 
अंजीर, बदाम, कलमी आंबे : संक्षिप्त इतिहास 
के, डॉ. प. कृ. गोडे यांच्या लेखांचा साराश : श्री. वि. म. बेडेकर ११-१८ 


के. बा.. म. जोशी यांच्या - | 
स्रीजीवबनविषयक चिंतनातीळ माघार ( पूर्वाध ) श्री. म. गं, नातू. उमरावती १९-२८ 


“ दुहेनकार ब तत्प्रणीत ददोनक्रमाचे बीज ” प्रा, म. दा. साठे २९-३५ 
'वेदान्तदशेन आणि मानवी भवितच्य : २ : प्रा. डॉ. र. चिं. बडवे ३६-४२ 
कुरचेव्हशाहीतीळ कलाप्रवाह ( उत्तराधं ) श्री. हंकर शारंगपाणी ४३-४५ 
प्र. स, पक्षांचे भोपाळ अधिवेशन निरीक्षक ४६-५० 
संस्कृतिकोशातीळ “ अर्थशास्त्रावरील नोंद प्रा. दि, के. वेडेकर ५१-ए५४ 
वाचकांचा-पत्रव्यवहार -- ५५-६० 
सार-संकलन- भारतीयांचे सशस्त्रीकरण; एड इंडिया छत्र; “ मोहरीचे वी ?; 

अमेरिकेतील वंशविद्वेष. ६१-६६ 


“आ््््क््््््म््क्््््क्््क्क्््््््य्कमाश्ाशााकााााडाककय्यायायाड्यााा्याक्यक्याम्याककाााायााडडयक् ययन घयावा 
क क्ककककाककाकाकासाकफ-कक-ककःकक कक कक क: %- कक कक करक: 


वार्षिक रु, ९ सहामाही रु. ५ अंकास रु. १ 
हे मासिक श्री. म. दां. साठे यांनी दी प्राज्ञ प्रेस, २१५.गंगापुरी, वाई येथे छापून प्रा. वि. म. बेडेकर 
यांनी प्राज्षपाठशाळामंडळ वाई यांचेकरिता तेथेच. प्रसिद्ध केले, 

पत्रव्यवहाराचा पत्ता : ९ संपादकीय : कार्यकारी संपादक, ' नवभारत? म्नासिक, 
: गणेश भुबन? २७६, तेलंग रोड, माटुंगा-मुंबई १९ ' 
२ व्यवस्थापकीय : व्यवस्थापक, “ नवभारत? मासिक, 
€,० प्राज्ञ प्रेस, बाई ( जि० सातारा ) 
३ चौकशी : श्री. वा. वि. कोनकर 
१८८ एफ्‌ , भीमराववाडी, मुंबई २ 
फोन नं. २३५५४ 
[ मराठी साहित्य महामंडळाने ठराकेलेले शुद्धलेखन अनुसरण्याचे ठरावेले 
असून त्याप्रमाणे शुद्धळेखनपद्धाते अनुसरली आहे. का. सं. 


शेशिणध्ोण्ोज्टीस्ीर ही सीडीचे 
|. फ्ाजझुपाय्छाळासंडळ यंकयाठा | 
|. न 
प (१) धमेकोश- व्यवहारकाण्ड भाग १ ते ३ किंमत ४ 
| साधी बांधणी ... ठलळ ळर " ५२.०० ] 
कापडी बांधणी ... ति मा ७३-०० |, 
(२) धर्मकोदा - उपनिषत्का भाग १ ते ४ | 
साधी बांधणी ... वि म ११०.०० र 
कापडी बांधणी ... १36 ... १३८०० 
१ (३) धमकोदा- संस्कारकाण्ड भाग १ ला ' > ४५-०० 9 
_ कापडी बांधणी... .... |. कणे क |, 
प्‌ (४.) मीमांसादशन ... क ना वत २५.०० | 6 
र्व (५) मीमांसाकोश  ... भाग १ ते ६ २९००-०० ४ 
(६ ) कोवीतकिब्राह्मणारण्यकविषयको ळक र» 
(७ ) बोद्धागमार्थसंग्रहः महागला 
(८) हिंदुधमांची समीक्षा ( टक्ष्मणशास््री जोशी ) चुळ | 
(९ ) घेदिक संस्कृतीचा बिकास पळ |, 
1, (१०) नवमानवतावाद व |; 
॥ (११) मानवाचा आदश ... ३.०० 9 
॥ (१२) चाबोक - इतिहास आणि तत्वज्ञान ग 
॥ ( प्रा, सदाशिव आठवले ) "वा र 
| (१३) गीता-वेश (डॉ. गो. वि. देवस्थळी)  __ डी 
(१४) महाराष्ट्रांतील दुष्काळ व त्यावरील उपाययोनना 9 
र्व ( श्री. चा, अ. दाभोठकर ) २:०० |, 
र कक कलल र 
७७ डार्क गड टसर). 


श्री. स. ह. देदापांडे 


सहकारी संयुक्त शेतीतील प्रलोभनांचा प्रश्न 


(१) 

“ संयुक्त सहकारी शेती -सिद्धान्त आणि व्यवहार ? 
अश्या शीषेकाचा माझा एक लेख १९५८ जूनच्या 
“ नवभारता त प्रसिद्ध झाला होता. या विषयाच्या इतर 
अंगांबरोबरच ' प्रलोमना * ( 1160९00४४९) चा 
विचारही त्यांत अंतभूत होताच; पण ' प्रलोभन ? या 
विषयाचे एकूण परिमाण त्या लेष्वात दिग्दार्शित केल्या- 
पेक्षा अधिक मोठे आहे असे माझ्या आता ध्यानात 
येत आहे. त्याबद्दल केलेला विचार या लेखात सादर 
करण्याचा प्रमत्न करीत आहे. पूर्वींच्या लेखात काढलेले 
या प्रयोगाच्या यरस्वितेच्या शक्‍याशाक्यतेविषयीचे 
निष्क या विचारातून अधिकच भरीव होतात आणि 
संयुक्त शोती लोकशाही समाजाच्या प्रवरत्तीशी मुळातच 


विसंगत आहे हे अधिक हढपणे मनावर ठसते असे. 


मला वाटते, 


(२) 

सहकारी संयुक्त शोतीची रचना पुन्हा तपशिलाने 
वर्णिली पाहिजे असे नाही. अशा प्रकारच्या शेतीत 
स्वतेत्र शेतकरी आपली जमीन व शक्‍य आणि 
अशक्य तर इतर उत्पादनसाधनेही एकत्रित करतात; 
जमीन धरून या सवे साधनांचा प्रत्यक्ष ताबा 
सहकारी संघाकडे जातो; एक स्वयंपूर्ण घटक म्हणून 
या सव शेतीचा उत्पादनव्यवहार संघामार्फत, म्हणजे 
संघाच्या व्यवस्थापक मंडळाकडून, म्हणजेच या 
मंडळाने नेमटेल्या व्यवस्थापकाकडून होतो. प्रत्येकाच्या 
कामाच्या प्रमाणात मजुरी वाटली जाते, एवढा सारांरा 
येथे पुरे आहे. या ठिकाणी एका विशेष मुद्दयावर जोर 
द्यावयाचा आहे, तो मुद्दा म्हणजे संघाच्या सदस्यांची 
6 श्रमशक्ति ,- ( 1,900५1 ) सुद्धा संयुक्त शेतीत 
एकत्रित केळी जाते हा होय. संयुक्त शेतीवर लिहिल्या 
गेळेल्या सवे वाडू्मयात याचा उल्लेव आहेच. येथे 
एवढेच दाखवाबयाचे आहे की श्रमशक्तीच्या एकत्री- 
करणातूनच प्रलोभनाविषयीचे महत्त्वाचे प्रश्न उभे 
राहतात. या विशिष्ट विषयाचा विचार मात्र आज- 
पर्यंतच्या लिखागात कोणी केल्याचे दिसत नाही. 


न, भा, १ 


: श्रमशक्तीचे एकत्रीकरण ? (* ७००ंपष्ट ०! 
120००1?) ही दशब्दसंहति संयुक्त दोतीच्या संदर्भात 
जी नेहमी वापरली जाते तिचा अर्थविनिश्चय करणे 
प्रथम जरूर आहे. 


संयुक्त शेतीसंघाचे जे सदस्य असतील त्या सर्वाच्या 
उदरनिवोहाची जबाबदारी संघाला घ्यावी लागेल, 
श्रमराकतीच्या एकीकरणाचा हा अपरिहार्य परिणाम 
आहे. याला दुसरा स्वीकाये असा पर्याय दिसत 
नाही. तत्त्वतः पर्याय आहे तो असा-- संघाने 
सदस्यांच्या जमिनीच फक्त एकवट करावयाच्या 
आणि कामासाठी मजूर लावावयाचे. या मजुरात 
अर्थात्‌ संघाचे सदस्यसुद्धा असू शकतील. कदाचित्‌ 
कामाच्यावेळी त्याना अग्रक्रमही दिला , जाईल, 
पण सर्वच्या सवे सदस्यांना सवे काळ काम 
देण्यास संघ बांधलेला . राहणार नाही. पण हा 
पर्याय शेतकरी सदस्यांना मान्य होण्यासारखा नाही, 
आपली जमीन आपणापासून हिरावून घेतल्याची त्यांची 
जाणीव अधिक तीव्र होईल आणि कामाची शाश्वती 
नसल्यामुळे होणार नुकसान पतकरण्यास ते तयार होणार 
नाहीत. शिवाय हेही लक्षात घ्यावे की भारतात जी 
संयुक्‍त दोतीची योजना मांडण्यात आली आहे व कार्या- 
न्वितही आहे तीत श्रमदाक्तीचे एकीकरण सर्वत्र अमि- 
प्रेत आहे. 


आता सदस्यांच्या उदरनिर्वाहाची व्यवस्था करण्याचे 
संघाजवळ दोनच मार्ग आहेत. एक, सदस्यांना जमि- 
नीच्या मालकी हक्कांबद्दल मिळणारे उत्पन्न, दोन, 
सद्स्य जे काम करील त्या कामाचे वेतन. सदस्याने 
कामच केळे नाही तर त्याच्या योगक्षमाची व्यवस्था 
संघ करील काय ? नाही. कारण काम करणारालाच वेतन 
अधिक किंवा अधिक चांगळे काम करणाराला अधिक्र 
वेतन हे प्रलोभनव्यवस्थेचे प्राणतत्व आहे. काम न 
करताही उत्पन्न मिळणार असेल तर काम न करण्या- 
कडेच सर्वांची प्रवृत्ति राहील व संघाचा व्यवहार कार्य- 
क्षमतेने होणार नाही. तेव्हा सर्वांचा योगक्षेम चाल- 
विणे याचा अर्थ संघाने सर्वाना काम देणे असा होतो, 


3 


"डड 
जौ £:100:::3 
"करडगघर चज, 


क्य 


नवभारत 


तेव्हा सर्व सदस्यांना संघाने काम दिळे पाहिजे हाच 
“ श्रमशक्तीच्या एकीकरणांचा पर्यायाने अर्थ होतो. 
आता शोतीच्या संदर्भात आणि विशेष्रतः भारतीय 
शेतीच्या संदर्भात हे लक्षात घेतले पाहिजे की शेतीत 
फार मोठ्या प्रमांगावर कामाचाच तुटवडा आहे. एक- 
तर शेतीचा व्यवहार पावसावर अवलंबून असल्यामुळे 
तो मोसमी ( 8९850091 ) आहे. शिवाय मोसमी 
अनुद्योगितेबरोबर इतर प्रकारची अनुद्योगिताही शेतीत 
असतेच, तेव्हा प्रश्न असा की सर्वांना देण्याइतके 
काम संघाजवळ नसले तर संघ काय करणार ? काही 
थोड्यांनाच काम मिळणार असेल तर इतरांच्या योग- 
क्षमाचे काय ? आणि कामाशिवायही त्या इतरांचा 
योगक्षेम संघ चालविणार असेळ तर प्रलोभनांचे काय ! 
सवे सदस्यांना काम दिले पाहिजे या अटीमधून 
म्हणजेच श्रमशाक्तीच्या एकत्रीकरणातून हा प्रश्न उभा 
राहतो. यावर असे कुणी सुचवीळ की ज्या वेळी 
संघाच्या जमिनीवर काम नसेल त्यावेळी सदस्यांनी 
इतर काही उद्योग पाहावा. अर्थात संघाने हे स्वातेश्य 
सदस्यांना दिळेच पाहिजे हे स्पष्ट आहे. आणि ज्या 
मानाने व्राहेर काही उद्योग उपलब्ध होईल त्या मानाने 
त्याचा ळाभ. घेण्याची प्रवृत्ति सद्स्यांमध्य असणार 
हेही निश्चित. पण असे स्वातंत्र्य सदथ्यांना असणे पुरसे 
नाही. वास्तवात या स्वातंत्र्याला फारशी किंमत नाही. 
कारण कामच कुठेही पुरसे नाही. जेव्हा संघात 
काम नाही तेव्हां बहुधा बाहेरहो असणार नाही आणि 
बाहेर जेव्हा काम असेल त्यावेळी संघातही असणार. 
कारण खेडेगावातून मुख्य काम शेतीचे आणि हंगाम 
सवे ठिकाणी एकाच वेळी, तात्पय अते को काही 
अपवाद वजा जाता बहुतेक सदस्य कामासाठी 
संघावर्च अवलंबून राहणार, आणि त्यांना काम 
पुरविणे ही संघाची जबाबदारी राहणार, अश्या रीतीने 
संघत्राह्य कामाचे स्वातंत्र्य ग्रहीत धरले तरी आपण 
उद्घावित केलेल्या प्रश्नाचे स्वरूप मुळात बदलत नाही, 


संयुक्त शेतीचीच ही विशेष प्रकारची 


समस्या आहे. 
व्यवस्थेतील, इतर 
ह एक महत्त्वाचा फरक 
खाजगी धंद्यात असुक 


संयुक्त होती संघ आणि अर्थः 
अनेक प्रकारचे घटक यामधी 
येथे स्पष्ट होतो, कोणत्याही 


अनुक्रमणिका 


इतक्या कामगारांच्या संख्येला काम दिळे पाहिजे 
असे प्रवतकाबर बंधन नसते. जास्त काम असले तर तो 
जास्त माणसाना कामावर घेतो, कमी असेलं तर काही 
माणसांना तो कमी करतो, नोकरीवरून काहून टाकतो. 
संयुक्त होतीत जास्त काम असले तर अर्थात बाहेरून 
मजूर बोळावण्यास काहीच प्रत्यवाय नाही, पण सद- 
स्यांना पुरेळ इतके काम नसेळ तर कुणाला कामावरून 
कमी करण्याची शक्‍यता मात्र संयुक्त शेतीत नाही. 

सहकारी संयुक्त शेतीच्या तुलनेने खाजगी ध्‌देच 
नव्हे तर इतर प्रकारच्या सहकारी संस्था ( सर्विस- 
कोओपरेटिव्हूज्‌ ) सुद्धा या प्रकारच्या बंधनातून निसर्ग- 
तःच मुक्त आहेत. सहकारी कर्जवितरण संघ सदस्यांना 
संघात काम देण्यास बांधळेळे नसतात. किंवा सहकारी 
व्यापारी संघाढाही अस बंधन नसते. एंवढेच काय 
सरकारी मालकीची शेतीही ( ४9७ घ्रिणतांपष्ट, 
10110191]12९0 द्यिपायष्ट् ) या दृष्टीने संयुक्त 
शेतीपेक्षा अधिक ' भाग्यवान्‌ म्हटळी पाहिज, कारण 
राष्ट्रीय मालकीच्या उद्योगधद्यातूनही, कामाच्या प्रमाणात 
मजुरांची संख्या कमी-अधिक केली जाते. 

संयुक्त शेतीच्या समस्येवर एकच इलाज आहे. तो 
म्हणजे उपलब्ध काम सर्व सदस्यांना विभागून देणे. या 
विभागणीचे जे तांत्रिक प्रश्न आहेत त्याचा विचार पुढे 
विभाग ४ मध्ये केला आहे आणि तो एका अगदी 
साच्या ब काहीद्या अवास्तव गुहीतक्रत्यांवर, काही 
परिस्थितोत कामाची विभागणी करूनही चालण्यासारखे 
नसंते आणि अशा वेळी जे प्रश्न उभे राहातात त्यांची 
चर्चा विभाग ५ मध्ये केली आहे. तूत आपण असे 
समज़ूया को कामाची समविभागणी करणे शक्‍यु आहे 
आणि पुरेसे आहे. अश्या स्थितीत संयुक्त शोती अस्ति- 
त्वात येण्यापूर्वीचा प्रलोभनांचा जो प्रश्न निर्माण 
होतो त्याच्या चर्चेपासून प्रारंम करू, ही चर्चा विभाग 
२ मध्ये केली आहे. 

३) 


ी शेतकरी आपली जमीन व आपले श्रम संयुक्त 
शेतीत एकवट करण्यास सुळात तयार होतीलच की 
नाही या प्रश्नाला काय उत्तर मिळते हे पाहावयाचे 
आहे, शेतीतील कामात्राबतच्या प्रलोभनांचा प्रश्न 
येथे आपण लक्षात घेत नसून संयुक्‍तीकरणावाब- 
तच्या प्रढोभनांचा घेत आहोत, स्व सदस्यांना 


क य. 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


सहकारी संयुक्त शेतीतील प्रलोभनांचा प्रश्न 


संयुक्त शेती संघाने काम दिले पाहिजे हो संयुक्त 
शेतीची वर सांगितलेडी अट आणि काम पुरेसे तर 
नाही ही प्रचलित परिस्थिति, या समस्येतूनच हा 
पहिला प्रश्न निर्माण होतो. ह्या प्रश्नांचे स्वरूप काय हे 
एका उदाहरणाने स्पष्ट करू. 

क आणि ख हे दोन शेतकरी, कचे शेत १० एकर 
वख चे ५ एकर. क ला आपल्या शेतावर वर्षाकाठी 
२०० दिवस काम मिळतेब खला १०० दिवस 
काम मिळते असे समजू . चीनमधील संयुक्त शेतीच्या 
घवघवीत यक्षांचे वर्णन * वाचन कव ख आपली 
जमीन एकवट करण्याचा निश्चय करतात व संयुक्त शेती 
संघ स्थापन करतात असे समजू , ( सहकारी कायद्या- 
प्रमाणे सदस्य जास्त लागतात पण हे केवळ उदाहरण 
आहे. ) आता या संयुक्त शातावर एकूण काम ३०० 
दिवसांचे होणार, ( मोठया प्रमाणावरोल उत्पादनाचे 
लाभ- (1७०००701९5 ) नाहीत असे विवेचनाच्या 
सोयीसाठी समजावे ) या एकूग तीनशे दिवसांच्या 
कामाची विभागणीक ब ख मध्ये कशी करणार ? 

वास्तवात सर्वे उपलब्ध काम दोघांना सारखे वाटून 
देणे एवढाच पर्याय उपल्ब्ध आहे. ' क? व 'ख' हे 
पूर्वी ज्या प्रमाणांत काम करीत होते (२:१) त्याच 
प्रमाणात त्याना. आताही ते वाटून देण्याचा दुसरा 
पर्याय अमलात आणणे अराक्य आहे. या उदाहरणात 
“क?ब  ख? याना नेमके किती दिवसाचे काम 
मिळते हे अगोदरच सांगितलेळे आहे. पण प्रत्यक्षात 
ही माहिती उपलब्धच नसते, अर्थात्‌ प्रत्येकाच्या 
दोतीच्या विस्ताराच्या मानाने त्याला काम मिळत 
असणार या आधारावर काही अंदाज करणे दाक्‍्य 
होईल. पण हा. अगदी ठोकळ अंदाज होणार ही 
पहिली गोष्ट. पण याहून महत्त्वाचे दोन मुद्दे असे 
आहेत. उपलब्ध होणारे प्रत्येक काम २:१ या प्रमाणात 
वाटून द्यावे हागणांर, सारखे काम वाटून देण्यापेक्षा 
अशा रीतीने विभागून देणे व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने 
अतिदाय गैरसोयीचे आहे. पुन्हा येथ घेतलेले उदा- 
ह्रणही साघे आहे. दहा, वंस, पन्नास, शंभर अशी 
किंबा याहून जास्त सदस्यसंख्या असेल तर हिशोब 
ठेवण्याचे व काम विभागण्याचे काम किती घोटाळ्याचे 


% “ भारत आणि चीन”, पा, ६४, 


व तापदायक होईल हे सहज ध्यानात येण्यासारखे 
आहे. तिसरे असे की समजा अशी कामाची 
विभागणी संयुक्तीकरणाच्या पूर्वीच्या कामाच्या 
प्रमाणात करता येणे तंत्रतः शक्‍य आहे असे समजले 
तरी काही सद्स्य या प्रकाराला संमति देतील असे 
वाटत नाही, आपल्या उदाहरणातील 'ख? म्हणेळ “मला 
पूर्वीच्याच प्रमाणात काम मिळणार असेल तर संयुक्त 
शेतीत जाण्याने माझा काय फायदा आहे ?? 

तेव्हा वर म्हटल्याप्रमाणे उपलब्ध काम सवीना 
सारखे वाटून देणे हाच पर्याय राहतो. आता याचा 
“क? वरील परिणाम पाहा, एकूण ३०० दिवसांच्या 
कामापैकी “क?ला १५०व“ख? ला १५० दिवस काम 
मिळणार, याचाच अर्थ “क*चे काम ५० दिवसानी कमी 
होणार व.ते ५० दिवस “ख? ला मिळणार. याचाच 
अर्थ 'क"ची ५० दिवसांची मिळकत कमी होणारव ती 
“व?ला मिळणार. आता क? पुढे प्रश्‍न उभा राहतो- 
“माझे काम व म्हणून मिळकत कमी होणार असेल 
तर जमीन संथुक्तात करा कशाला ? ? 

लोक सहकारी संयुक्त शातीसाठी आपसुखे ( ४०- 
10०५७॥]%४ ) तयार होतील की नाही याचा विचार 
करताना हा फार महत्त्वाचा प्रश्न ठरतो. कारण वरच्या 
चर्चेचा सारांश असा की मोठा शेतकरी लहान रशोेत- 
कऱ्याजरोजर सहकार्य करण्यास तेयास्च होणार नाही-- 
त्यात त्याचे नुकसान आहे. आणि “ मोठा ” असा 
शब्द लिहीत असताना हे शेतकरी फार मोठे जमीन- 
दार असणार असा केवळ अथे मनात नाही. वर 
दिलेल्या उदाहरणातील दोन्ही शेतकरी खरे म्हणजे 
: लहान'च आहेत; पण तरीही त्यात एक “मोठा "ब 
एक “ल्हान? आहे. दोन एकरबाल्या शोतकऱ्यापेक्षा तीन 
एकरवाला, अडीच एंकरवाला शेतकरीही मोठा आहे. 

तेव्हा अशा अवस्थेत दोतकरी स्वेच्छेने संयुक्ती- 
करणास तवार होणार नाहीत, आणि यदाकदाचित 
झालेच तर ते काय करतील ते स्पष्ट आहे. संयुक्त 
दोतीत जमीनमालकीचे उत्पन्न सदस्याला खंडाच्या 
(किंवा अशा काही ) रूपाने मिळते, शिवाय कामाची 
मजुरी मिळते. त्यात खंडाचा हिस्सा अधिक मोठा 
ठरवावा असा आग्रह मोठे शेतकरी धरून बसतील, 
आणि असे झाले तर मजुरीचे उत्पन्न कमी होईल 


नवभारत 


आणि ज्यांची जमीन फार कमी त्याना संयुक्‍्तात 
सामील व्हावेसे वाटणार नाही. हा नुसता तर्क नव्हे. 
प्रत्यक्षात हे घडत आहे * रिपोर्ट ऑफ दि वकिंग 
ग्रूप ऑन्‌ को-ऑपरेटिवू फार्मिंग ! ( भारत सरकार, 
सहकार स्ाते, डिसेवर १९५९ ) या पुस्तकात ग्रुपने 
आपला अनुभव पुढीलप्रमाणे वर्णिलेला आहे, 

६ पंजाबमध्ये आम्ही हिंडत असताना आमच्या- 
कडे अशी तक्रार नोंदविण्यात आली की संयुक्त संघ 
मालकीहकाबद्दल दोताच्या मालकांना ठोक उत्पादनाच्या 
१/२ भाग देतात तो फार कमी आहे; हे प्रमाण १/२ 
इतके वाढवून द्यावे. ज्यांची संयुक्त शेतीत जमीन 
जास्त व ज्यांची श्रमरक्ति त्या मानाने कमी किंवा 
जे संयुक्त शेतीत कामच करोत नखत त्यांची ही 
मागणी होती. याउलट ज्या सदस्यांची जमीन 
कमी व श्रमशक्ति जास्त त्यांची मागणी अक्ली की 
मालळकीहक्काबद्द्ळल दिले जाणारे उत्पन्न झाहे त्याहू- 
नही कमी करावे ” ( रिपोर्ट, खंड १, पा ५४) 
( जाड टाईप मुळात नसलेला. 3 

( यावर समितीची शिफारस अशी की कूळकायद्या- 
प्रमाणे “ राज्यसरकाराने जी खंडाची पातळी ठखून 
दिलेली असेल तीहून अधिक खंड संयुक्त शेतीतील 
सदस्यांना देऊ नये. ” निरनिराळ्या राज्यात ही 
पातळी खरे म्हणजे एक नाही. पण समिती या 
प्रभ्षाने अस्वस्थ झालेली दिसत नाही. याहून मह- 
स्वाची गोष्ट अशी की वरीळ अडचणीचा खोळ अभ 
समितीच्या ध्यानातच आलेला नाही, ) 

८ आमची योजना संयुक्त शेतीची आहे, कम्युनिस्ट 
देशातल्याप्रमाणे सामुदायिक ( 0०116०0६:ए९ ) शेतीची 
नाही. त्यामुळे पुरेसा प्रचार केला व शेतकऱ्यांच्या 
घ्यानी संयुक्त रोतीचे लाभ आणून दिले तर ते 
स्वेच्छया तिचा स्वीकार करतील; कम्युनिस्ट देशा- 
तल्याप्रमाण येथे शेतकऱ्यांचा विरोध असणार नाही, * 
अक्या अर्थाची विधाने भारतातील संयुक्त शेतीच्या 
संदर्भात अनेकदा केळी गेळी आहेत त्यांचे वेतथ्य 
वरील चेचेवरून लक्षात यांबे, सामुदायिक शेतीत 
मालकीहकाचे उत्पन्नच राहत नाही, केवळ मजुरी- 
चेच उत्पन्न, याचा अर्थ सामुदाविकात संयुक्‍्तापेक्षा 
जास्त समता अभिप्रेत असते. पण जास्त एवढेच 
खरे आहे, संयुक्त रोतीतही खाजगी शेतीपेक्षा जास्त 


समता अभिप्रेत आहे-'क? चे पन्नास दिवसाचे उत्पन्न 
“ख? ला मिळते, तेथेही एकाचे उत्पन्न दुसऱ्याला, 
गरीबाला मिळावे ( ए॥७॥७(७॥ ०1 100011९ ती'०00 
"0९ गांठ 0 1110 001 ) अशी सोय आहे. ही 
समता चांगली की वाइंट हा प्रश्न यथे नाही. अधिक 
समतेमुळे ज्यांचे नुकसान होणार आहे ते स्वेच्छेने या 
त्यागास तयार होतील की काय हा प्रश्न आहे. आणि 
या प्रश्नाचे उत्तर नकाराथींच असणार हे स्पष्ट आहे. 
अपूर्ण रोजगारीच्या अवस्थेतच हा प्रश्न निर्माण 
होतो हे वितरू नये. संयुक्त शेतीत पूर्ण रोजगारी 
मिळणार असेळ तर काही गरीब सदस्थांचा फायदा 
झाला तरी दुसऱ्या कुणाचे नुकसान होणार नाही, पण 
तशी 'पूर्ण रोजगारी सद्यःस्थितीत बराच काळ अशक्‍य 
आहे हे गृहीतकृत्य मनाशी धरूनच वरीळ विवेचन 
केढेळे आहे. आणि पुढेसुद्धा पूण रोजगारीची 
अबस्था निर्माण होणे, भरभराटीची संयुक्त शेती | 
अस्तित्वात येणे हे कसे कठीण आहे हे या लेलाच्या 
पुढच्या विभागातून दाबण्याचा यत्न केलाच आहे. 
या विवेचनातून आणली एक निष्कषे निघतो 
त्याकडे लक्ष वेधणे शक्‍य आहे. संयुक्तीकरणापूर्वीच्या 
अवस्थेत सर्वे शेतकऱ्यांची आर्थिक पातळी एकच 
असेळ तर वर वर्णिलेली अडचण उद्भवणार नाही. 
संयुक्तीकरणोत्तर स्थिती संयुक्तीकरणपूर्व स्थितीसारखीच 
राहील, कम्युनिस्ट राज्यकते क्रांतीनंतर जमीनवाट- 
पाचा कार्यक्रम हाती घेतात. अर्थात्‌ संयुक्तीकरणाळा 
आदश रीतीने अवदय अशी जी स्थिती- दरडोई 


उत्पन्नाची समानता- ती जमीनबाटपातून निर्माण 
होत नाही हे खरे, कारण 


पूर्ण समता अस्तित्वात 
अशी की निरनिराळ्या 
होते, आणि दरडोई जमीन स 
उत्पन्न सारवे होते असे 
आहे की जमीन धा 
वाटपाच्या कार्यक्रमाने खूप कमी होते. 

कम्युनिस्ट राज्यकते जेव्हा जमीनबाटप करतात 
तेव्हा त्यानी हा प्रलोमनविषयक विचार केलेला अस- 
तोच असे म्हणता वेणार नाही. पण अधिक समता 
प्रस्थापित झाली म्हणजे संयुक्तीकरणाच्या व सामुदा- 
यिकीकरणाच्या मार्गातील अडचणी कमी होतात 


सहकारी संयुक्त शेतीतील प्रलोभनांचा प्रश्न 


याचा काही फायदा कम्युनिस्ट देशांना मिळत असला 
पाहिजे असे म्हणता येईल, अक्शा रीतीने जमीनवाटप 
व सहकारी शेती याचा नुसताच कालानुक्रमी संत्रंध 
नसून तर्कानुक्रमीही ( 1,021691 ) संत्रंध आहे. 

: संयुक्तीकरणासाठी ? प्रलोमन ( 170९11४९ (0 
००-०७५'४९) या विषयाचा विचार आपण या 
विभागात केला आणि असे प्रलोमन उपलब्ध नाही असे 
पाहिले, पुढच्या दोन विभागात ' संयुक्तीकरणानंतर'च्या 
प्रलोभनांचा विन्तार करावयाचा आहे. खरे म्हणजे 
संयुक्त शेती स्वेच्छा अस्तित्वातच येणार नाही. 
असे सुचविल्यानंतर पुढच्या प्रश्नांचा विचार करण्या- 
चेच कारण नाही असे कोणी म्हणेल, याला एक 
उत्तर असे की या पुढच्या प्रश्नांचे स्वयंभू असे 
तात्त्विक महत्त्व आहेच. दुसरे उत्तर असे की संयुक्त 
शोती स्वेच्छेने अस्तित्वात आली नाही तरी ती लादता 
येणे काही परिस्थितीत शक्‍य असते. कम्युनिस्ट 
देशात ती लादलेलीच असते. अश्या दोतीत हे प्रश्न 
व्यवहाराच्या दृष्टीनेही महत्वाचे ठरतात, तेव्हा या 
प्रश्नांचा आता विचार करू. 


(४७) 

सर्वांना पुरेसे काम नाही व कुणाला कामावरून 
तर काढून टाकता येत नाही' या समस्येतून संयुक्‍त 
शेतीतील अंतगत प्रलोभनाचे जे प्रश्न निर्माण होतात. 
त्यांचा विचार दोन मिन्न पातळ्यावर करणे शक्‍य 
आहे आणि तो अनुक्रमे ४ व ५ या विभागात केला 
आहे. या विभागातील विवेचनाच्या मुळाशी दोन 
गृहीतकृत्ये धरूः (२१) शेतावरील संव कामांचे 
आथिक मूल्य एकच आहे. उदाहरणाथ, आठ तास 
मोट चालविणे व आठ तास गुरांची राखण करणे या 
दोन्ही कामांची मजुरी एकच आहे. (२ ) प्रत्येक 
सदस्याला शेतावरील सर्वे कामे इतरांच्याच कार्यक्षमतेने 
करता येतात, 

अशी अवस्था असेळ तर सदस्याच्या दृष्टीने 
कोणतेही काम मिळाळे तरी सारखेच आहे, कारण 
प्र्येक काम त्याला करता येते ब कोणतेही काम केले 
तरी त्याच्या मजुरीत फरक पडत नाही. 

या विभागातील विवेचन वरच्या ग्रहीतक्रत्यांमुळे 
सोप्या पातळीवर केले जाते, पुढच्या पाचव्या विभागा- 


मधीळ विवेचनाला पाइवभूमि म्हणून याचा उपयोग 
होईल, हा अद्या पद्धतीचा उपयोग, दुसरा उपयोग 
असा की क्वचित्‌ ही स्थिति वास्तवातसुद्धा आढळणे 
शक्‍य असल्याने यातील निष्कषे व्यवहारातही लागू 
पडतील. 


अक्षा परिस्थितीत प्रश्‍न उभा राहतो तो असा 
की सर्वाना काम द्यावयाचे तर कामाची सम-विभागणी 
केली पाहिजे, विषम प्रमाणात कामाची विभागणी 
करणे व्यवस्थापकीय दृष्टीने किती अवघड आहे याचा 
उलेख मागच्या विभागात आलेला आहे. पण सम- 
प्रमाणात विभागणी करणे फार सोपे आहे असा याचा 
अर्थ नाही, अडचणी दोन प्रकारच्या आहेत: 


(१) काहीं कामे विभागणेच अशक्य असते. अमुक 
एका कामाला अमुक इतकी माणसे असे प्रमाण तंत्र- 
तःच ठरलेले. असते. एकाच वेळी जास्त माणसे त्यात 
सामावली जात नाहीत किंवा कमी असली तर ते 
कामच होणार नाही (“ 1७1८9 ० ४001-010- 
]०॥0००8?'), अर्थात्‌ एकच वेळी काम विभागता 
आले 'नाही तर निरनिराळ्या वेळी निरनिराळ्या 
लोकाना ते देता येईल. पण मग यात बरोबर हिदोज 
नेहमीच जमेळ असे नाही. हिशेबाच्या दृष्टीने सर्वांत 
सोपी स्थिती ती होईल की जीत उपलब्ध असलेल्या 
कामाची सर्वे सदस्यांमध्ये रोजच्या रोज समान 
विभागणी करता येईल. पण अशी स्थिती सापडणे 
मुष्कील आहे. बेरे विभागणी करता आली तर ती 
किती प्रमाणात शक्‍य आहे हाही प्रश्न आहे. चार 
माणसांच्या हातून जे काम होते ते दहा माणसात 
सोयीसाठी विभागणे हे काही तरी समजण्यासारखे 
आहे. पण वीस माणसात किंवा चाळीस माणसात 
ते बिभागणे याला अर्थ नाही. कारण अशी विभागणी 
करणे व नंतर कामावर देखरेख ठेवणे हे भयानक 
जिकीरीचे काम होऊन बसेल, तेव्हा उपलब्ध असलेल्या 
श्रमशक्तीच्या मानाने जमीन जितकी कमी तितका 
या अडचणींचा जाच अधिक असे म्हणणे प्राप्त 
आहे. 


“ आपली देती मोसमी ( 8898018) ) असल्या- 
मुळे असेल तेव्हा सवांना पुरेळ इतंकरे मुबलक काम, 
आणि नाही तेव्हा कुणालाच नाही, अशी स्थिती 


नवभारत 


असल्याने वरच्या अडचणी निर्माण होणार नाहीत,” 
असे यावर कदाचित्‌ म्हटले जाईल, पण हे म्हणणे 
खरे नाही, हंगाम नसतो त्या वेळी अजीबात कामच 
नसंते असे होत नाही, आणि थोडे काम असले की 
ते विभागण्याचा प्रश्‍न आलाच. 


समान विभागणी वर उल्लेखिलेल्या कारणामुळे करता 
न आली तर प्रलोमनव्यवस्था चाळू शकणार नाही. 
काम विभागता न येणे याचा अर्थ काहींना काम 
न मिळणे व काहीनाच ते मिळण असा होतो. , 
“ तुला काम नाही ”, असे व्यवस्थापकाने एखाद्या 
सदस्याला सांगितले तर तो म्हणणार, “ तो माझा 
दोष नाही. काम देत असाल तर ते करण्याची माझी 
तयारी आहे. तुमच्याजवळ मला देण्यासारखे. काम 
नसेल तर नसो. पण तुम्ही मळा दिवसाची रोजंदारी 
दिली पाहिजे, ” व्यवस्थापक त्याला मजुरी देऊ लागला 
तर काम करणारे इतर म्हणणार, “' याने काम केलेले 
नाही ही एकच गोष्ट आम्हाला समजते. तेव्हा 
आमच्या मिळकतीत याला कामाशिवाय भागीदार 
करणे हा आमच्यावर अन्याय आहे. ”? 


विलोभनव्यवस्थेची अद्यी दुर्दशा सहज डशाक्‍य 
आहे. आणि तीतून सदस्यांचे परस्पर सामरस्थ आणि 
सहकार्य कितपत शिछक राहीळ हे सहज कल्पिता 
येण्यासारखे आहे. अर्थात याही अवस्थेत संयुक्त शेती- 
संघ टिकवून धरणे शक्‍य आहे--जलप्रयोगाने ! आण 
मग कार्यक्षमतेचीही अपेक्षा कोणी करू नये. 

तात्पय असे की संयुक्त गातीत सतत व पूर्ण रोज- 
गारी निर्माण होण्याचा संभव नसेल तर विलोमन- 
व्यवस्था धोक्यात येण्याचा संभव फार. गोष्टीतल्या 
राक्षसाला खूष ठेवण्याचा एकच मार्ग होता -- त्याला 
सारले काम दिले पाहिज. काम नसले की तो खायला 
उठणार, 

* हुषार * व्यवस्थापक यातून एक मार्ग काढीलही, 
तो म्हणजे दिखाऊ * काम निर्माण करण्याचा. हे 
काम बहुधा शासकीय, पयेवेक्षकीय असे असणार, 
सोव्हिएट सामुदायिक शेतात केवळ व्यवस्थापकीय 
खर्चे चाळीस टक्क्यांच्या वर असतो. शेतीचे व्यवस्था- 
पन अर्थातच जरा अधिक तेढे ( 0051165 ) 
असते हे खरे; पण हा खरचं इतका मोठा होण्याचे 


अनुक्रमणिका 


कारण या सामुदायिक शेताच्या व्यवस्थापकाची “हुषारी? 
हेही असावे असा संद्य मनात थेतो. पण हे 
“ दर्शनी, काम किती दिवस लोकांना फतवीळ १ 
रशियात फसवणूक ध्यानात आली तरी प्रत्यक्ष विरोध 
होणार नाही. स्वयंस्फूते आचाराचा परिपाक म्हणून 
अस्तित्वात आलेल्या संयुक्तात हा विरोध अपरिहार्य 
आहे. र 

युन्हा हे दर्शनी काम दिसते त्याहून अधिक 
धोक्याचे निश्चितच ठरेल, काम नाही पण वेतन मात्र 
आहे, असे या 'कामार्‍चे स्वरूप असल्यामुळे व्यवस्था- 
पकाचे वा अध्यक्षाचे मित्र व नातेवाइक यांची या 
कामात वर्णी लागणे सहज शक्‍य आहे. हेही परिणोम 
ध्यानात ध्याबयास हवेत. 

(२) दुसरी अडचण अधिक तांत्रिक स्वरूपाची 
आहे. पण तरीही तिचे महत्व कमी आहे असे नाही. 
कामाची वाटणी ठरविल्यावर उभी राहणारी ही 
अडचण आहे. दोन माणसांनी आठआठ तास काम 
करावयाचे असे ठरविळे आणि त्यांनी तसे केळे असे 
आपण समजू. पण खरोखरच त्यांनी आठ तासाचे 
काम केळे का ? त्यांनी आळस केला नसेल किंवा 
कमअस्सल काम केले नसैळ याची हमी कशी देणार ? 


यावर नेहमी सुर्चावळा जाणारा तोडगा असा की 
आठ तासात सर्वसाधारण माणूस किती काम करतो 
याचा “ निकष? (' ठाया ) ठरवून द्यावा, आणि 
प्रत्यक्षात तितके काम झालेले आहे की नाही हे मोजून 
त्या मानाने येतन द्यावे. हे करण्यात किती अडचणी 
आहेत हे पाहा - 


(अ) विशेषतः शेती व्यवहारातील उत्पादन माण- 
साचा. ज्यावर ताबा 


1. ज्याव चाल्त नाही अज्या घटकांवर 
बरेचसे अवलंबून असते. प्रत्यक्ष उत्पादन हा माणूस-- 
निसर्ग यांच्या संयोगाचा परिणाम असतो, आणि 
निसर्गाचा अंश नेहमी स्थिर असत नाही, यामुळे 
माणसाने केलेे उत्पादन किती याचा नेमका हिशेब 
करणे अशक्य आहे. 

(ब) एक काम अनेक माणसांकडून जेव्हा केळे 
जाते तेव्हा त्या कामातील प्रत्येकाचा स्वतंत्र हिस्सा 

ती हे सांगणे अशक्य असते. ही अडचणही वरच्या- 
सारखीच आहे. पुन्हा सर्वाना काम विभागून 


डळ , 
आह 


"करखखगंघर चिनचे, 


राज्य मराठी 


सहकारी संयुक्त शेतीतील प्रलोभनांचा प्रश्न 


देण्याची आव्यकता वर दाखविलेलळीच आहे. तीमुळे 
एका कामाला तर फारच माणसांचे हात लागतील. 

(क) ' निकष ? उत्पादन ठरविळे तरी ते दरवेळी 
मोजता येईलच असे नाही. उत्पादनाचा * गुणात्यक ' 
( (२०५1६७५४४७ ) भाग मोजता येत नाही. 

(ड ) हिशेबाचे व व्यवस्थापनाचे काम वाढेल, 

ही जी दुसरी अडचण-' निकष ? ठरविण्याची व 
काम मोजण्याची-सांगितलळी आहे ती नबी नाहो, 
संयुक्त शेतीच्या अनेक टीकाकारांनी हे आक्षेप 
घेतळेळे आहेत. मळा असे म्हणावयाचे आहे की 
प्रलोभनांची अशाक्यता सूचित करणारे आणखीही 
आणि जास्त मूलभूत स्वरूपाचे आक्षेप घेणे रकय आहे 
त्यांचेच विवेचन या विभागात प्रेथम केळे आहे. 
आणखी विवेचन पुढच्या विभागात येणार आहे संयुक्त 
शेतीतील प्रलोभनविष्रयक अडचणींचे सामम्रथाने दर्शन 


व्हावे म्हणून जुन्याच एका मुद्याचा पुन्हा उछेख केला . 


एवढेच. 


(५) 

मागच्या विभागात आपण जी गृहीतकृत्ये धरली 
ती आता सोडून द्यावयाची आहेत. एक ग्हीतकृत्य 
असे होते की प्रत्येक कामाचे आर्थिक महत्त्व सारखेच 
आहे. दुसरे गृहीतकृत्य सर्वे सदस्यांना सवे प्रकारची 
कामे आणि तीही सर्वांना सारख्याच हुषारीने, कोश- 
ल्याने करता येतात. पण ही गहीतकृत्य व्यवहारात 
नेहमीच आढळात येतील असे नाही. तत्ीी ती आली 
नाहीत तर प्रलोभनांचा प्रश्न एके निराळे व अधिक्र 
तीव्र स्वरूप घेतो. हे स्वरूप या विभागात विशद 
करावयाचे आहे, ( प्रत्येके कामाचे निकष ठरविणे 
येथेही अवश्य आहेच. त्याशिवाय ज्या अडचणी 
उद्भवतात त्यांचाच विचार आपण करणार आहोत. ) 

उदाहरणाने ही स्थिती स्पष्ट करू. ज्यांचे आर्थिक 
मूल्य निरनिराळे आहे अद्यी कामे आता दोतात 
आहेत, म्हणजे आठ तास मोट चालविणे ब आठ 
तास नांगरट करंणे किंवा आठ तास गुरांची राखण 
करणे ही कामे निरनिराळ्या आर्थिक पातळीवरची 
आहेत; त्यांचे मल्य निरनिराळे आहे. सोयीसाठी 
क्ष? आणि “ज्ञ? अश्शी दोन प्रकारचीच कामे 
आहेत असे समजू, “क्ष? काम अधिक वरच्या 


दर्जाचे आहे, त्याचे मूल्य जास्त आहे. तेव्हा ते 
काम करणाराला अधिक मिळकत मिळाळी पाहिजे. 
हा प्रलोमनाचा अर्थ, कोणत्याही समाजात रास्त्रक्रिया- 
विज्ञ वा स्थापत्यविश्यारर यांना मिळणारे घन 
गिरणीकामगार वा शेतमजूर यापेक्षा अधिक असले 
पाहिजे. त्यावाचून अर्थव्यवस्थाच कोसळून पडेल, 
कारण सर्वांची मिळकत एकच असेल तर स्त्रक्रिया- 
विज्ञ वा स्थापत्यविद्यारद व्हावेसेच कुणास वाटणार 
नाही. तेव्हा निरनिराळ्या प्रकारच्या कामात असे 
उत्पन्न-मेद्‌ ( १७४९-१॥९'९०॥०]३) असणे हे 
अर्थव्यवस्थेचा प्रपंच चालावयाचा तर अवश्य आहे. 
शेतीतही हे खरे आहे. म्हणूनच ' क्ष? काम करणा- 
राला अधिक मिळकत हवी. संयुक्‍त शोतीत ही 
व्यवस्था करता येईल काय ? 


कग्युनिस्ट देशामधून सामुदायिक शेतीसंघात ही . 
व्यवस्थाही केळेली असते असे सांगण्यात येते. 
तेथेही कामाच्या निरनिराळ्या प्रती करतात. आणि 
प्रत्येक प्रतीतील कामगारांना एका दिवसाच्या 
कामासाठी निरनिराळे वेतन देण्यात येते. आपल्या- 
कडच्या संयुक्त शेतीतही अशी ' प्रलोभनव्यवस्था 
अमलात आणावी अशी सूचना अनेक कमिट्या 
व अनेक लेखक यानी केली आहे. पण खऱ्या 
अर्थाने अशी व्यवस्था करणे स्वभावतःच अदाक्‍्य 
आहे असे वाटते. आणि जेथे ती केली जाते असे 
सांगतात तेथे तिचे स्वरूप अत्यंत फसवे असले 
पांहजे असा संराय येतो. कोणत्याही खाजगी व 
सार्वजनिक धंद्याप्रमाण काम नसले म्हणजे माणसाना 
कामावरून काहून टाकणे संयुक्त व सामुदायिक दोतीत 
दकक्‍य नाही हे मागे विवेचिलेळे गृहीतकृत्य नीट 
“यानात धरले तर ही निगमने अगदी तकश्चुद्ध रीतीने 
निघतात 


हे आता स्पष्ट करावयास हवे, अडचण कशी 
निर्माण होते ते पाहा, 'क्षः काम करण्यात निपुण 
असे २८ आणि “ज्ञ' काम करण्यात निपुण असे 
काही सदस्य संयुक्त संघांत आहेत असे समज , 'क्ष 
-संदस्यांना रोज दोन रुपये व * ज्ञ ?- सदस्यांना 
रोज एक रुपया मजुरी देऊ, पण प्रश्न असा 
आहे की वीसच्या वीस “क्ष ? सदस्यांना व सवेच्या 


नवभारत 


सर्व * ज्ञ? सदस्यांना सतत पुरेल असे काम मिळणे 
कसे शक्‍य आहे ? कधी मिळेल, कधी नाही. कधी 
काम फार असल्यामुळे अधिक माणसेही लागतील, 
तेव्हा बाहेरचे मजूर आणून कामावर लावता येतील 
( आणि हे भारतातच अजून तरी, दक्‍्य आहे. कारण 
आपल्याकडील संयुक्त शेतीच्या भोवती सर्वत्र खाजगी 
शेती आहे; मजुरांची श्रमशाक्त जातून विकत घेता 
येईल असे * लेवर मार्केट * आहे. रशियात किंवा 
चीनमध्ये ठेवर-मार्केटच नाही कारण खाजगी शेतीच 
नाही. ) पण त्यामुळे काही त्रिघडत नाही. पण खरा 
प्रश्न आहे तो वीस माणसांना पुरेसे काम नाही 
तेव्हांचा. समजा की “क्ष? काम करणारी २० माणसे 
आहेत पण काम १० जणांना पुरसेच आहे. अज्ा 
स्थितीत कोणते पर्याय संभवतात ते पाहा. 

(१) १० माणसांचे काम २० जणात बाटून 
देणे. यातील अडचणी अश्शा-- (अ ) मागे वार्गिल्या- 
प्रमाणे काम कदाचित्‌ विभागताच येणार नाही, 
(आ) ते विभागता आलेच तर काय होते १ 
प्रत्येकाच्या कामाचा दिवस अर्धा होतो. म्हणजे 
“क्ष ? काम करूनही मजुरी दोन रुपयाऐवजी 
एक रुपयाच मिळते, विसापेक्षा अधिक माणसे असली, 
उदाहरणाथ चाळीस, तर ती मजुरी ५० न. पै. एवढीच 
होईल, म्हणजे ' ज्ञ ' कामापेक्षाही कमी होईल. असा 
प्रसंगही अशक्य नाही, दोन रुपयापेक्षा कमी मजुरी 
“क्ष ९- तज्ञ घेणार नाहीत. ते म्हणणार, “ आम्ही 
“क्ष ?- तज्ञ आहोत. आम्हाला “क्षः कामाची 
पुरेपूर मजुरी मिळाली पाहिजे इ०” काम अर्धाच 
दिवस पण मजुरी पूर्ण असे केळे तर आता * ज्ञ '- 
तज्ञ तक्रार करतील, ते म्हणतील, “ काम अर्धे व 
मजुरी पूर्ण हा नियम लावणार असाल तर आमची 
मजुरीही दुप्पट करा, ” 

माग्रे विभाग ४ मध्ये जी अवस्था विवेचिली तीत 
कामाची समविभागणी केल्याने प्रश्न सुटतो. पण आता 
जी अवस्था आपण अभ्यासीत आहोत तीत हा उपाय 
लागू पडणार नाही हे ध्यानात येईलच. 

(२) दुसरा पर्याय असा- दहा “क्ष !- तज्ञाना 
सांगावयाचे, “ तुम्हाला काम नाही, ” अडचणी. 
(अ) कोणत्या दुहांना हा हुकूम देणार १ (आ भा 
हुकूम ते का ऐकणार ? 


(३ ) तिसरा पर्याय- “क्ष? मधीळ दहाजणांना, 
किंवा सर्वांनाच अर्धवेळ, “ज्ञ? प्रतीचे किंवा दुसरे 
कोणते तरी खालच्या प्रतीचे काम करावयास सांगाव- 
याचे. अडचणी- ( अ ) 'क्षः तज्ञांना “न काम करताच 
येत नसेल. (आ ) येत असले तरी ते म्हणणार, 
“ आम्ही ' जश! काम करू, पण आम्ही आहोत ' क्ष? 
तर. तेव्हा आम्हाला मजुरी “क्ष ! कामाप्रमाणे द्या ” 
आणि तशी ती दिली तर पुन्हा * ञ *- वाल्यांची 
तक्रार, (ईं) आणि “क्ष '-वाळे “ज्ञ ' काम करावयास 
तयार झाळे तरी “ज्ञ २- प्रतीच्या कामात आणखी 
माणसांची जरूर असेलच असे नाही. असे असले 
म्हणजे क्ष १--प्रतीतल्या सगळ्या अडचणी * ज्ञ? 
मध्ये उद्भवतात, 

प्रलोभनव्यवस्था अद्या स्थितीत चालेल काय ? 
“ मुळीच नाही ', असे या प्रश्‍नाचे उत्तर आहे, ती 
चालावयाची तर एकाच परिस्थितीत चाळू शकेल, 
ती म्हणजे प्रत्येक प्रतीच्या कामगारांना सतत व पूर्ण 
रोजगारी आहे अशी स्थिती, पण हे भारतातच नव्हे 
तर कुठेही अशक्य आहे. 

खाजगी धंद्यातून या प्रकारच्या अडचणी मुळीच 
उद्भवत नाहीत अस नाही. तसे पाहिळे तर कोणतीही 
अथध्यवस्था अगदी पूर्णपणे लवचिक नसते आणि 
मागणी बदळत जाईल त्याप्रमाणे पुरवख्यात व्हावयाचा 
बदळ निमिषाधात कधीच घडून येत. नाही, पण 
संयुक्त शेतीत हा बदळ कधीच घड्टडून येणार 
नाही. तिच्या अंतगत रचनेच्या पोटीच एक 
डुलव्य असा अडसर सामावलेला आहे. ( 30116 
"7१ शष्टांवे४ ) श्रमशक्तीचा पुरवठा ठरलेला; 
स्थिर ( हीश९त ) आहे. कारण सर्वे सदस्यांना काम 
दण्याला संघ बांघलेढा आहे. मागणीप्रमाणे पुरवठ्यात 
बेदळ होणे शक्‍य नाही. 

मग संयुक्त शेती टिकाव 
मार्गाने- बलप्रयोगाने, कारण 
चालली नाही तर अन्याय 


धरील काय ? एकाच 
प्रलोभनव्यवस्था नीट 
होतो, सभासदातील सौहार्द 


आणि सहकार्य लोप पावते, व्यवस्थापकाने जे निर्णय 
घ्यावयाचे त्याना वस्तुनिष्ठ असा निकष राहत नाही. 
मग संघ कसातरी चालवावा लागतो, गाडा ढकलावो 
हागतो. आणि हे काम धकवून नेणारे बलप्रयोगपौडित 


बसतात, रशियात किंवा 


द्र ठिकाणी अवद्य होऊन 


सहकारी संयुक्त शेतीतील प्रलोभनांचा प्रश्न 


चीनमध्ये सामुदायिक शेतीसंघात लोकशाही नांदत 
नाही याचे कारण ते रशिय्यात किंवा चोनमध्ये 
आहेत हेच केवळ नाही. संघांचे स्वरूपच लोकशाही 
अराक्य करून टाकते. 
(६) 

मागच्या दोन विभागात संयुक्त शेतीच्या प्रत्यक्ष 
व्यवस्थापनात प्रलोमनांचे जे प्रश्न निर्माण होतात 
त्यांचा दोन वेगवेगळ्या ग्रहीतकृत्यास्याळी विचार 
केला, विभाग ४ मध्ये जराशी सोप्या प्रकारची 
अवस्था विवेचिली. सगळ्यांना सगळी कामे येतात 
आणि कोणतेही काम केळे तरी दिवसाची मिळकत 
सारखीच, अशी ग्रहीतक्रय्ये तेथे धरली. वस्तुस्थिती 
अशी असेळ आणि सर्वाना पुरेसे काम नसेळ तर 
उपळ्ध काम सव सदस्यांना सम प्रमाणात विभागून 
देणे अवश्य ठरते. आणि अशी समविभागणी करणे 
दाक्य झाले नाही तर प्रलोभनव्यवस्था नीटपणे 
चाळू दाकणार नाही असे दाखविळे, विभाग ५ मध्ये 
निराळी गृहीतकृत्ये धरली, सवे कामांचे आर्थिक मूल्य 
एक नाही आणि प्रत्येक प्रकारचे काम करणारे निर- 
निराळे सद्स्य आहेत अश्शी ही गृहीतकृत्ये होती. या 
परिस्थितीत प्रलोमनव्यवस्था चाळूच शकत नाही 
म्हणजेच प्रलोभनाची अडचण अधिक तीन्न रूपात 
हृग्गोचर होते, असे दाखविले. आता प्रश्न 
असा को, प्रत्यक्ष व्यवहाराच्या दृष्टीने, भारतीय 
शेतीच्या संदर्भात, कोणती परिस्थिती अधिक आढ- 
ळात येईल ? म्हणजेच, विभाग ४ मधील ग॒हीतक्ृत्ये 
अधिक वास्तव ( 889186 3) की विभाग "५ 
मधील ? या प्रश्नाचे सर्वत्र लागू पडेल असे एकच 
उत्तर देणे शक्‍य नाही. शेतीच्या उत्पादनात वैविध्य 
(1)1ए61811109101 ) जेवढे अधिक तेवढी परि- 
स्थिती विभाग ५ मधल्या स्थितीशी अधिक जव- 
ळची. आजच्या भारतीय शेतीत वैविध्य फारसे नाही 
हे सर्वसाधारणपणे खरे आहे. पण हे तर भारतीय 
दोतीचे एक वैगुण्य आहे आणि इतर अनेक वेगुण्या- 
प्रमाणे हेही दर करणे हाच ञमीनसुधारणांचा हेतु 
आहे. तेव्हा आज जरी वैविध्य फारसे दिसत नसले 
तरी कालमानाने ते वाढत जाणार आहे हे निश्चित 
शिवाय संयुक्त शेतीसंघातून हळूहळू जोडधंदे सुरू 
करणे हेही अवड्य आहे असेही अनेकांनी सुचविले 


न, भा, २ 


आहे आणि ब्रेक्रारी कमी करण्यासाठी असे करणे 
जरूरही आह. पण त्यावरोबर प्रलोभनव्यवस्थेचे प्रश्न 
वाढत जाणार हेही खरे आहे; कारण जोडधंद्यामुळे 
कामाची वर्गवारी वाढते. 

शेतीच्या उत्पादनात वैविध्य जितके अधिक तितका 
प्रढोभनव्यवस्थेचा प्रश्न तीत्रतर होतो असे वर म्हटले 
ते सर्वसामान्यपणे खरेच आहे. पण उत्पादनात म्हणजे 
उत्पाद्य वस्तूत ( ?10१००४७ ) वैविध्य नसले तरी 
उत्पादनप्रक्रियांमध्ये वैविध्य असू शकते. उदाहरणाथ, 
: बटाटा ? ही एकच उत्पाद्य वस्तु असली तरी जियाणे 
पारखून घेणे, ते आणविणे, योग्य खत घालणे, मज्शा- 
गतीच्या निरनिराळ्या बानी उरकणे, प्रतवारी करणे, 
बटाटे बाजारात नेऊन किफायतशीर रीतीने विकणे 
(-कारण तेव्हाच खऱ्या अर्थाने * उत्पादन? पुरे 
होते- ) इत्यादि अनेक प्रक्रिया असू शकतांत व त्यांना 
लागणारे शारीरिक श्रमच नव्हे तर कोदाल्येही निर- 
निराळ्य़ा प्रकास्ची असू दाकतात. आणि तसे असेल 
तर निरनिराळ्या कामांना निरनिराळी मूल्ये द्यावी 
लागतात. आजही भारतीय शेतीत असे निरनिराळे 
दर प्रचलित आहेत. चीनमधील संयुक्‍तातून निरनिराळे 
दर ठरवून दिलेळे आहेत आणि चीनची देती भारता- 
पेक्षा फार पुढारलेली असे म्हणता येत नाही. ( पाहा- 
रिपोटं ऑफ दि इंडियन डेलेगेदन टु चायना ऑन 
अँग्रेरियन को ऑपरेटिवूजू, अध्यक्ष- रा. कृ. पाटील; 
भारत सरकार, नियोजनमंडळ, १९५७. ) 

भारतात आज जी संयुक्‍ते वा सामुदायिके अस्ति- 
त्वात आहेत त्यामध्ये बहुधा वेगवेगळ्या कामाला 
वेगवेगळा मेहेनताना दिळा जात नाही, असे पूर्वी 
उलेखिळेल्या वर्किंग 'यरुपने म्हटले आहे. प्रस्तुत 
लेखकाने पांच वर्षापूर्वी केलेल्या लहानशा पाह- 
णीत त्यालाही असेच आढळून आले. पण याचे 
कारण वेतनभेदांची जरूर्च नाही हे नसून वेतनभेद 
जारी केल्याने जे अवघड प्रश्न निर्माण होतात ते 
टाळण्याचा तो प्रयत्न असावा असे वाटते. आणि 
हे लक्षात घेतळे पाहिज की वेतन-भेदांची जरूर अस- 
नही ते कार्यान्वित न करणे हे प्रलोभनांना मुळीच 
पोषक नाही; ते प्रलोमन-विरोधी आहे 

तेव्हा निष्कषे असा की विभाग ४ मध्ये जिचे 
वि-छेषण केळे ती ' सोपी ? अवस्था तिच्या शुद्ध स्वरू- 


आ अक क" 


"कखगघर[चछज-चघन, 


णकीकृत 


नवभारत 


पात सापडणे, भारतीय दोतीतही, अपवादात्मक आहे, 
बहंशी दोती ' व्यामिश्र ? गृहीतकृत्यात बसण्यासारखी 
आहे. [ अर्थात्‌ ह्या ब्यामिश्रतेतही अनेक परी असू 
शकतात आणि इतर काही देशात ( उदा. सो. रशिया 
अमेरिका, डेन्मार्क या देह्यात ) ही व्यामिश्रता 
अधिक असेल हेही समजण्यासारखे आहे. ] यामुळे 
प्रलोमनत्यवस्थेच्या अडचणी तिच्या तीव्र स्वरूपातच 
बहुधा निदर्शनास येतील असे वाटते. 
(७) 

भारतातली आजची दोतीसंघटना कौटुंबिक शेतीची 
( एकण काणांगष्ट ) आहे. संयुक्त शेतीत 
जसा श्रमपुरवठा स्थिर असतो तसा कोटुंबिक देंतीतही 
असतो. आणि त्यामुळे संयुक्त शेतीत जे प्रलोभनविषयक 
प्रश्न निर्माण होतात ते कोटुंबिक शेतीतही खरे म्हणजे 
व्हावयास हवेत. पण तसे होत नाही. कारण एककुटुं- 
बीयांचे एकमेकाशी असणारे संबंध हे रक्ताच्या नात्याचे 
असतात, आर्थिक स्वरूपाचे असत नाहीत. त्यामुळे 
कुडुंबातल्याच ए्राद्याने अधिक काम केले किंवा 
अधिक वरच्या दर्जाचे काम केळे तर तो स्वतःसाठी 
एकूण उत्पन्नाचा जास्त हिस्सा घेतो किंवा त्याचा 
आग्रह धरतो असे होत नाही. अगदी निष्क्रिय अस- 
लेल्या माणसाच्या भरणपोषणाची जत्राबदारीही कुटुंबात 


घेतली जाते, कारण काही झाळे तरी तो मुल्गा, भाऊ. 


असा कुणीतरी असतो. [ आणि दुटुंब्राहही एका 
मर्यादेपर्यंतच हे खरे आहे. एकत्र (००७) कुटुंब- 
व्यवस्था ब्रहुया आर्थिक प्रलोभनांच्या अभावामुळे 
किंबा अपुरेपणामुळे मोडकळीस येते. ] पण कुटुंबाच्या 
परिसराबाहेर माणसांचे एकमेकाशी असणारे संत्रंध 
निराळ्या तत्त्वांवर आधारलेळे असतात. त्यामुळे 
प्रलोमनांचा विचार आप्तसंबरंधीयांत महत्त्वाचा ठर्त 
नसला तरी निरनिराळया कुटुंबांच्या परस्पर संबंधात 
महत्त्वाचा ठरतो, रा. क, पाटील म्हणतात की संयुक्त 
शेतीतही माणसांनी कोडंबिक भावनाच ठेवावी 
( रपोट ऑफ व इंडियन डेलेगेशन टु चायना 
ऑन अग्रेरियन क ऑपरेटिबूजू ) पण बोंदय 

झाला, हे अर्थशास्त्र नव्हे. शतय धा शाहा 


१० 


प्रलोभनांचा प्रश्न कुटुंच शेतीत निर्माण होत नाही. 
भांडवलशाही स्वरूपाच्या शेतीत तो निर्माण होतो 
पण तो सोडविता येणे शक्य असते. कारण अमुक 
इतक्या कामगारांना काम दिले पाहिजे असे बंधन 
खाजगी धंद्यांच्या प्रवतकांवर नसते, 


संयुक्त ( किंवा सामुदायिक ) शेती हा एक फार 
चमत्कारिक स्वरूपाचा संघटनाप्रकार आहे, त्यात जे 
दोतीव्यबस्थेचे नियोजन अनुस्यूत आहे ते अर्थासत्रा- 
च्या नियमांच्या विरुद्ध आहे, म्हणून अनेसार्गेक 


- आहे. निसर्गाचे नियम शास्त्र समजावून घेते आणि 


शास्त्राच्या फलितांना अनुसरून स्वरे नियोजन त्यांचा 
मानवी उन्नतीसाठी उपद्रोग करून घेते. शास्त्रीय व 
तांत्रिक प्रगति निसर्गाचे नियम धाब्यावर बसवीत 
नाही. नियोजनाचा हा अर्थ आपल्या देशात आज 
अनेक संदर्भात विसरा जात आहे. संयुक्‍त रोती हे 
त्याचे या वृत्तीचे एक उदाहरण आहे. 


सोव्हिएत रशियात औद्योगिक व्यवस्था राष्ट्रीय 
मालकीची आहे आणि शेतीव्यवस्था सहकारी माल- 
कीची आहे. 'ज्या अर्थाने ओद्योगिक क्षेत्रातू राष्ट्रीयी- 
करण झालेळे आहे त्या अर्थाने शेतीच्या क्षेत्रात 
साढळे नाही, अर्थात्‌ सो० रशियात राष्ट्रीय माल- 
कीची 'रोते (592 187015) आहे. पण ती थोडी. 
ओद्योगिक प्रगति साधूनही शेतीच्या क्षेत्रात रशीयाचे 
पक्ष अजून पूर्वाईतकेच तापदायक आहेत याचे एक 
कारण हे असावे असे मला वाटते, 
देशात शेतीची अजी 
हेच म्हणणे खरे आहे. 


ज्या ज्या कम्युनिस्ट 
व्यवस्था आहे त्या देद्याबाबतही 


आता आपण काहीसे 
चीनच्या शेतीच्या द्द 
आपण वाचीत आहो 
आपण येथूनं पुढे 
नाही, पण सांगवत 


चीन-विरोधी झालो आहोत. 
शेची वर्णनेही या निमित्ताने 
त. त्यामुळे संयुक्त शेतीबाबत 
कदाचित्‌ फार आग्रही राहणार 
हा नाहीं, कसेही असो, या प्रयोगाचा 
अथ घ्यानात घेणे न्यापक दृष्ट्याही फार महत्वाचे 
आहे. अश्शा विचाराला चालना मिळावी म्हणूनच 
वरचे विवेचन केळे आहे, 


क 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


के. डॉ. प. कृ. गोडे यांच्या लेखांचा सारांश : श्री. वि. म. वेडेकर 


अंजीर, बदाम, कळभी आंबे! संक्षिप्त इतिहास 


[्‌ डा. भाडाकर प्राच्यविद्यासंशोधनमंदिरातील हस्तालाखत ग्रथसम्रहाच य्रथपाल क, डा.. परछुराम 
कृष्ण गोडे ( जन्म ११ जुले १८९१ : मृत्यु २८ मे १९६१) यांचे भारतीय वाड्ययीन इतिहास व भारतीय 
सांस्कृतिक इतिहास या क्षेत्रातील अनेक विषयावरील लेखांचे संग्रह प्रसिद्ध झाळे आहेत. त्यांच्या ' भारतीय 
सांस्कृतिक इतिहास या लेलसंग्रहातील काही लेख्लांचे ( तांबूळ, भारतीय सुगंधो द्रव्ये इत्यादि विषयांवरील ) 
सारांशरूप अनुवाद यापूर्वी “* नवभारता ? तून सादर केले आहेत. प्रस्तुत स्थळी त्यांच्या * 80पवे९8 उ 
गपतोंद्या प्या] मा०? एण, 1 ( विश्वेश्वरानंद वैदिक द्ोधसंस्थान, होशियारपुर याचे प्रकाशन 
१९६१ ) या ग्रेंथामधील अंजीर, बदाम, कलमी आंबे या विषयावरील संशोधनपर लेखांचा संक्षितत अनुवाद 
सादर केला आहे. या मूळ इंग्रजी लेखांची पाने एकंदर ४३ असून, त्यात अधिक “सविस्तर माहिती व आधघार 
जिज्ञासु वाचकास पहावयास मिळतील, --सारांशकार ] 


१. अंजीर लेमला सबाथच्या दिवशी दारू, द्राक्षे व अंजिरे 
अंजीराची फळे व झाडे यांची मळ उत्पत्ति कोठे यांची ओझीच्या ओझी. आणीत असत ' असे वणैन 
व कोठल्या प्रदेशातून ती इतरत्र प्रसृत झुली याव्रद्दढ आले आहे. इ. स. पूर्वी ५० वर्षे होऊन ' गेलेल्या 
वनस्पतिश्शास््रज्ञांनी केलेल्या संशोधनाचा निष्क्षे असा लिः्ही या लॅटिन इतिहासकाराने अंजीरांचा उछेख 
की, अंजिराची झाडे मूळ भूमध्यसमुद्राच्या किनाऱ्या- केला असून त्यानंतरचा दुसरा रोमन इतिहासकार 
वरील प्रदेशातून उत्पन्न झाली असाबीत व तेथून ती छिनी (इ. स. २३-७९ ) याने अंजीरांच्या निर- 
इतरत्र प्रसृत झाली असावीत, या शास्त्रज्ञांच्या मते, निराळ्या जातींचा निर्देश केला आहे. जुन्या अवेस्टा 
अंजीराच्या झाडांचा व फळांचा प्रसार इतिहासपूवे वाड्मयात अंजीरांचा उछेख नाही. परंतु इराणमध्ये 
काळापर्यंत नेऊन भिडविता येतो. फ्रान्समध्ये पॅरिस इ. स. २०० नंतर लिहिल्या गेलेल्या “ नीरंगस्तान 
व मासलस या शहरांजवळ जे इतिहासपूवे काळातील या पहलवी भाषेतील ग्रंथात अंजीरांपासून काढलेल्या 
अबदोष शोधून काढण्याकरिता उत्खनन झाले त्यातून रसाचा उल्लेख येतो. २ 
सापडलेल्या पुराण अवशोेषांमध्ये वन्य अंजीराची पाने वर संशक्षिप्पणे वर्णिलेल्या अंजीराच्या जागतिक 
व फळे यांचे अवदोष दृष्टोत्पत्तीस आळे आहेत. इतिहासाच्या पाश्चंभूमीवरून, अंजीराचे उछठेख भारतीय 
थूमध्यसमुद्राच्या आसपासच्या प्रदेशातून अंजीराची संस्कृत ब इतर वबाड्मयांतून किती जुने सांपडतात 
लागवड ग्रीस, इटली ( रोम ) या. प्रदेशातून प्रसत होत ब त्यावरून अंजीरांच्या फळांचा व लागवडीचा क्रमबद्ध 
पूवकडे सीरिआ, अरबस्तान, इराण या देशातून फार इतिहास काही सापडू शकतो का, हे पहाणे उद्ब"घक 
प्राचीन काळापासून चाळू झाली. असावी. ग्रीक महाकवि ठरेल. प्रथमतः हे स्पष्ट करणे उचित होईल की, अंजीर 
होमर (इ. सनापूर्वी सुमारे ८५० वर्णे ) याच्या हा शब्द भाषादृष्टया मूळ संस्कृत भाषेतील नसावा 
ऑडिसी या महाकाच्यात अजीरांचा उछछेख आढळून असा भाषादास्त्रज्ञांचा निष्कप आहे. अंजिऱाचे मळ 
येतो. बायब्रल या खिस्ती धमंग्रेथाच्या 'ओल्ड टेस्टॅमंट' उत्पत्तिस्थान व नंतरचा प्रसार ज्या एशिआ मायनर 
या ( इ, स. पूवे ३३०-१६० वर्षे ) भागात 'जेर्दा- या देशातून झाला, तेथे त्याला ' इंगरीर! असे म्हणत 


२, पए७९ त01४7 81010, १९0७1७]. (191९1 13, 
२, ' 8९11909808] 800 विरा ७1, ? झाटा 0018180101 ०४8७, ग, 3871881158 
( 8०0०0७५, 1913 ) 99४० 388, 


११ 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


व त्यावरून ' अंजीर? हा रव्द आला अतावा. पुढे . 


कांही संस्कृत ग्रेथातून जो ' अंजीर? शब्द वापरळेला 


आढळून येतो, तो शब्द संस्कृत भाषेने उसना ( 1091- ' 


छ०7१ ) घेऊन आत्मसात केला ' असावा. प्राचीन 
संस्कृत ग्रंथातून * अंजीर? हा शब्द आढळत नाही. 
तो आढळतो अलीकडील म्हणजे १४ व्या हातकात व 
त्यानंतर स्वलेल्या संस्कृत व भारतीय भाषातील ग्रंथां- 
मध्ये, हे पुढे दिलेल्या माहितीवरून आढळून येईल. 

। अंजीर? वा तद्वाची शब्द यांचे वाड्ययातील 
उलेख यावरून अंजीरांचा हिंदुस्थानातील इतिहास 
पहावयाचा आहे. त्याकरिता अलीकडील काळापासून 
मागल्या काळापर्यंत उपलब्ध उछ्लेल शोधीत जाणे उचित 
होईल. त्याच पद्धतीचा येथे अंगीकार केळा आहे. 

नानासाहेब पेशवे यांना त्यांच्या मातुः श्रींनी लिहि- 
लेल्या एका पत्रात_ अंजारांचा उठेल आढळून 
येतो. तो मजकूर असा : “ तुम्हाकारणे अंजीर 
सुमार नव (९) पाठविले आहेत हे घेणे. तुम्हास 
अजीराची आवडी असली तरी लेहून पाठविणे, यथून 
थोडे बहुत पाठवीत जाऊ...” हे पत्र इ. स. 
१७२० ते १७४० या दरम्यान लिहिले गेले. त्यातील 
अजीराच्या उल्लेखावरून असे दिसते की, इ. .स. 
१७३० च्या सुमारास तरी पुणे येथील पेदाव्यांच्या 
सरकारदरबारी अंजीर ही एक अपूर्वाईची चीज 
समजली जात असली पाहिजे, व त्याची लागवड व 
पैदास विरळच असली पाहिजे. 

: युस्तक-मेस्तक ? हा ग्रंथ छत्रपति राजाराम 
यांच्या कारकीदीत इ. स. १६८९-१७०० या काळात 
लिहिला गेला. या ग्रंथात सरकारला आर्थिक फायदा 
करून देणाऱ्या झाडांची नोंद खेड्याच्या अधिकाऱ्याने 
ठेवावी असे म्हटळे असून अश्या झाडांच्या यादीत 


३. 2९80 ए०. 1029111 8816060101 ०, 9 ( 


४. “ सुस्वादु पाकरसयोरुरुश्षीतलळं च 
'हेष्मामवातकरमक्रिरममिशातर 


७, भांडारकर इन्स्टिट्य 
मज तथा । एकेकसम्मवे भिल पानकं क्रियते बुवैः ||? 
स्थान या ग्रंथाच्या ( १९४० साली ) संपादित केलेल्या 


१ 


अनुक्रमणिका 


-योगरतनाकर, आनन्दा श्रम आवृ 
५, । ॥९॥०॥७ 0 उद्या? (९१९१ ७9 ए 


६, । ॥॥८४ए७]३? (1,जा तता, 1928 ) पान 
[टमधोळ हस्तलिखित नं, २८८७ (१८८७- 


1 आदृत्तीतील परिशिष्ट ३ मधे 


अंजीराचा उल्केव आहे. त्यावरून इ. स. १६९० पूर्वी 
अंजीराची लागवड महाराष्ट्रात होत असली पाहिजे 
हे स्पष्ट. दिसते. सरकारला अंजीर एक उत्पन्नाची बाब 
होती यावरून अंजीराची लागवड व पैदास तुरळक व 
मोजकी असावी असेही दिसते. 

“ योगरत्नाकर ? हा संस्कृत वैद्यक-ग्रंथ इ. स. 
१६५० ते १७२० च्या द्रम्यान स्वला गेला, यांत 
धान्ये, फळे, कंद, भाज्या यांच्या वेद्रकीय दृष्ट्या 
'सापडलेल्या गुणदोप्रांचे वर्णन आले आहे, त्यात 
अंजीरांच्या गुणांचेही वर्णन आढळून येते: “ अजिर हे 
स्वादिष्ट, थंड, छेष्मा व आमवात उत्पन्न करणारे व 
पचायला कठिण होत. ४ अर्थात्‌ या आपल्या विधा- 
नाला ' योगरतनाकरा *ने आधीच्या कोणत्याही वैद्य- 
कीय ग्रंथाचा आधार दिलेला नाही. 

बावर त्रादशहाने सुमारे इ. स. १५२५ मध्ये लिहि- 
लेल्या आपल्या “ जीवमवृत्तांता *त अंजीराचा मजेशीर 
उ्ेच न्ह ळा आहे. “. काही वेटातून आढळून 
येणाऱ्या पिवळसर निळसर रंगाच्या माकडांचा रंग 
अजिरासारखा वाटतो ? असे त्याने म्हटले आहे. 

प्रसिद्ध प्रवासी वेथेमा याच्याही प्रवासवृत्तान्तात 
(इ, स. १५०२-१५०८ ) अंजीराचा उछेख आला 
आहे. १६ नोव्हेंबर १५०४ रोजी हा प्रवासी कार- 
वारजवळीळ सदाशिवगड या गावी आला, तेथील 
वर्णन करतांना त्याने म्हटले आहे: “ कालिकतप्रमाणेच 
येथेही अंजीर दिसले, या भागात धान्य व भाजी यांची 
पदास फारशी आढळून येत नाही. पण 
उत्कृष्ट मिळतात. ” 

क्षेमशर्मा नावाच्या एका ग्रंथ 


या ग्रंथकाराने सुमारे इ. स. 
१५४८ मध्ये रचिटेल्या क्षमकुतूहल ? या नांवाच्या 
ग्रथात* “ पान 


क-प्रकरणी ' अंजीरांचा उछ्छेख केला आहे. 
ग.8(९1 [प्ठ, ॥6.) 


व्य 


फळे मात्र 


त्ति पान १३-१७ 
५७8 ) पान'१३८, 
४९ 


९१) : ' परुषाज्ञीर. 


८ ..द्राक्षादाडि- 
हाच छोक श्री, किंजवडेकर 


यानी “ अश्टांगसंग्रह-सूत्र- 
ये उद्धृत केला आहे, 


उड 
वा क, प 


"करखगघरचिघजज" 


1. 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


अंजीर, बदाम, कलमी 


तो म्हणतो : परुष ( सुके ) अंजीर, द्राक्षे, डाळिंब 
या प्रत्येकापासून भिन्न भिन्न “ पानंके ? किंवा सरत्रते 
तयार कली जातात. ” सूळ शाब्द ' परुष? अंजीर असा 
असून याचे भाषांतर सुके अंजीर असे केळे आहे. 
अंजिरात फलदाकरा शेकडा ६०-७० असल्यामुळे, 
सुक्या अंजिराच्या ओल्या लगद्यापासून केलेले मधुर व 
रुचकर सरत्रत एक सुंदर ' पानक ? म्हणून गणले गेळे 
असल्यास नवल नाही. 

यानंतर अंजीराच्या इतिहासातील वरील उलछेवाच्या 
आधीचा उल्लेख म्हणजे ' मदनविनोद? नावाच्या निघप्टु 
ग्रंथातील होय, “ मदन-विनोद ? हा ग्रंथ मदनपाल 
नांवाच्या उत्तर हिंदुस्थानातील यमुनेच्या काठी राज्य 
करणाऱ्या राजाने इ. स, १३७४ साली स्चला. या 
ग्रंथात अंजीराचे गुणधर्म वर्णिळे आहेत.€ या वर्णना- 
वरून उत्तर हिंदुस्थानात मदनपाल राजाच्या मुऴखातून 
अंजीरांची लागवड होत असली पाहिजे हे स्पष्ट होते. 

अंजीराच्या वरील उछेखाआधीचा उले संस्कृत 
बा पाली प्राकृत वाड्यात आढळून येत नाही. मात्र 
एका प्राचीन काळच्यां प्रसिद्ध ऐतिहासिक आख्या- 
यिकेत अंजीराचा उल्लेख सापडतो. या ऐतिहासिक 
आख्यायिकेचा निर्देश व्हिन्सेंट स्मिथने आपल्या इति- 
हासग्रंथांत ' केला आहे. ती आख्यायिका सारांश- 
रूपाने अशी ! चन्द्रगुत्त मोर्याचा पुत्र व सम्नाट्‌ अशो 
काचा पिता राजा बिंदुसार ' क्रिस्तपूवे २८९ ) याने 
सीरिया देशाचा त्या वेळचा राजा अन्टिओकस सोतेर 
यास पत्र पाठवून तीन वस्तू खरेदी करून पाठविण्या- 
विषयी त्यास लिहिले. बिंदुसारला हव्या असलेल्या तीन 
वस्तू म्हणजे भंजीर, मनुकापासून तयार केलेली दारू 
आणि एखादा विद्वान्‌ पंडित. या पत्राला अँटिओ- 
कसने जे उत्तर दिले तेही या ऐतिहासिक आख्या- 
यिकेत नमृद आहे: अँटिओकसने लिहिळे-“ मी 
आंपणास अंजीर व मनुकाची दारू आनंदाने पाठवीन, 
परंतु विद्वान्‌ पंडित मात्र पाठवू दाकणार नाही. कारण 
ग्रीक कायद्याप्रमाणे पंडिताची विक्री करणे निष्रिद्ध 
आहे. ” या आख्यायिकेवरून असे अनुमान करा- 


आंबे : संक्षिप्त इतिहास 


वयास हरकत नाही की चन्द्रगुप्त मौय व त्याचा मंत्री 
चाणक्य यांच्या काळात अंजीरांची आयात हिंदु- 
स्थानात होत असली पाहिज. परंतु एवढे मात्र खरे 
की चाणक्याच्या ' अर्थशास्त्र ) या ग्रंथांत इतर अनेक 
फळांचा- उदा. द्राक्षे, आंबे, फणस, बद्र इत्यादींचा 
उल्लेख केला असला तरी त्यात ' अंजीरा'चा उल्लेख 
आढळून येत नाही. त्यावरून अंजीरांची आयात ही 
फार तुरळक प्रमाणावर होत असावी असे अनुमान 
करता येते 9 

महाभारत या ग्रंथाच्या स्चनेचा काळ इ. स. 
पूर्वी ४०० पासून इ. स. नंतर ४०० वर्षापर्यंत 
असावा असे संशोधकांकडून मानले जाते. महाभारत 
हा विशाल ग्रंथ प्राचीन भारतीयांच्या आचार-विचा- 
रांचा व त्याना माहीत असलेल्या उपयुक्त व सांस्कृ- 
तिक वस्तूंविषयीचा एक महान्‌ ज्ञानकोश मानला 
जातो. त्यामुळे साहजिकच महाभारतात अंजिराचा 
उल्लेख सापडतो की काय हे पहाण्याचा प्रयत्न विद्वानां- 
कडून केला गेला व त्याप्रमाणे एक उल्लेख साप- 
डलाही, तो असा : महाभारताच्या आरण्यकपर्वात 
पाण्डव गन्धमादन पर्वतावरील वनातून नाना प्रकारचे 
वृक्ष पहात जात आहेत असे वर्णन आहे. त्यात चित्र- 
शाळा छापखान्याने प्रसिद्ध केलेल्या वनपर्वाच्या 
आवृत्तीमध्ये “ मुज्ञातकान्‌ तथाज्ञीरान्‌ दाडिमान्‌ 
बीजपूरकान्‌? या ओळीत पाण्डवांनी पाहिलेल्या झाडात 
“ अंजीरा 'च्या झाडाचा अंतर्भाव आढळून येतो, 
पंडित अप्पाशास्त्री राशिवंडेकर यानी केलेल्या मराठी 
भाषांतरात साहजिकच “' पांडवानी अंजिराची झाडे 
पाहिली ” असे म्हटले आहे. परंतु पुढे गंमत अशी की, 
भांडारकर प्राच्यविद्यासंशोधनमंदिराने प्रसिद्ध केलेल्या 
आरण्यकपर्वाच्या संशोधित आवृत्तीतील अधिकृत 
पाठातून वरील विशिष्ट ओळीतील “अजीरान्‌? हा 
पाठ पाठावृत्तिसंशोधनशास्त्रा- ( 1९३७१७] 011७- 
लां800) च्या नियमानुसार वगळला गेला. संशोधित 
आव्रृत्तीत स्वीकारलेली वरील पंक्ति अशी आहे: 
* अजातकांस्तथा जीरान्‌ दाडिमान्‌ बीजपूरकान्‌ 


८. ' अजीरं श्ीतलं स्वादु गुरुपित्ताश्रवातजित्‌ 
तस्मात्‌ अल्पगुणे जञेये भंजीरं लघु तद्गुणेः || ' हस्तालिखित ( भांडारकर प्राच्य विद्यामंदिर ) 


९, ' पह्ा1ऱ प्राडणफ पवाड? (वे ब्वा ००, 0300" 1914) ७, 141, 


१३ 


नवभारत 


( महाभारत, ३. १५५. ४०), या स्वीकारलेल्या 
संशोधित पाठामुळे हे सिद्ध झाले की “ अंजीरान्‌ हा 
पाठ ज्या एका हस्तलिखितात सांपडला त्या हस्त- 
लिखिताच्या लेखकाने वा संपादकाने मूळ पाठ दुबोध 
वाटल्यावरूत व उच्चारसाहर्यामुळे आपल्या स्वतःच्या 
काळचे “ अंजीर? हे फळ त्या विशिष्ट ठिकाणी 


अभिप्रेत असावे अशा भावनेने ' अंजीरान्‌ ? हा पाठ' 


घुसडून दिला असावा. ते काहीही असो, एवढे मात्र 
खरे की ' अंजीरान्‌ *हा पाठ मूळात नसावा हे संत्रो- 
घित आदृत्तीवरून सिद्ध झाले, त्यामुळे महाभारताच्या 
मूळ अधिक्रत आवृत्तीला म्हणने महाभारत-रच- 
नेच्या त्या काळात अंजीराची लागवड हिंदुस्थानात 
प्रचलित झाली नसावी असे म्हणता येते. 

सारांश, अंजिरांच्या उछेखाचा जो वर इतिहास 
मांडला आहे त्यावरून असे दिसून येईल की, इ. स 
१००० पर्यंत अंजिराची लागवड ब पेदास हिंद- 
स्थानात होत नसावी, तोपयत अंजीर या फळांची फार 
तर तुरळक प्रमाणात आयात होत असेल, पुढे इ. स. 
१००० नंतर अंजिराची लागवड सुरू होऊन अंजि- 
राची पैदास व लोकांच्या आहारात त्याचा उपयोग 
चाळू झाला असावा, त्यामुळेच पुढे इ, स, १३८५० 
मध्ये स्वल्या गेलेल्या * मदनविनोद * या ग्रंथांत 
अंजिरांच्या गुणधर्माचे विवेचन येऊ शकले हे स्पष्ट 
होईल, 

अंजीर हा मूळ संस्कृत शब्द नसावा, संस्कृत 
ग्रेथांनी तो बाहेरून घेऊन आत्मसात्‌ केला असावा 
याचा निदेश वर आलाच आहे, किल्येक परंपरागत 
पंडितांच्या मते * अंजिराला ? मूळ संस्कृत शब्द 
: फल्गु? हा असावा. ' फल्णु? हा इाब्द जुन्या 
वेद्यकीय ग्रंथातून येत असतो. उदाहरणाथ, * सश्रत 
संहिता ? या जुन्या वेद्यकीय ग्रेथात* *  विष्टास्म मधुर 
स्निग्ध फल्गुजं तपणे गुरु असे 'फल्गु” या 
फळाचे वणन केळे आहे. वेद्य कृष्णश्यास्री फडके 
यानी “ फल्गु ” म्हणजे “ अंजीर? समजून ' अंजीर 


१०, “ सुश्वतसंहिता ? (भाग १) 
१९२१ ), 
११, “ अष्टांगसंग्रह ? 


अनुक्रमणिका 


शिरा व्याख्येसह : संपा 
१२, € चरकसंहिता ? ( निर्णयसागर छापखाना 


मलावरोध करणारा; मधुर, स्निग्ध, तृति देणारा व 
गुरु असा आहे ? असे भाष्रांतर केळे आहे. * फल्गु 
हा शब्द * अशंगसंग्रह ?*१ ( पहिला वाग्मट इ. स. 
७ बे शतक ) या ग्रंथातही आला आहे. त्या 
शब्दाचे स्पष्टीकरण देताना संपादक किंजवडेकर यांनी 
फल्यु म्हणज्ञे ' काकोटुम्वरिका ? काळा उंबर नावाचा 
ृक्षविशोष होय ? असे म्हटले असन काही वैद्यांच्या 
मते फल्यु' म्हणजे ' अंजीर ! होय असाही त्याच्या 
अर्थान्तराचा उल्लेख केला आहे अमरोरा या इ.स 
८ व्या शतकात रचलेल्या कोडाग्रेथांत * फल्ग म्हणने 
काकोदुम्बरिका होय? असे म्हटले आहे. आमच्या मते 
फल्गु . म्हणजे ' काकोडुम्बरिका ? म्हणजेच ' उंबर? हा 
अर्थ बरोबर असून त्याचा अर्थ ' अंजीर? करणे बरोबर 
होणार नाही, याला एक महत्त्वाचा पुरावा असा सादर 
करता यईल! ' चरकसंहिता हा वैद्यकीय ग्रंथात प्राचीन 
असा उपल्ध संस्कृत वैद्यकीय ग्रंथ आहे, त्या ग्रेथांत 
फल्णु या फळाचे असे वर्णन केळे आहे!** ' तर्पण 
रहण फल्णु गुरु विष्टम्मि शीतल्म्‌ .' ' चरकसंहिते *चा 
जुना ब्याख्याकार चक्रपाणिदत्त (इ. स. १०६ ) यान 
फल्यु_ या शब्दाचा अथ ' ओदुम्वर! म्हणजे उंबर 
असा [दला आहे. “ धन्बंतरिनिधंडु ' हा वैद्यकीय 
शब्दांचा कोश * अमरो्शा पेक्षा जुना समजला जाती 
त्यात अजोरां'चा उल्लेख नाही. उलट, त्यात आदु 
बर व॒ ' काकोदुम्वरिका ? यांचे गुणधम दिळे आहेत 
या सवे गोष्टींवरून ' फल्गु ? हा अंजीराला संस्कृत 
प्रतिशब्द समजणे बरोबर होणार नाही. ' फल्गु ? म्हणजे 
डुम्बर ? किंवा ' उंत्रर ' असा अर्थ घेणे सयुक्तिक 
ठरल, आहुम्त्रर हा दृक्ष व त्याची उंबरे हीं प्राचीन 
भारतीयांना ३. स. च्या पहिल्या शतकापासून माहीत 
असावीत असे चरकसंहितेक्षरून स्पष्ट होते. अंजी- 
राची प्राचीन काळी भारतायांना जरी माहिती 
अतली तरी त्याची लागवड व पेदास इ. सन १०००- 
नंतर पसृुत झाली असावी असा जो वर निष्कषे काढला 


आहे त्याच्याशी “ फश्गु? या शब्दाचा ' ओटुम्बर 


सपादक व भाषांतरकार वैद्य कृष्णश्शास्री फडके पान ४३६ ( मुंबई 


दक प, रामचद्रेशासत्री किंजबडेकर ( पुणे १९७० 3) 
मुबई १९२२ ) पान, १५६ ' 


१४ 


"करखगघरचि्जसज, 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


अंजीर, बदाम, कलमी आंबे : संक्षिप्त इतिह्वास 


2 


असा केलेला अथे चांगला जमू शकतो, हे दिसून 
येइल 
२. बदाम 

आपल्या परंपरागत वैद्यकशास्त्रदृष््या आणि 


लोकांच्या समजुतीप्रमाणे बदाम हे पौष्टिक, बलंब्धक 
समजळे जातात ब कसरत करणाऱ्या पहिलवानाच्या 
खुराकात बदामाच्या थेडाइचा अंतर्भाव असतो हे 
प्रसिद्द आहे, बदामाचा जो पुढे इतिहास दिला आहे 
त्यावरून बदामाच्या अंगी असलेल्या पोष्टिक व वलप्रद्‌ 
गुणधर्माविषयीचा हा समज फार प्राचीन काळापासून 
चालत आला आहे हे दिसून येईल 
. वर अंजिराच्या बाबतीत अवलंब्रिलेल्या पद्धती प्रमाणे 
बदामाच्या उछेखांचा इतिहासही अगदी अलीकडल्या 
काळापासून मागील मागील काळापर्यंत त्याचा मागोवा 
घेत, पुढे दिला आहे. 
बदामाला संस्कृत शब्द वाताम, वाताद, 
वातवैरी असे तीन वापरलेळे आढळून येतात. 
कर्पूरीय शिवदत्ताने (इ. स. १६२५-१७००) 
आपल्या ' शिवकोश ? नावाच्या वैद्यकीय को्ात 
“ वातादाची फळे नेत्राच्या आकाराची असून त्यांचा 
मगज मिष्ट असतो ? असे वर्णन केळे आहे ( “ बातादो 
मिष्टमज्जः स्यान्नेत्र'पमफलस्तथा | ? ), 
भावमिश्राने सुमारे इं. स. १५५० मध्ये रचिलेल्या 
आपल्या “* भावप्रकादा २ ग्रंथात ' वाताद्‌ म्हणजे बदाम 
हे उष्ण, सुस्निग्ध, वातभ्न, द्युक्तोत्पादक व गुरु होत 
असे वणेन केले आहे 
५ मदनपालनिघण्टु? या इ. स, १३७५ साली र्च- 
लेल्या ग्रंथातही “ बदाम हे उष्ण, सुस्निग्ध, बल्युक्रो- 
त्पादक होत ? असे वरच्याप्रमाणेच वर्णन आले आहे. 
पूर्वीच्या काळात होऊन गेलेल्या- अष्टांगसंग्रह 
(इ, स. ६२५) अएांगह्ृदय (इ. स. ८५० ) या- 
सारख्या जुन्या वैद्यकीय ग्रंथातून * वातामादि उष्णवीयं 
कफपित्तकरं ? अस बदामाच्या गुण'धमांचे वणन करून 


किंवा 


ठेविले आहे. याही पूवीं स्चलेल्या ' सुश्रतसंहिता ? या 
वैद्यकीय ग्रंथात वाताम (बदाम ), अक्षोड (अक्रोड ) 


इत्यादि फलांचा उल्लेख आला आहे.* ४ ' सुश्रत- 
संहिते ' चा व्याख्याकार डळण (इ. स, १२००) या 
फळासंब्रंधी आपल्या व्याख्येत म्हणतो की: “ वाताम 
( बदाम ) आदि फळे ही उत्तरेकडील देशात उत्पन्न 
झालेली असून तेथेच विदोष प्रसिद्ध आहेत. ( वाता- 
मादीनि . . . उत्तरपथे जातानि तत्रेव प्रसिद्धानि) ? ), 

वेद्यकग्रेथांतील सर्वात जो जुना ग्रंथ ' चरक- 
संहिता ? त्यामध्ये ' बाताम ' किंबा बदाम यांचा गुरु, 


उष्ण, स्निग्ध, मधुर व बलप्रद अश्या फळात अंतर्भाव 


केला आहे. ' चरक-संहिते ' चा व्याख्याकार चक्र- 
पाणिदत्त ( इ, स. १०५० ) यानेही “ वातामादयः 
औत्तरापथिकाः ? “' बदाम, अक्रोड इत्योंदि फळे 
उत्तरेकडची होत ” असेच म्हटले आहे. हेमाद्रीनेही 
(इ. स. १२६० ) आपल्या-अष्टांग * हृदया - 
बरील व्याख्येत “ वातामादि उत्तरापथे प्रसिद्धम्‌ 
बदाम उत्तरेकडच्या देशातळे होत ' असेच म्हटले 
आहे. या विधानावरून असे अनुमान निघू शकते 
की, बदाम अक्रोड इत्यादि फळे आपल्या. वैद्यांना 
त्यांच्या गुणधर्माबद्दल माहीत असली, तरी आरेभी 
त्यांची येथे पैदास 'होत नसावी; ही फळे उत्तरेकडच्या 
देशातून इकडे आयात होत असली पाहिजेत. या 
अनुमानाला इब्न बत्तूता ( इ. स. १२२५-१२५४) 
याच्या “ प्रवासठ्रत्ता “तील पुढील विधानावरून पुष्टि 
मिळते $ त्याने आपल्या प्रवासवृत्तात मुलतानच्या 
गव्हनंरला मनुका व बदाम यांचा नजराणा दिला असे 
नमूद केळे आहे. याबाबत, स्पष्टीकरण करताना त्याने 
म्हटले आहे: 

“ बदाम म्हणजे उत्तमोत्तम नजराण्यापैकी होत, 
कारण त्यांची पैदास येथे होत नाही. ते खरासानहून 
आयात होतात ?* ५ वर निदेश केल्याप्रमाणे चक्र- 
पाणिदत्त, डळूण, हेमाद्रि इत्यादि वैद्यकीय ग्रेथांवरील 


१३. बदाम हे  नेत्रोपमफल ? म्हणजे ' नेत्रासारख्या आकाराची फळे ? असे येथे म्हटले आहे. या उलट 
नेत्रांना बदामाची उपमा देतात, फारशी काव्यातून अश्रू ढाळणार्‍्या नेत्राचे * शिगुफ्‌ फशान्‌ बादाम ? म्हणजे 


अश्रु ढाळणारा बदाम? असे काव्यमय वर्णन येते 


१४, सुश्वतसंहिता, ( सूत्रस्थान ) - निणयसागर छापखाना, मुंबई १९३८. पान २२८ 
१५, * प४५४९६ २? ९६6१ 5४ प, &. ७, खा, 1989, 5, 189, 


१५ 


नवभारत 


भाष्यकारांनी ' बदाम * हं उत्तरेकडील देद्ांतले असे जे 
म्हटळे त्याचा उलगडा वत्तताच्या वरील विधानावरून 
मिळतो. बदाम व इतर सुका मेवा यांची पैदास हिंदु- 
स्थानात होत नसल्यामुळे त्यांची आयात इराणातून 
हिंदुस्थानात फार प्राचीन काळापासून होत असावी 
असा तकं करावयास हरकत नाही. अशा प्रकारच्या 
तर्काला बर्निअर या प्रवाद्याने दिलेल्या माहितीवरून 
पुष्टि मिळते. बर्निअरने आपल्या प्रवासत्रृत्तान्तात ( इ, 
स. १६५६-१६६८) असे लिहून ठेवले आहे की, 
हिंदुस्थानात समरकंद, बोकारा, इराण या देशातून 
येणाऱ्या द्राक्षे, सफरचंद यासारख्या ताज्या फळांचा 
त्याचप्रमाणे बदाम, पिस्ते, मनुका इत्यादि सुक्‍या 
फळांचा खूप खप आहे. 

इतिहासज्ञांच्या मंते '" वदामाची मूळ उत्पत्ति व 
लागवड इराणमध्ये झाली असावी व इराणमधून 
बदामाचा प्रसार युरोप, चीन, तिबेट, हिंदुस्थान या 
देशात झाला असावा. आशिआ मायनरमधून ग्रीसमध्ये 
बदामाचा प्रसार झाला असावा व पुढे ग्रीसमधून 
बदामाचा इटलीत प्रवेद्य झाला, प्रिनी- ( इ. स. 
२३-७९ ) या रोमन इतिहासकाराने रोमच्या 
जवळपासच्या भागात बदामाच्या झाडाची कलमे 
करून लागवड करतात असे नमूद केळे आहे.* < 

वर बदामासंत्रंधी जे भारतीय वाड्मयीन उल्लेख 
आले आहेत ते बहुतेक वेद्रकीय ग्रंथामधील आहेत हे 
वाचकांच्या लक्षात आलेच असेल, वेद्यकीय ग्रंथाशिवाय 
इतर संस्कृत वा प्राकृत भाषातील ग्रंथांतून बदामा- 
संबंधीचे उलेख असल्यास ते माझ्या तरी निदर्शनास 
अजून आलेले नाहीत. उपलब्ध झालेल्या उछ्छेवांवरून 
बदामाची माहिती वैद्य-पंडितांना असावी, बदामाची 
बाहेरून काही प्रमाणात आवक होत असावी, वदामाची 
म्हणण्यासारस्त्री प्रत्यक्ष लागवड व पेदास येथे फार 


१६, 13९1110758 प५७७४ए९]३ (4. 1), 1656-1668 


२०४ 


१७, ' ञयण्सयवरयाठ9 ? 07 3601010 गळ पशा, (71८ 


१८, “४७७॥1१] प80009? पू 
पान ४७९ 


१९, ' ऐनइ-अक्बरी "-व्हाल्यूम ग पज्राट्यांशा ७818180100 ७7 ए॥७1॥018 


६१, ६२, 


१६ 


अनुक्रमणिका 


0318, 0४ प, एल 80, 1,01800 1945-130108 


उश्यीरा सुरू झाली असावी असे अनुमान करता येईल, 
बहुधा, अकबर बादशहाच्या वेळेपासून बदामाच्या लाग- 
वडीस सुरुवात झाली असावी असे ' ऐन-इ-अक्वरी ! 
(इ. स. १५९०) वरून दिसते. ऐन-इ-अक्वरी- 
तील पुढीळ विधाने पहाण्यासारस्री आहेत :* ९ 

“ बादशहांना फळांचा फार शोक आहे. त्यांनी 
फळझाडांची लागवड करण्याकरिता मोठे उत्तेजन दिले 
असून, त्या निमित्ताने मोठे वाकभगार माळी व त्यांची 


३. कलमी आंबे 


कलमी आंब्यांच्या पैदासीचा भारतातील इतिहास 
पहाण्यापूर्वी कलम करण्याच्या कठेचा इतिहास पहाणे 
उचित होईल. 

_फलसंवर्धनाच्या दृष्टीने झाडावर कळम करण्याच्या 
कलेचा शोध फार प्राचीन काळी लागला असावा असे 
वनस्पातिशास्त्राच्या उपलब्ध इतिहासावरून तज्ज्ञांना 
आढळून आले आहे. ग्रीस देशामध्ये प्रोरो व ऑरि- 
स्टाटूळ यांचा शिष्य थिओफ्रेस्टस नांवाचा इ. स. 
पूर्वी २८० वर्षे होऊन गेला. त्याला वनस्पतिशास्त्राचा 
जनक समजतात. त्यांन झाडावर कलम करण्याच्या 
कलेचा आपल्या ग्रेथांत उछेख केला आहे, कलम 
करण्याची कला ग्रीकांपासून रोमन लोकात प्रत 
झाली. सुर्परासद्ध रोमन महाकवि व्हिल (इ, स. पूर्व 
७०- इ, स. १९) याने कलमी सफरचंदे, कलमी चेरी- 
फळ यांचा उछ्ेख केलेला आढळून येतो. प्रसिद्ध 
समन इतिहासकार मोठा छिनी (| 21४ ७७९ 


तळ) द. त. कन ) याने आपल्या 


) 1५०१०, (1891 ), पाने २०३- 


ष्० 1919, 0). 405-409, 
15- 24, 


७1१७17 पान 
0 धि 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


अंजीर, बदाम, कलमी आंबे : संक्षिप्त इतिहास 


ग्रंथात ' रोममध्ये कलम करण्याची कला परमोक्तर्षास 
पोहोचली आहे? असे वर्णन केले आहे.२* मुसल- 
मानांनी (इ. स, ६०० ते ११०० । कलम करण्याची 
कला उचलली व अनेक नवनवीन प्रकारची फुळे व फळे 
यांचे उत्पादन करण्याकरिता तिच प्रयोग करून दाख- 
विळे व पूवेकडील अनेक वक्षवनस्पती त्यांनी आपल्या 
राजकीय व्चस्वावरोबर्च पाश्चात्य देशात प्रविष्ट 
केल्या.२* अर्थातच मुसलमानांनी आपले हे वनस्पति- 
शास्त्रविषयक ज्ञान ग्रीस, इराण व हिंदुस्थान या 
देशातील तज्ञाकडून घेतले असले पाहिजे, 


भारतीयांनाही वृक्षावर कलम करण्याची कला चांगली 
अबगत होती हे बराहमिहिरा- (इ. स. ५०० )- च्या 
- वृहत्संहितेरतील तद्विष्रयक उल्लेखावरून दिसून 
येते. या आधीचा मात्र निश्चित पुरावा उपल्ब्ध नाही 
कै. भारताचार्य चिं. वि. वैद्य यांनी “ महाभारता चा 
उपसंहार ” (१९२२ पान ५३९) या आपल्या ग्रंथात 
“ फूळे लागलेल्या पाच वर्षाच्या आम्रतरूंचा बगीचा 
जसा उध्वस्त व्हावा ” या उपमेदाखळल आलेल्या 
वाक्याच्या आधारे, ५. वर्षात फळे देणारे झाड 
कलमी आंब्याचे असले पाहिज ब म्हणून महाभारत- 
काळी कलम करण्याची कला अवगत असावी असा 
तक केला आहे. परंतु साधी आंब्याची झाडही योग्य 
प्रकारे निगा राखल्यास ५ वर्षात फळे देऊ शकतात, 
म्हणून ती कलमी असलींच पाहिजेत हा निष्कषे बरो- 
बर नव्हे, असे मत वनस्पतिशास्त्र श्री, ह पु. परां- 
जपे यांनी मांडळे आहे.२३3 म्हणून महाभारतांतील 
कलम करण्याच्या कलेब्रद्दलचा वैद्यांचा पुरावा संदिग्ध 
ठरतो. परंतु वर उछेखिलेल्या वराहमिहिराच्या ' बृहत्सं- 


हिते'तील व्ृक्षावरील कलम करण्याच्या कलेजद्दलचे प्रमाण 
मात्र निःसंदिग्ध आहे : “ एका झाडाच्या फांदीचा 
छेद दुसऱ्याच्या मृलमागात अथवा फांदीमध्ये कलम 
करून बसवबावा.. कलम करावयाच्या फांद्या व ज्यावर 
कलम कराज्याचे तो वृक्षाचा भाग यांना गोमयाचा 
लेप द्यावा ? असे कलमाचे बणेन पनस, कदली, दाडिम 
इत्यादि वृक्षांच्या ब्राबतीत ' बृहत्संहितेःत केले 
आहे. ऱ्ह 

: बृहूत्संहिते ! तील कलम-प्रक्रियेबद्दलच्या सुमारे इ. 
स. ५०० च्या उलछलेखानंतर मात्र हिंदुस्थानातील 
संस्कृत वा इतर भाषातील वाड्मयात इ. स, १५५० 
सालापर्यंत कलम करण्याच्या कलेचा उछ्छेव आढळून 
येत नाही, ही एक आश्चर्यकारक पण सत्य अशी गोष्ट 
होय. सप्रसिद्ध प्रवासी बर्निअर याने आपल्या '* प्रवास- 
वृत्ता/ त (इ. स. १६५६- १६६८ ) याज्राबत 
अनुभबास आलेल्या परिस्थितीचे जे वर्णन केळे आहे 
ते मननीय आहे : तो म्हणतो : “ काऱमीरच्या बाग- 
वानांना झाडावर कलमे करून त्यांची फळे घ्यायची 
कला माहीत नाही. कारमीरमधील फळे मी खाली 
आहेत. ती चांगळी आहेत यांत शंका नाही. परंतु 
आम्ही फ्रान्समध्ये ज्या प्रकारची झाडावर कलमे 
करून फळे काढतो. ती कला जर येथील लोकांनी हस्त- 
गत करून घेतली तर युरोपसारखीच येथेही फळाची 
उत्कृष्ट प्रत गाठता येईल, ? २५ 


इ. स. १५५० सालापासू-" मात्र आंब्यावर कलम 
करून उत्तम कलमी आंब्याची निपज केल्याचे उछेख 
सापडतात. १५४८ सालचे, झाडावर कलम करीत 
असल्याचे एक चित्र उपलब्ध आहे. हिंदुस्थानात 


२०. ' ३ झाक पाहा ० ९180७ डिलंश९९8 ? ७४ घ०क॥1' 83. 13९९0, ए. 8, 3. 


(1942) पाने ३५, ३८, ३२७, ३२५५९ पहावी 


२१, । 30 01001 ९ पाऊण ०9 पा श०1॥११०४ प, & 10981९8, 1,00001 


1991 


२२, ' चूतारामो यथा भम्नः पंचवर्षे: फलोपग: । ' द्रोणपवे, 

२३. ' फळझाडांचा बाग प्रा. ह. पु. परांजपे, पुणे ( १९३० ) पान. ४२-४२ 

२४. ' बृहत्संहिता ! ( कलकत्ता ) पान २०३, डॉ. जी. पी. मुजुमदार यांचा * 01111६ 05४81010९४? 
बरोल प्रकरण ( वनस्पति ? कलकत्ता १९२७ ) पान ३९-४० अघावे. 

२५, 0७४७1७8 10 096९ ैधपष्टा9ठ] 0116? 101001, 1891, पान ३९७. 


न. भा. ३ 


१७ 


नवभारत 


आंब्यावर कलम करून त्याची उत्तम फळे काढण्याचे आंब्रे - अपोन्सो :हापूस), मलेसिस्‌ ( मल्गोवा ) इत्यादि 
यशस्वी प्रयोग गोवे येथील जेसुइटपंथीय धर्मोपंदे- प्रकारचे- यांची गोव्यात निपज होते? असे वणन 
शकांनी केले, अर्थात्‌ त्यांना वा बाबतीत मुसल्मानांनी केळे आहे. इ स. १६६२ साली हिंदुस्थानात आलेल्या 
युरोपमध्ये कलम करण्याच्या प्रक्रियेचे जे प्रयोग केळे ब्निअर या प्रवाऱ्याने “ उत्तम प्रकारचे आंब्रे बंगाल, 

ते त्यांचा फायदा मिळाला. त्यांनी हिंदी आंव्यावर गोवळकोंडा व गोवा येथून येतात व ते उत्कृ अस- 
कलमाचे प्रयोग करून निरनिराळ्या प्रकारच्या अत्यंत तात ” असे म्हटले आहे. इ..स. १७२७ साली हिंदु 
रुचकर अश्या आंब्यांची निर्मिति केळी, या निर- स्थानात असलेला ए. हॅमिल्टन याने गोव्याच्या 
निराळ्या प्रकारच्या कलमी आंब्यांचे वर्णन अनेक आंब्याची खूप प्रशांसा केली आहे. तो म्हणतो : 
प्रवाऱ्यांनी करून ठेविळे आहे. जिओव्हानी करेरी 
हा युरोपियन प्रवासी इ. स. १६९७५ साली हिंदु- 
स्थानात आला होता. दुसरा इटालिअन प्रवासी मनुची रुचकर असा गणला जातो. मी तर म्हणेन की आरो- 
हा हिंदुस्थानात इ. स. १६५६ ते १७९१७ पर्यंत स्याला इतके हितकारक आणि इतके स्वादिष्ट फळ 
'होता. या दोघांनीही उत्तम निरनिराळ्या प्रकारचे जगात दुसरे नसेळ ” 


“ गोव्याचा आंब्रा हा सर्व जगात अत्यंत मोठा व 


का प्यप्यययध्यप्यययपण्ययययययपयययध प्यायल्या 


प्राज्ञपाठशाळासण्डळ-ग्रन्थ भ्रकादान 


वेदिक संस्कृतीचा विकास 


च कः _ षि 41 
ठेखक- तकेतीथ ठक्ष्मण्यास्ती जोशी. 
वेदिक संस्कृतीचे विकसित रूप 


म्हणजेच आजची भारतीय संस्कृति हो 
| र य. भारतीय 
संस्कृतीच्या जन्मापासून आतांपर्यंत झालेल्य चच ह 


[स अत्यंत उपयोगी आणि मराठी भाषेंतील 
अत्यंत अप्रतिम अशा प्रकारचें हें पुस्तक आहे. 
किंमत ६ रु. 


शकाशक : व्यवस्थापक, प्राज्ञपाठक्याळामंडळ 


बाई ( जि० सातारा ) 


म. गं. नातू , उमरावती 


भल ७. आहु: _ 
क, वा. म. जाशा याच्या - 


स्त्रीजीवनविषयक चिंतनातील माघार (पूर्वा 


प्रस्तुत लेखात के. वा. म. जोशी यांच्या कार्द 
बऱ्यांच्या साह्याने त्यांच्या स्त्रीजीवनविषयक चिंतनाचा 
आलेख काढण्याचे योजिळे आहे. ताच्विक कादंबऱ्यांचे 
जनक म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या या लेखकाच्या कार्द- 
बरऱ्यात त्याच्या तत्तवचिंतनाचे प्रतिबिंब पडलेळे असेल 
असे मानणे गैर ठरू नये. 

जोशांच्या कादेवरीळेखनाचा काळ १९१५ ते 
१९३७५ असा वीस वर्षांचा आहे. या अवधीत त्यांनी 
एंकूण पाच कादेबर्‍्या लिहिल्या, या पाचही कार्द- 
बर्‍्यांचा विषय प्रामुख्याने एकच- म्हणजे स्त्रीजीवन- 
आहे, विसाव्या शतकाच्या आरंभी भारतीय समाज- 
जीवनात जे सर्वतोगामी मन्वंतर सुरू झाले होते, 
त्यातील महाराष्ट्रीय स्रीच्या जीवनात निर्माण झालेल्य़ा 
समस्यांची समीक्षा या कादेबऱ्यात त्यांनी केळेली आहे. 
त्यामुळे त्यांच्या स्त्रीजीवनविषयक विचारांचा प्रवास 
कसकसा होत गेला या'ची . कल्पना या कादंबऱ्यावरून 
येऊ शकते. 
वैचारिक लंबक पूर्वस्थळावर 
___ या दृष्टीने जोशांच्या कादंबऱ्यांचे ओळीने वाचन 
केल्यास त्यांच्या वैचारिक प्रवासाचा जो आलेख 
आपल्या मन.पटलावर उमटतो तो आश्चर्यकारक आहे. 
कारण हा वीस वर्षाचा प्रवास म्हणजे एक .आवर्त॑न 
असल्याचे दिसून येते. पहिल्या कादंबरीत जोकांनी 
जथन प्रवासास आरंभ केला तेथेच ते शेवटच्या कार्द- 
बरीत येऊन पोचतात. किंवा वेगळ्या प्रतिमेच्या 
साह्याने बोलावयाचे तर त्यांचे स्त्रीजीवनविषयक 
चिंतन लंत्रकाच्या एका पूर्ण आंदोळनाप्रमाणे पुष्कळ 
मोठा झोका घेऊनही पुन्हा आरंभस्थळी येऊन संपते, 
पहिल्या कादेअरीपासून तो चवथ्या कादंबरीपर्यंत हे 
चिंतन एका विशिष्ट ( म्हणजे सुधारणावादी ) दिशेने 
सतत पुढे पुढेच जाते. “ रागिणीत ' नेमस्त असलेले 
जोशी “ आश्रमहरिणी ' ब ' नलिनी ? या कादभऱ्यात 
जहाळ, ब ' सुश्ीलेचा देव मध्ये ज्वबलज्जहाल झालेले 
दिसतात, परंतु त्यानंतर मात्र त्यांच्या चिंतनाला विरुद्ध 


र्ध) 


दिशेकडे एवढा मोठा हेळकावा बसतो की “ इंदु काळे व 
सरल्या भोळे ? या कादंबरीत ते प्रायः सनातनी झालेले 
आढळतात, 

जोशांच्या विचारातील ही माघार मोठी चमत्का- 
रिक आहे, सुधारणेच्या मार्गाने सतत १५ वषे पुढेच 
पाऊल टाकणाऱ्या या लेखकाने शेवटी संपूर्ण माघार 
घ्यावी हे हृद्य बाचकाला बुचकळ्यात पाडणारे आहे. 
हे अस कसे झाले असा कूटप्रश्न ते वाचकाच्या मनात 
निर्माण करते. या कूटाचा उलगडा करण्याचा थोडा 
प्रयत्न या ळेखाच्या शेवटी केला आहे; परंतु त्याचा 
उद्देदा प्रामुख्याने हे आवतंन सुस्पष्टपणे दाखविणे 
हाच आहे. 


रागिणी 


जोशांनी ' रागिणी” (१९१५) या आपल्या 
पहिल्या कादंबरीच्या आरंभीच 000९ ०१ जावल 
लळाष्ु७00 शऱां९वाय९७2टट 190९ (७ 7९७ हे 
टेनिसनचे वचन उद्धृत केले आहे; त्यातून स्त्रीजीव- 
नात होऊ घातलेल्या मन्वंतराचे दर्रान घडविण्याचा 
त्यांचा मानस सूचित होतो. आंग्ठशिक्षणातून आलेले 
जे नवे समतावादी व व्यक्तिस्वातंत्र्ययादी तत्त्वज्ञान 
आपल्या समाजात मूळ धरू पाहत होते त्याचा स्त्री- 
जीवनावर होणारा अनेकविध परिणाम दाखविण्या- 
करिता रागिणी व उत्तरा या भिन्न स्वभावाच्या मानस- 
कन्या त्यानी निर्मिल्या. रागिणी ही परंपरागत भार- 
तीय स्त्रीधर्माची जोपासना करण्यासाठी नर्वारक्षणाचा 
उपयोग करू पाहणाऱ्यांची प्रतिनिधि आहे; तर उत्तरा 
ही या शिक्षणाने स्वत्वाची जाणीब झाल्यामुळे परं- 
परांना झुगारू पाहणाऱ्यांची प्रतिनिधि आहे. 

स्त्रीस शिक्षण दिल्याने तिच्यावर. कोणताही अनिष्ट 
परिणाम होणार नाही ' हेंच रागिणीच्या वर्णनातन 
जोशांना प्रामुख्याने दाखवावयाचे होते असे दिसते 
रागिणीला तिच्या वडिलांनी मुलासारख्रे वाढविले 
इंग्रजी शिकविले, पुरुषात मोकळेपणाने बावरू दिले 
तिच्या . प्रेमविवाहाला संमति दिली. पण यां स्थ 


१९ 


नवभारत 


सवलतींचा व स्वातंत्र्याचा तिच्यावर कोणताही 
“८ मलता * परिणाम होत नाही. उलट भारतीय स्त्री- 
समोर युगानुयुगे आदश म्हणून ठेवलेल्या पातित्रत्य, 
नम्रता, मर्यादशीलपणा, मूकआज्ञापालन इत्यादि 
गणांचा रिक्षणामुळे तिच्या ठिकाणी उत्कषेच झाला 
आहे. समानहक्कांकरिता व अधिकारांकरिता भांड- 
णाऱ्या उत्तरेस ती म्हणते, ' आपळ जीवित आपल्या 
नवऱ्याकरिता नि मुलाबराळांकरिता असं ज्या बायकोला 
वाटतं, तिला बरोजरीचे अधिकार काय करावयाचे 
आहेत |... आणि आपली बायको ज्याला सहधर्म- 
चारिणी- अर्धांगी वाटते तो बायकोबरोबर कसला 
अधिकार गाजवील ! आणि गाजवलान्‌ म्हणून झालं 
काय वाईट ! ” तिची पतिनिष्ठा कोणत्याही पुराण- 
कालीन साध्वीच्या तोडीची असल्याने अनेक प्रसंगां- 
वरून दिसते. तिच्या विवाहसमधीच्या मॅंगल्वाद्यांचा 
निनाद थांबरण्यापूर्वीच भय्यासाहेबांची आत्मप्राप्तीची 
ओढ वर उफाळून आल्यामुळे ते फार अस्वस्थ होतात. 
तेव्हा रागिणी मोठ्या नम्रतेने त्यांची समजूत घाल- 
ण्याचा प्रयत्न करंते. त्यांची तगमग पाहून ती 
अंब्राबाईस नवस करते व शेवटी सीतेचा दाखला 
देऊन निदान सेवा करण्यासाठी तरी आपल्याला 
बरोजर नेण्याची मोठ्या काकुळतीने विनंती करते. परंतु 
भय्यासाहेब तिला बरोबर न घेता गृहत्याग करतात. 
तरीही तिला ते प्रत्यक्ष “ ज्ञानश्वर- तुकाराम यासारखे 
देवाचे अवतार ” आहेत असे वाटते. या त्याच्या 
गृहत्यागावद्दळ आनंदरावांनी भय्यासाहेबाना दोष 
देताच ती म्हणते, “ दादा, माझ्या दुंदैवाला दोष दे. 
भलत्याला कश्याला देतोस १? घर सोडताना भय्या- 
साहेबांनी तिळा केलेल्या आज्ञा ती वेदवचनासमान 
मानते. ती इंग्रजी शिकलेली व वाईट पायाची म्हणून 
तिचे श्वद्ुर तिचा तिटकारा करीत असतानाही ती 
त्यांच्या सेवेत गढून जाते, नणंदेचे माहेरपण कर्ते 
ब तिच्या सुखातच आपले सुख मानते. पुढे तर 
मय्यासाहेबांच्या मृत्यूच्या बातमीने त्या खाष्ट श्हु- 
रांच्या भडकलेल्या क्रोधाय्रीत ती होरपळून निघते. 
तरीदेखील तिची सेवापरायणवृत्ति अभंगच राहते. उरी 
वेधव्यदुःखांचे असह्य ओझे बाळगीत असतानाही 
सासऱ्याची मारहाण सहन करून ती त्यांची सेवा मोठ्या 
निघ्रेने करते, हे पाहून चिडलेली उत्तरा जेव्हा तिला 
बिचारते को, “ पर्त्येक गोष्टीला काहीतरी सीमा आहे 


२९७ 


इत्यादींच्या आधारे 


ना १” तेव्हा ती शांतपणे उत्तर देते की “ कर्तव्यकर्माला 
कसली आंली आहे सीमा ! ? 
या कादंबरीत जोशांनी पातित्रत्याचा जागोजागी 
मोठा आवजूंन पुरस्कार केलेढा आहे. यातील किनरी 
नावाची एक अडाणी व रानटी स्त्री स्वतःचा प्राण 
धोक्यात असतानाही आपल्या आधी आपल्या पतीचे 
हातपाय सोडा असे म्हणते, त्या: प्रसंगी जोशी लिहि- 
तात: “ ज्या पतित्रतेचा आत्मा प्रसंगी इतका आत्म- 
निरपेक्ष होऊ शकतो, तिच्यात काहीतरी दिव्य अंश 
आहे, असे मला वाटते. ” समाजाला अत्यंत प्रिय 
असलेल्या पातित्रत्याच्या मूल्याला शिक्षणाने मुळीच 
धक्का लागू नये म्हणून जोशी फारच खबरदारी घेताना 
दिसतात. रागिणीच्या मनाला ओझरता स्पश् करून 
जाणारा पुनर्विवाहाचा विचारही त्यांना अक्षम्य 
वाटतो, आपण पुनर्विवाह न केल्यास भाऊंनी घरातून 
जा म्हणून सांगितले तर लोक त्याचा काय अर्थ कर- 
तीळ, या विचाराने घाबरून जाऊन “ या नाचक्की- 
पेक्षा लम़ करून घेतलेलेच बेरे नाही का १” असा 
विचार क्षणभर रागिणीच्या मनात आलेला पाहताच 
ते लिहितात, “ वाचकहो |! रागिणीच्या पुढच्या 
विचारांचे माझ्याने सविस्तर वर्णन करवत नाही; 
परलक्ष आपल्या मुळाच्या किंबा मुलीच्या मृत्यूचे 
मनुष्य एकवेळ वर्णन करील; पण रागिणीसारख्या 
पवित्र स्रीच्या नैतिक अधःपाताचे वर्णन करावयाला 
कोणाची लेखणी सरसांवेळ १ ” पुनविवाहाचा विचार 
जोशांना एवढा गहणींय का वाटला हे समजत नाही 
कारण यानंतर एकाच वर्षाने प्रसिद्ध झालेल्या आपल्या 
'आशेम हरिणी'त त्यांनी पुनर्विबाहाचे विलक्षण सम- 
थन केळे आहे. त्यासाठी वडषि, पोथ्या, आश्रम 
७. मार सत्याभास निर्माण करून जणू 
आपला धमही त्याच्या विरुद्ध नाही असे त्यांनी भास- 
हयात पता चेक मेड बम 


स्त्रीला शिक्षण दिल्यामुळे पूर्वीच्या पतिनिष्ट, 
आशाधारक व सेवाप्ररायण स्त्रीला समाज अंतरणार 
नाही, तर उलट तिचे हे गुण अधिकच उजळून निघ- 
तील हे वाचकांच्या मनावर खोळ ठसविण्यासाठी 
जोशी कादबरीत'ल इतर पात्रांकडून रागिणीचे अति 
सोज्वळ असे व्यक्तिमत्व गोरवितात, भय्यासाहेब 


म्हणतात, “ रागिणी ही धमप्रवृत्तींची ब रतीची सशरीर 


मराठी विकास 
संगणकीकृत 


कै. बा. म. जोशी यांच्या ख्रीजीवनविषयक चिंतनातील माघार 


मूर्तांच आहे. '? “ बिचारी मला देवाप्रमाणे मानते. 
आनंद्राव तिला म्हणतात, “ रागिणी, तू क्ृषिकालच्या 
स्त्रियांसारी सती आहेस, ” सासऱ्याचा अकारण 
छळ सहन करणाऱ्या रागिणीब्रह्वळ उत्तरेला प्रथम 
कीब वाटली तरी विचारांती तिळा असे वाट्ते की 
“ ही बेडी नाही, तर हीच आपल्यापेक्षा हजारपटीने 
शहाणी आहे. रागिणी ही सीता, सावित्री यासारखी 
महापतित्रता आहे-- हिचे हे वतन वेडेपणाचे नाही, 
तर मोठे पवित्र व अनुकरणीय आहे. ” इतर पात्रांच्या 
तोंडून तिला देवविळली प्रशंसा अपुरी वाटूनच की 
काय, जोशी स्वतःही तिच्याविषयी धन्योंद्रार काढ- 
तात: “ रागिणी प्रेमरसाची केवळ मूतींच होती असे 
म्हटळे तरी चालेळ ?, असे ते एका ठिकांणी म्हणतात. 
सासऱ्याचा मारही ती मनावर घेत नाही, याबद्दल 
“ आपल्या मनाने ठरविलेला उच्चतम वतनक्रम तिने 
सोडला नाही ”, असे प्रशस्तिपत्र ते तिला देतात. 
तसच पतीने क्षमायाचनेकरिता तिचे पाय धरताच 
* हे काय ! मी आपले पाय धरायचे का माजे पाय 
आपण...” या रागिणीच्या उद्गाराविषयी ते म्हण- 
तात, “ पतीने पाय धरलेले पाहून त्या सु्यील, कुलीन 
हिन्दु पतित्रतला कसे बरे वाटेळ १ ” 

परंतु स्त्रीशिक्षण रूढ मूल्यांना सर्वथा पोषकच होईल 
असे नाही; ते क्वचित मारही होणे अपरिहार्य आहे, 
याची जाणीव जोशयांना अर्थातच आहे. या परंपरा- 
विरोधी प्रश्चत्तींचे द्रौन उत्तरेच्या व्यक्तिरेखेतून त्यानी 
घडविले आहे. उत्तरा ही जरी रागिणीसारख्रीच 
सुशील, निष्कपट व प्रेमळ असली तरी तिचा स्थायी- 
भाव उत्कट स्वाभिमान व स्वातंत्र्यप्रियता हा आहे; 
त्यामुळे तिचा स्त्रीजीवनविषयक दृष्टिकोन रागिणीच्या 
दृष्टिकोनाहून मूलतःच मिन्न झालेला आहे. रागिणीच्या 
मते स्त्री कितीही शिकली तरी स्त्रीच आहे. तेव्हा 
पतिनिष्ठा, नग्नता व त्याग यातच तिने आपल्या जीव- 
नाची साथकता मानली पाहिजे. तर उत्तरेचे म्हणगे 
असे की, स्त्री ही पुरुषासारखाच समाजाचा एक 
स्वतंत्र घटक आहे. म्हणुन तिला सर्व बाबतीत पुरु- 
घांच्या जरोजरीचे हक्क असले पाहिजेत. आजच्या 
पुरुषप्रधान रचनेत ते असणे शाक्य नाही. म्हणून 
त्यासाठी तिने निर्भयपणे झगडले पाहिजे, त्यामुळे जो 
पुरुषवर्गाचा रोष होईल त्याला तिने भीक घालता कामा 


२१ 


नंये. तसेच तिने आपल्यावर येणाऱ्या उद्धटपणाच्या ब 
अमर्यादेच्या आरोपांना भिता कामा नये. तिचा 
भर मुख्यतः दोन गोष्टींवर असतो. एक म्हणजे 
पुरुषाने स्त्रीला बरोबरीचे मानळे पाहिजे, व दुसरे 
म्हणजे स्त्रीचे कार्यक्षेत्र स्रीलाच ठरवू दिले पाहिजे. 
या संबंधीची तिची पहिली सलामी रागिणीशीच 
होते. आपल्या समाजात प्रेमविवाह रूढ नाहीत, 
म्हणून होणाऱ्या कुचंबणेपेक्षा पूर्वाप्रमाणे. अजाणपणी 
लये झालेलीच बरी, असे रागिणीचे परिस्थितिशरण 
विचार ऐकताच उत्तरा तिला मोठ्या आवेशाने म्हणते, 
“: प्रोतिविवाह रूढ नसले तर ते सुरू केळे पाहिजेत, ” 
एवढेच नऱ्हे तर युरोपांत तरुणींनी “ प्रपोज ? करण्याची 
चाल नसल्याचा विलायती न्याय तिला मान्य नव्हता. 
ती म्हणते, “' मला स्वार्थी पुरुषाने ठरविलेले विवाह- 
संबंधी ढोंगांचे 000४९७७018 मुळीच पसंत 
नाहीत. ? “ तुला ल्म़ करावेसे वाटते का!” या 
रागिणीच्या प्रश्नाला “ मला अजून कोणत्याही पुरु- 
घाच्या अंकित होऊन राहावेसे वाटत नाही...., 
माझ्याशी बरोबरीच्या नात्याने राहण्यास तयार अस- 
लेल्या आणि मला प्रिय वाटणाऱ्या तरुणाशीच 
मी लग्न करीन. ” असे सडेतोड उत्तर ती देते. 
तिच्या आईने एकदा वैतागाने “ तू आता 
झालीस पुरुषांच्या बरोबरीची, मग कशाला त्यांची प्रतिष्ठा 
ठेवशील १” असे म्हणताच ती ताडकन उत्तर देते, 
': खरोखरच मी कुणाची फाजील प्रतिष्ठा नाही ठेवा- 
यची... हातातलं काम तसं टाकून पुरुषांना अगदी 
घरात पाय पडताक्षणी फराळाचे नि चहापाणी मिळाले 
पाहिजे. अश्या तऱ्हेची त्यांची बरदास्त बायकांनी 
नेहमी ठेवलीच पाहिजे, हे शास्त्र मला बिलकुल नाही 
पसंत ! पुरुषांच्या चहापाण्याशिवाय बायकांना दुसंरी 
कामच नाहीत की काय ? ” शा््राबुवा जेव्हा मनु, 
याशवल्क्य, यांची स्तुति करतात तेव्हा त्याना ती 
निर्भीडपणे विचारु शकते की, “न स्त्री स्वातंत्य- 
मर्हति ” किंवा “ न शूद्राय मति दद्यात्‌ ” असे लिहि- 
णाऱ्या क्षुद्र बुद्धीच्या शासत्रकाराला का मान द्यावा १ २ 
यावर आनंदराव जेव्हा तिला विचारतात की, ' उदार- 
मतवादी ग्लॅडस्टनने देखील स्त्रियांना मतदानाचा 
अधिकार नाकारला, मग हजार वर्षामार्गाल मनूळा 
का दोष द्यावा ! ” तेव्हा ती मार्मिकपणे उत्तर देते की, 


नवभारत 


६ नियम घाळून देणार्‍या शास्त्रकाराची दृष्टी समकालीन 
परिस्थितीच्या पुढे जायला नको का १ ” आणि रागिणी 
जेव्हा “ हली बायकांना का कोणी क्रूरतेने वागवितो 
आहे १” अस्ते म्हणते, तेव्हा उत्त] आपली भूमिका 
स्पष्ट करते की, “ आमचा अधिकार बरोबरीचा 
आहे, हे तत्त्व त्यांनी उघडपणे कबूल केलं पाहिजे. 
६ दुयेच्या दृष्टीने ? म्हणून पुरुषांनी चांगलं वागविलं 
तर त्यात काही विशेष नाही, पुरुष तरी राज्यकार- 
भारात ' स्वराज्य ' का मागतात ? ' सुराज्या ' वर 
त्यांचं समाधान का होत नाही १ ” “ आम्ही तत्त्वा- 
करिता भांडतो, सुखासाठी नाही... पुरुषांशी बरो- 
बरीच्या नात्यानं वागून आम्हाला त्रास झालेला पत्क- 
रेळ. पण दासीसारखं राहून खायला प्यायला चमचमीत 
अन्न व ल्यायला उंची उंची लगडी मिळाली तरी 
सुद्धा ती आम्हाला नकोत ! ” शास्त्रीबुवांनी थट्टेने 
“ पुरुषांनी उद्यापासून स्वयंपाकाला लागावे, असे का 
तुझे म्हणणे आहे १ ” असा प्रश्न करताच ती त्यांना 
स्पष्ट सांगत की, “ एखाद्या पुरुषाची योग्यता 
भाकऱ्या बडवायची असली तर त्यानं तेच काम 
करावे आणि झाशीच्या राणीसारख्या स्रीला जर 
सेनापतीची जागा मिळाठी तर तिनं ती खुद्याल 
स्वीकारावी. प्रत्येक व्यक्तीला स्वतःच्या आवडीचं 
काम करण्याचा अधिकार आहे... दोन पुरुष एके 
ठिकाणी राहिले म्हणजे कोण स्वयंपाक करतो १ 
आपली विचारसरणी रास्त असल्याची तिची पूण 
खात्री असते. त्यामुळेच शास्त्रीबुवा आपले काल्प- 
निक विनोदी स्वझ सांगून तिच्या समान हक्काच्या 
कल्पनेची विलक्षण चेष्टा करतात, तरी ती मुळीच डग- 
मगत नाही, व ल्याना स्पष्ट बजावते की, “अला 
माझ्या अधिकाराची मुळीच लाज वाटत नाही, 
कॉलेजचा अभ्यास सोडून भय्यासाहेब्र थिऑसफीच्या 
नादास लागलेले पाहून ती म्हणते, “ चांगली गोष्ट 
भलत्याच वेळी केळी तर ती पापासारखी आहे ... 
क्तेब्यकमे सोडून कितीही धमपठन केळं नि धर्माची 
कितीही थोखी गाइली तरी त्याची योग्यता तेवढीच, 
आईला आपल्या ल्झाची छागलेली विलक्षण चिंता पाहून 
जनुमाऊसारख्याशी देखील ल्य़ करावे का असे तिला 
क्षणभर वाटते. पण लगेच “ आईकरिता मुलीनं आपलं 
व्यक्तिस्वातंत्र्य दवडणं इष्ट आहे का ? हाही विचार 


तिच्या मनात आल्यावाचून राहत नाही. प्रियत्रह्म- 
स्वामींना “ इंश्रर आहे हे मानावयास पुगवा 
,काय १ ” असे विचारण्यास ती कचरत नाही. 

या स्वतंत्र बाण्याच्या आणि मुक्तव्रुद्धीच्या मुळीची 
व्यक्तिरखा जोशांनी अतिदाय समरसतेने आणि सहानु- 
भूतीने रंगविली आहे. तिच्या इतर पात्रांशी होणाऱ्या 
वादाच्या चकमकी पाहिल्या की एका वुद्धिमान, वाद- 
पडु आणि तेजस्वी मुलीचे आकर्षक व्यक्तिमत्त्व 
डोळ्यासमोर उभे राहते, परंतु कादंबरीच्या दोवटी या 
मुलीच्या स्वभावात व वित्रारात पूर्ण परिवर्तन झाल्याचे 
जोशी दाखवितात. त्यामुळे तिच्या व्यक्तिमत्वातील 
पीळच निघून गेढा आहे. तिची सारी वृत्तीच पाल- 
टते. तिचा आत्मविश्वास ढासळतो. समान हक्कासाठी 
सदेव झगडणाऱ्या ह्या उत्तरेस पुढेपुढे त्याविषयी उदा” 
सीनता येते, “ माझ्याशी बरोबरीच्या नात्याने राह- 
ण्यास तयार असणाऱ्या तरुणाशीच मी लय़ करीन? 
असे म्हणणारी उत्तरा आनंद्रावांशी विवाह व्हावा 
म्हणून थोडी लाचारी दाखविते. बिवाहबंधन 
आपल्या देशभक्तीच्या आड येईल म्हणून त्यात पडू 
न इच्छिणाऱ्या आनंद्रावाना ती विनवणीच्या स्वरू 
पात विचारते, “ हे काय हे ? मी आपल्या देर” 
भक्तीच्या आड का येणार आहे ? ” तसेच 
कटोहप्रसंगी आनंद्रावांना केवळ मनाने वरे 
होते म्हणून ती त्यांच्या प्राणधातकी दुराग्रहाचा 
पाठपुरावा करते, ते पाहून तिचे वडीलही चपापतारत 
ब हिला वाखाणावे की हिची कीव करावी असा 
प्रक्ष त्यांना पडतो, विवाहानंतर तर ती रागिणीला 
म्हणते, “ आपल्या माणसांशी का कोणी वाद करत, 
वेडे ! ... वाद न करता नम्रतेने प्रश्न विचारावेत; 
सेवा करीत रहावं, असंच मला वाटत . .. आपण 
आपल्या वतेनानं समान हक्काचा हा प्रश्न किती 
अप्रयोजकपणाचा आहे हे दाखवूया, 

उत्तरेच्या स्वमावातीळ हे परिषतन अगदी अनाक” 
लनीय आहे असे म्हणण्यावाचून गत्यंतर नाही. है 
परिवर्तन टीकाकारांना फारसे खटकलेले दिसत, नाही? 
परंतु खुद्द लेखकाला मात्र याची बोचणी दिसते. कारण 
या परिवतंनाबरोबर “ तिच्यातील तेजही कमी होत 
गेळे हे नाकबूळ करता यावयाचे नाही ” अद्यी क 
ते देतात, उत्तरेळा सर्वस्वी निष्प्रभ करून टाकणारा १ 


ग्र 


उस रज डया”. 
ऐमोर्जा अमा 
"-ऐञओऑ२ उ कवर नियाज 
करबगघर चिता, 
धव द चित द्ध 


के. वा. म. जोळी यांच्या ज्ञीजीवनविषयक चिंतनातीळ माघार 


तिच्या पूर्वचरित्राश्ी अगदी विसंगत असा हा बदल 
जोक्यांनी का घडवून आणला हे एक. कोडे आहे. 
त्याला एकच संभाव्य उत्तर सुचते; आणि ते म्हणजे 
समाजहिताच्या दृष्टीने हा बदल त्यांना इर वाटला 
असावा. पुढे वीस वर्षांनी ' इंदु काळे व सरला भोळे ! 
या कार्दभरीत सुधारणावादी विचारात ते जी माघार 
घेणार होते, तिचेच हे पूर्वचिन्ह आहे ! 
आश्रमहरिणी 

“ रागिणी त दोलायप्रान असलेली जोशांची ही 
भूमिका ' आश्रमहरिणी त मात्र पूण स्थिरावळेली 
दिसते, ' रागिणी त त्यांच्या मनावर समन्वयी वृत्तीचा 
अधिक पगडा दिसतो. पण पुढील तीन कादंबऱ्यात 
त्यांचा कल क्रांतिकारक विचाराकडे अधिकाधिक्र झुक- 
ल्याचे स्पष्ट दिसते. 

* आश्रमह्रिणी ' या कादंवरीची नायिक्रा सुलोचना 
ही जोशांची लाडकी मानसकन्या दिसते. आश्रमातील 
पवित्र वातावरणात ह्रिणत्रालिकेसारख्या इतस्ततः बाग- 
डणाऱ्या ह्या निरागस सुलोचनेच्या जीवनात एकाहून 
एक त्रिकट व चमत्कारिक असे प्रश्न निर्माण होतात 
पण त्यांच्या उत्तराबद्दळ जोशी आता निः टंक असल्या- 
सुळे हे प्रश्न ते एका चुटकीसरशी सोडविताना 
दिसतात, गभस्तिगति व धोम्य या दोन क्रषि- 
कुमारांची व तिची परस्परांवर जडलेली प्रीति त्या 
तिघांनाही अनुचित वाटल्यामुळे ते तिघेही संयम 
करतात, तेव्हा खुद्द कुळपतीच त्याना त्यात काही 
अनुचित नसल्याचे सांगून हा पेच सोडवतात. धोम्या- 
कडे तिचा अधिक ओढा असलेला पाहन त्याच्याशी 
तिचा विवाह ते लावून देतात, आणि गभस्तिगती- 
लाही समजावून सांगतात की, “ स्त्री जी करायची ती 
स्वतःच्या सुखासाठी करायची का तिच्या सुखा- 
साठी १” यानतर तीन वर्षे तिने सुखाचा संसार 
केल्यावर एकदा आश्रमाच्या कामानिमित्त राजधानीत 
गेलेला धोम्य राजाकडून मारला गेल्याच्या बातमीने 
शोकविम्हळ झालेल्या सुलोचनेचे मन दोन वर्षाच्या 
आतच गभस्तिगतीकडे ओढ घेऊ लागते व पहिल्या- 
पेक्षा बिकट असा प्रश्न तिच्यापुढे उभा राहतो. पण 
लगेच कुलपति धावून येतात व तिळा अगदी सहज- 
पणे सांगतात की, “ सुलोचने, आपल्या शास्त्रात 
विधवांना पुनः विवाह करण्यास अनुज्ञा आहे. 


आपले शास्त्र इतके कठोर नाही प्रथमविवाहा- 
इतकाच हा पुनवित्राह मला शुद्ध व इष्ट वाटतो 
गोणपक्ष व आपद्धम म्हणून नव्हे तर सत्पक्ष व 
सद्धर्म म्हणून पुनर्विबाह करण्यास मी तुला सांगत 
आहे. ?” आणि त्याप्रमाणे ते तिचा गभस्तिगतीशी 
पुनर्विवाह लावून देतात. या दोघांनी सातआठ 
वर्षे संसार केल्यावर राजाच्या कपटातून वाचलेला 
धोम्य परत येतो आणि तिच्यापुढे सर्वात ब्रिटळ असा 


पेंच उभा राहतो. तेव्हा ती दोघे सपंदंशाने मृत्युमुखी 


पडल्याचे दाखवून जोशी हा पेच सोडवितात. आणि 
कुलपतींकडून धोम्याची समजूत घालवितात की 
“ प्रेमाचे एक माणूस निघन पावले म्हणून सर्वदा 
दुःखी राहण्यास एखाद्याला सांगणे असमंजसपणाचे 
आहे. . . . मरताना पत्नीला असे का वाटत असते 
की आपल्या पतीने स्व जन्म आपल्याविषयी शोक 
करण्यात घालवावा ? मग पतीने तरी अशी इच्छा का 
धरावी १ ... सुलोचना ही तुझ्या सुख्राकरता का 
ईश्वराने निर्माण केळी आहे ? तिच्या आत्म्याला 
स्वतंत्र अस्तित्व नाही का १ ” परंतु अक्का रीतीने 
मृत्यूच्या साहाय्याने सुलोचनेपुढील समस्या 
सोडविणे अप्रशस्त वाटल्यामुळे जोशांनी पुढील 
आवृत्तीत द्रिपतिकत्वाचा मार्ग पुरस्कारिला आहे 
कुलपाति धोम्याला ट्रोपदीचे उदाहरण देऊन 
तेथेच राहण्याचा उपदेश करतात व त्या तिघांचा 
संसार केवळ सुखाचाच नव्हे तर आतमोन्नतिकारक 
झाला असे सांगतात. धौम्य म्हणतो, “पत्नी ही 
एक आपल्या मालकीची आणि केवळ उपमोगा्थ 
निर्मिलेली अस्वतंत्र वस्तु आहे ही कल्पना आता 
मला अगदी पसंत नाही. ” 

याप्रमाणे प्रस्तुत कादंभरीत स्त्रीच्या विवाहविषयक 
स्वातंत्र्याचे जोशांनी अतिदाय मुक्‍्तबुद्धीने व हिरीरीने 
समर्थन केळे आहे असे दिसते. संसारसुखाला प्रथम- 
पासून आचवलेल्या बिचाऱ्या रागिणीच्या मनाला 
लोकनिंदेच्या भीतीने पुनर्विवाहाचा विचार अगदी 
ओझरता स्पर्श करून गेला तरी जोशांना तो निंद्य 
वाटत होता; परंतु आता सुलोचनेच्या बाबतीत मात्र 
याहून कितीतरी विलक्षण दिसणाऱ्या तिच्या कृतींचे 
ते समर्थन करतात व तेंही एका महान तपस्व्याच्या 
तोंडून ! ' रागिणी ? नंतर एकाच वर्षात त्यांच्या 


२३ 


अनुक्रमणिका 


> 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


नवभारत 


सुधारणाविषयक , विचारांनी घेतलेली ही व्याभ्रउडी 
निःसंशय आश्चर्यकारक आहे, 


नलिनी 


यानंतर चार वर्षांनी प्रसिद्ध झालेल्या * नलिनी ? 
(१९२० ) या कादंबरीत जोक्ांनी आणखी बराच 
घुढचा टप्पा गाठला आहे, या कादंबरीतील नलिनी व 
कमळा ही जोडी रागिणी व उत्तरा या जोडीपेक्षा 
पुष्कळ भिन्न आहे, उत्तरा व रागिणी म्हणजे नुकतीच 
पंख फुटून घरट्यावाहेर पडू पाहणारी पाखरे ! 
स्रीशिक्षणाची ही प्रारभावस्था असल्यामुळे त्यांच्या 
जीवनात अनंत आकाशात स्वच्छंदपणे विहार कर- 
ण्याचे सोख्य जसे नव्हते, तसेच त्या सुख्यावरोवर येणारे 
धोकेही नव्हते. घरट्यापासून थोड्याशाच अंतरावर 
बागडण्याची त्यांची धडपड होती. रागिणीला प्रेम 
करण्याची संधी लाभते, पण ते व्यक्त करण्याची सवलत 
नसल्यामुळे तिचा कोंडमारा होतो. शिवाय तिला 
बिकट परिस्थितीमुळे एक क्षणभरच झालेली पुनर्विवा- 
हाची इच्छाही अक्षम्य ठरते, उत्तरेळा समान हक्कासाठी 
नुसता वाद केल्याबद्दह ' उद्धट? व ञाटिका? ही 
विद्दोषणे बहाळ केली जातात. तिळा झालेली स्वत्वाची 
जाणीव सर्वाना खुपते. तिच्या विवाहाच्याही ती आड 
आल्यामुळे शेवटी तिला माघार घ्यावी लागते, पण 
नलिनी व कमला यांना मात स्त्रीच्या जीवनात समान 
हक्‍कांबरोबर निर्माण होऊ पाहणाऱ्या गंभीर समस्यांना 
तोंड द्यावे लागते, | 

नलिनीचे व्यक्तिमत्त्व जोक्यांच्या पूर्वीच्या मानस- 
कन्यांपेक्षा अधिक संपन्न आहे. उत्तरेच्या विचा- 
रांना 'कृतीची जोड नव्हती व शेवटी तर ती आपले 
खत्वही गमावून बसते. सुलोचना केवळ निमित्तमात्र 
आहे. तिच्या जीवनातील सर्व समस्या पृणप्रञ क्रषीच 


सोडवतात. पण नलिनी मात्र स्त्री-स्वातंञ्यावरोबरच 
देशाच्या स्वातंत्याचाही विचार करू लागली आहे. 


तिला पटलेल्या नेमस्तपक्षाच्या विचारसरणीचा ती ' 


पाठपुरावा करते; त्या पक्षामार्फत होणाऱ्या कार्यात 
प्रत्यक्ष भाग घेते; * लिव्हरपूल दुःखनिवारणफंडा/साठी 
नेमस्तपक्षातर्फ भरलेल्या मीनाबाजागत सेक्रेटरीचे 
काम तो मोठ्या दक्षतेने व उत्साहाने पार पाडते; व 
आणि सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे तिचे ब वसंत- 
रावांचे परस्परावर प्रेम असूनही वसंतराव जहालपक्षाचे 
असल्यामुळे आपण त्यांच्याशी विवाह न केलेलाच बरा 


२४ 


त्यार्‍ळे आता पुरुषही तिच्या 


असे वाटून ती त्यांच्याशी लभ न करण्याचा निश्चय 
करते, वसंतरावही नलिनीप्रमाणेच निश्चय करतात; 
पण त्यांचा तो निश्र्‍य डळमळतो, आणि ते त्याप्रमाणे 
तिळा पत्र लिहितात. नलिनी मात्र खंब्रीर राहते, 
व * मला सध्या कर्तव्य नाही ” असे त्यांच्या पत्राला 
सरळ उत्तर देते, यावर वसंतराव लिहितात: “ मी पत्र 
लिहिले त्यावेळी मोहान्ध झालो होतो. आपण तक्ाच 
मोहजालात सापडला नाहीत, हे चांगळे झाले. ” . 

याप्रमाणे शिक्षणामुळे स्त्रीची जागृत झालेली 
अस्मिता प्रसंगी तिच्या विवाहाच्या आड आल्यास 
तिने शरणागती न पत्करता अविवाहित राहण्याचे 
धाडस दाखविले पाहिज असे क्रांतिकारक मत नलि- 
नीच्या तोंडून जोशी या कादंबरात व्यक्त करतात. नलिनी 
म्हणते, “ बायकानी लयन केलेच पाहिजे असे शास्त्र 
आहे का?. . .चांगळे तरुण पुरुष नाहीका अविवाहित 
राहात? ... विवाह उन्नतिकारक असेल, विश्वासो-. 
तयादुक असेल तरच करावा ? आतापर्यंत समंजस. स्री- 
झुस्षांच्या ध्येयाच्या आड येणार नाही अक्ी जोशांनी 
तिची फक्त अकरणात्मक (5९2५४७) भूमिका 
दाखविली होती, परंतु . या कादंबरीत त्यानी 
स्रीलाही पुरुषाप्रमाणे स्वतंत्र घ्येयदृष्टी दिली आहे. 
ध्येयाच्या आड 
येण्याची दाक्‍यता निर्माण झाली आहे. अशा स्थितीत 
विवाह ठरविताना पुरुषाप्रमाणेच स्त्रीलाही प्रेमा- 
बरोबर आपल्या ध्येयाचा विचार करण्याची मोकळीक 
त्यानी दिली आहे व त्यायोगे तिचे कार्यक्षेत्र विस्ता- 
रहे आहे. विवाह हा तिच्या जीवनातील आता 
अपरिहार्य भाग राहिला नाही. बिवाहानेच स्त्रीच्या 
जीवनाला कृतार्थता येते हे जे मत आज शेकडो वर्षे 
आपल्या हाडीमासी खिळलेले आहे त्याबद्दल आप- 
ल्याला फेरविचार कराबयास लावण्यासाठीच जोशानी 
नलिनीला आमरण अविवाहित ठेवले असावे असे 
वाटते, 

टीकाकारांची मते मात्र या कादुंबरीविषयी प्र 
आहेत. डों. केतकरांच्या क्ला 


मुळे टाकाऊ ठरवितात, 
ही कादंबरी “ कल्ानेर्मितीच्या 


"करखगघर चिन, 


कै. बा. म. जोशी यांच्या स्रीजीबनविषयक चिंतनातील माघार 


विषयीच्या सर्व कल्पनाना हरताळ फासणारी ” 
वाटते. हे त्यांचे मत बरोबर मानळे तरी त्यामुळे 
तिच्यातील विचारांची त्यानी पूर्ण उपेक्षा करावी हे 
आश्चर्यकारक आहे. प्रा. बा. ल. कुलकणी यांच्यामते 
“ नलिनी ही एककल्ली व चुकीच्या मूल्यांना महत्त्व 
देणारी अश्शी मुलगी आहे. . . . शाळेतील शिक्षकांच्या 
मतांची आणि राजकारणात व समाजकारणात विशिष्ट 
पक्षाचा अभिमान बाळगणाऱ्या आपल्या वडिलाच्या 
मतांची वेळी अवेळी असमंजसपणे पोपटपंची करणारी 
: नलिनी ? सारख्ली स्त्री ही स्वतःच्या जीवनाविष्रयीचे 
प्रश्न सोडवायला किती असम होती, हे दाखवून 
देण्याचा वामनरावांचा तिचे शाब्दचित्र रंगविताना 
हेठ असावा, असे अधून मधून वाटल्याखेरीज राहत 
नाही. ” * प्रा. कुळकर्णी यांचे हे मत विवाद्य वाटते. 
त्यांच्या ह्या ' वाटण्यास ' काय आधार आहे हे कळत 
माही. कारण नलिनीने स्वतःच्या दृष्टीने आपला प्रश्न 
सोडवला होता, वसंतराबांची व आपली राजकीय मते 
विरुद्ध असल्यामुळे आपला विवाह यशस्वी होऊ 
शकणार नाही हे जाणून ती त्यांच्याशी विवाह- 
बद्ध न होण्याचा निश्चय करते व तो पार पाडते. 
आता विवाह करणे म्हणजेच जीवनाचा प्रश्न 
सोडवणे असे म्हणायचे असल्यास गोष्ट वेगळी. पण या 
अर्थाने बसंतरावही आपला प्रश्न सोडविण्यास असमर्थ 
ठरळे नव्हते का १? नलिनीचा मवाळपक्षाकडील 
ओढा पाहून तिच्याशी विवाहवद्ध न होण्याचा विचार 
त्यांच्याही मनात वारंवार येत नव्हता का १ मग याच 
मतविरोधामुळे वसंतरावांश्ी ल्न न करणेच बेरे असे 
नलिनीस वाटल्यास ती स्वतःच्या जीवनाचे प्रश्न सोड- 
विण्यास असमर्थ ठरली असे का म्हणावे ? वधु- 
वरांची राजक्रीय सामाजिक मते जुळती नसल्यास 
त्याचा विवाह उन्नतिपोषक होणार नाही म्हणून जन्म- 
भर अविवाहित राहण्याचे धैय ती दाखविते यावरून 
विशिष्ट राजकीय विचारांची ती नुसती पोपटपंची 
करीत नव्हती, तर त्यांच्याखातर मोठी किंमत देण्यास 
ती तयार होती हे स्पष्ट दिसते स्वपक्षातील दोष व 


परपक्षातील गुग दिसल्यावर ते कबूल करण्याचा तिचा 
क सण किस्न नात 


१, “ मराठी कादंबरी, ' भाग १, एष्ठ १५२ 


अनाग्रहीपणा तिची सत्यनिष्ठा व प्रांजळपणाच दर- 
वितात, वस्तुस्थिति अश्शी आहे की गुप्त कटाच्या 
राजकरणाच्या त्या काळात मी मी म्हणणाऱ्यांची मति 
रुंग झाली होती. मवाळ ब जहाल पक्षातील विरोधाने 
अनेकाना बुचकळ्यात टाकले होते. या दोनही पक्षांना 
थोर पुढारी व तळमळीचे अनुयायी लाभले होते. 
ते आपापल्या परीने खपक्षाचे समथन करून तो पक्ष 
बळकट करू पाहत होते. मग नलिनीने त्यात भाग 


घेतला म्हणून गेर काय झाले तिची मते म्हणजे 


“ असमंजसपणे केलेली पोपटपंची ” आणि वसंत- 
रावांची मते काय त्यांनी स्वतः तयार केली होती ? 
वसंतरावहि जहाल्पक्षाच्या पुढाऱ्यांचेच विचार बोलत 
नव्हते काय 

डॉ, अ. ना देंगापांडे3, डॉ. दु. का.संत* यानीही 
नलिनीला एककली व चुकीच्या मूल्यांना महत्त्व 
देणारीच ठरविळे आहे. खुद्द लेखकाचे मात्र हे 
मत असेल असे वाटत नाही. नलिनी या कादंबरीची 
नायिका आहे. एक मूल्यविवेक करू न शकणारी 
व एककळी अशी मुलगी त्याना नायिका म्हणून 
निर्मावयाची होती हे संभाव्य बाटत नाही; आणि 
वस्तुतः त्यानी ती तशी रंगविलीही नाही. तत्त्वनिष्ठा, 
संयम, समेजसपणा, सौम्यपणा, इत्यादि दुर्मिळ गुणां- 
मुळे तिचे व्यक्तिमत्व आकर्षक झाले आहे. विचारा- 
प्रमाण आचार करण्याचा असामान्य गुणही तिच्या- 
जवळ आहे. तिचे वर्तन कोठेही आक्षेपार्ह झालेले 
आढळत नाही. अशी ही मानसकन्या निर्मिण्यात 
जोशांचा . काय हेतु असावा याचा विचार केल्यास 
असेच उत्तर सुचते की विवाहाखेरीज स्त्रीला गति 
नाही या विचाराचा _ त्याग केल्याशिवाय खरी 
स्रीपुरुषसमता स्थापन होणे अशक्य आहे हे त्याना 
दाखवावयाचे असावे, 

कमलेच्या व्यक्तिरेखेतून जोशांनी कुमारीमातृत्वाच्या 
समस्येला हात घातला आहे. नलिनीसारखीच कमळा. 
ही हुझ्यार असली, तरी ती बरीच नटवी, कमी पोच 
असलेली, अर्धवट शिकलेली, स्वतःच्या सद्‌गुणाबद्दल 
फाजील खात्री असलेली, व विशेषतः चांगल्या अगर 


२. वामन मल्हार: वाड्ययदर्शन, ? पष्ट ४०-४१ 
३. “ आधुनिक मराठी वाड्मयाचा इतिहास, ? भाग २, पान ८२ 


४, “ मराठी स्त्री) खंड २, पान ६७ 


न,भा,.४ 


२५ 


0-2 आ 


-करखगघर चिकन) 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


नवभारत 


वाइंट अश्या नवलाच्या गोष्टी जाणण्यास अत्यंत उत्सुक 
अशी होती. रंगराव व वसंतराव ह्यांच्या बद्दलच्या 
युद्यगोष्टी ऐकण्याच्या तीव्र उत्कंठेमुळे कपटी दिवाण- 
जींना अपरात्री परसात चोरून भेट देण्याच्या तिच्या 
एकमेव चुर्कावून तिच्यावर अनर्थपरपरा कोसळते. ती 
स्वेरविचारांची नव्हती, परंतु केवळ दुसऱ्यांची गुपिते 
जाणून घेण्याच्या विकृत जिज्ञासेपायी तिच्यावर कुमारी- 
मातृत्वाचा दुर्धर प्रसंग ओढबतो. ही चूक विषय- 
लालसेतून घडली नसल्यामुळे ती क्षम्य वाट्ते. तिच्या 


शेवटच्या पत्राने तिच्या निरपराध व प्रांजळ वृत्तीवर, 


प्रकाश पड्टून तिच्या असहायतेवद्दल सहानुभूति निर्माण 
होते. व शेवटी जेव्हा तिळा अज्ञातवासात राहणेही 
अशक्य होऊन आपल्या कोवळ्या अर्भकासह, अफू 
. खाऊन प्राण द्यावा लागतो तेव्हा तर तिच्यात्रद्वळ निर्भेळ 
करुणाच शिळछक उरते. हा गुन्हा अक्षम्य ठरवून 


समाजाने तिळा जीवनातून उठविणे म्हणजे तिच्यापेक्षा 


'अधिक मोठा गुन्हा करणे होय हा विचारही मनात 
आल्याखेरीज रहात नाही. समाजाच्या ह्या अनुदार 
विचारसरणीची जोर्षांना किती विलक्षण टोचणी लागली 
होती हे त्यांच्या पुढील निःसंदिग्ध उद्गारावरून स्पष्ट 
दिसते. ते म्हणतात, “ स्त्रियांची पापत्रत्ति जोखताना 
सोन्याचा नाजूक काटा आणि पुरुषांची पापवृत्ति जोख- 
ताना कोळशाचा ओबडधोबड काटा का बेरे वापरण्यात 
येतो ? ... स्त्रियांच्या निदोंप्रतेवर पुरुषांपेक्षा अधिक 
करडी नजर जी ठेवण्यात येते, त्यात न्यायाच्या किंवा 
नीतीच्या अंद्यापेक्षा कमीअधिक आथिक स्वातंत्याचा, 
कमीअधिक प्रवलतेचा व कमी अधिक हेव्याचा अंश 
आहि असे प्रथमदर्शनी दिसते व मला तरी निदान 
द्वितीय दर्शनीदेखील तेच दिसते ,.., पुरुषांच्या 
ब॒स्त्रियांच्याही प्रथमापराधाकडे निष्ठुरतेने' पाहू 
नये स्त्रीच्या विवाहाच्या वाढत्या वयोमर्यादेवरोबर 
कमळेवर ओढवलेळे प्रसंग निर्माण होणार, अशा वेळी 

न्याय देताना स्त्री व पुरुष या दोघांचेही अपराध सार- 

खेच आक्षेपार्ह किंवा सारखेच क्षम्य मानावेत 
असे ते स्वच्छ सांगतात, आधीच निसरी स्रीच्या 
बाबतीत पक्षपाती असल्यामुळे या चुकीचे शासन 
तिलाच भोगावे लागते, त्यात समाज तिच्या अपराधा- 
कडे अधिक कठोर नजरेने पाहतो व तिच्याबरोबर 


कक या नलिनी, >, प्र, १३५. 


६, ' नलिनी ? १३१३-३४ 


'तिच्या कुडुंबाचीही अनत्रू जाते असे मानतो. म्हणून 
तिला जगणे अशक्य होते. तिचे एकदा पाऊल घसरले 
की होकातीळ आपली ही मानीव अत्र वाचविण्या- 
करिता तिला खरोखस्चे पातक करणेही भाग पडते, 
“ काचेचा हिरा गमावू नये म्हणून खरा हिरा गमाव- 
ण्यासारवाच हा प्रकार आहे. ” स्त्रियांच्या पातित्रत्यास 
पुरुषांच्या पावित्र्यापेक्षा अधिक जपणे आवदयक आहे 
असे प्रतिपादणारे लोक जी कार देतात त्यातील हेत्वा- 
भास जोक्यांनी स्पष्ट केळे आहेत. ते मुळातूनच अवश्य 
वाचनीय आहेत.६ आपल्या समथंनार्थ गातितील 
“ स््रीपु दुष्टासु वाष्येय जायते वर्णसंकर: हे वचन 
टद्घेत करणाऱ्या विरोधकांना जोशी विचारतात की, 
“ आपल्या कुटुंबातील स्त्रिया दुष्ट झाल्या म्हणजे 
आपले कुल नष्ट होते आणि पुरुष : दुष्ट ' झाले 
म्हणजे. ज्या सऱ्याच्या कुळातील स्त्रियांशी ते कु- 
*यवह[र करतात ते दुसर्‍याचे कुळ नष्ट होते. समा- 
जञाच्या दृष्टीने कोणाच्याही दृष्टत्वाने कुलनाश होतोच. 
तेव्हा समाजाने स्त्रियांनाच तलवारीच्या धारेवर विदोष 
आग्रहाने क्रा धरावे ? 

सारांश, टीकाकारांना वाट्ते 
सरीच्या जीवनातील संभाव्य धोके दाखविण्याकरताच 
केबळ जोक्यांनी ही कादंबरी लिहिली असावी हे सयु- 
क्ति वाटत नाही. त्याचतररोबर स्त्रीला पुरुष्राइतकेच 
विवाहाचे स्वातंत्र्य दिळे पाहिजे आणि दोघांचीही 
नीतिमत्ता एकाच काट्याने जोखली पाहिज हेही 
त्याना दाखबायचे होते असे निश्चितपणे म्हणता येईल, 
सुशीळेचा देव 

€ रागिणी ? पासून परंपरेच्या दडपणातून हळूहळू 
मुक्त होत गेलेली जोशांची सुधारणावादी दृष्टि ' सक्ी- 
चा दैत १९३०) या कादंबरीत पूर्ण सवतंत 
झालेली दिसते, झुधारणावादी तत्त्ज्ञानात अभिप्रेत 
असलेल्या व्यक्तिस्वातंतर् आणि समता ह्या ध्येयांचा 
पाठपुरावा त आता हातचे काहीही राखून न ठेवता 
करताना दिसतात, 

या कादंबरीची नायिका 
केप आणि कृत्वाचा 
मागे टाकणारी आहेत, 
स्वातंत्र्य असावे म्हणून झ 


त्याप्रमाणे सुशिक्षित 


सुशीला हिच्या विचारांची 
व्याप पूर्वीच्या सवे नायिकांना 
उत्तरा ही स्त्रीला कुटुंबात 
गडते. सुलोचनेला विवाह- 


२६ 


अनुक्रमणिका 


-कखगघळ चि्छनंसज) 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


के. वा. म. जोशी यांच्या खीजीवनविषयक चिंतनातील माघार 


विषयक क्षेत्रात पुरुषाच्या बरोबरीचे हक्क दिळे जातात. 


नालिनी यापुढे जाऊन देशाच्या राजकारणातही स्त्रीचा 


वाटा असल्याचे मानते आणि या ध्येयाची पूर्ति कर- 
ण्यास योग्य असा समाननश्ीील पति न मिळाल्यामुळे 
आमरण अविवाहित राहते. तर सुशीला कुटुंब, देश 
ह्यांच्या मर्यादा ओलांडून विश्वकुटुंबस्थापनेच्या विराट 
थ्येयास स्वतःला वाहून घेते. दातकानुदातके स्त्रीला 
संकुचित वृत्तीची मानणाऱ्या लोकांना जोशी सुशीलेच्या 
हारे असे दाखवितात की, “ स्त्रीला शिक्षण व संधि 
दिल्यास “ हे विश्वचि माझे घर ? असे मानण्यापर्यंत 


तिची वृत्ति विकसित होऊ रकते.?' या कादंबरीत “ध्येय 


हाच देव ? या युगप्रवतैक तत्त्वाचे विवरण आणि विश्व- 
कुडुंबवादी संस्थेची स्थापना त्यांनी सुल्ीलेकडून कर- 
विली आहे. तिचे बालमित्र व वडील माणसे जरी तिला 
साहाय्य करीत असली तरी तिचे व्यक्तित्व त्यामुळे 
कोठेही झाकळळे जात नाही. तिचे कर्तुत्व खयसिद्ध 
आहे. स्त्री म्हणून कोणत्याच प्रकास्ची उणीव जोक्शांनी 
तिच्यात ठेवली नाही. स्त्रीच्या एरःही उपेक्षिल्या 
जाणाऱ्या बहुविध सामर्थ्यांचा विकास तिच्या ठिकाणी 
झालेला त्यांनी दाखविला आहे. त्यामुळे ती त्यांच्या 
स्त्रीविषयक आकांक्षांचे प्रतीक मानावयास हरकत नसावी. 

या कादंबरीचे संपूर्ण कथानक सुशीलेच्या एकचएक 
आसाभोवती फिरते. तिचा मनोविकास हा या कादंब- 
रीचा विषय असून हा मनोविकास तिच्या देवविषयक 
कल्पनात क्रमशः होत जाणाऱ्या बदलांच्या आधारे 
जोश्यांनी दाखविला आहे. बालपणातील तिच्या दग- 
डाच्या देवाचे विवाहानंतर पति हाच देव मानण्यात 
रूपांतर होते, पण लवकरच ज्याला आपण देव समजतो 
तो मनुष्य तरी आहे का अशी दांका येण्याइतका 
आपल्या पतीचा अध:पात झालेला पाहताच तीदेखील 
मातीच असे म्हणण्याची. तिच्यावर पाळी येते! ती 
म्हणते, “ पुराणान्तरी एक गोष्ट आहे, की एका साध्वीने 
आपल्या पतीला वेइ्येच्या घरी पोचविळे .... पण हा 
स्वार्थत्याग मला शाक्य नव्हता. माझ्याविषयी 
म्हणाल, तर मी सीता-सावित्री नव्हते आणि नाहीही. 
सीता-सावित्री आता मला ध्येयभूत राहिल्याही 
नाहीत. या दारुण प्रसंगाने ती दुःत्री होते, पण निष्क्रिय 
होत नाही. आपली रावत्राची निवड चुकली म्हणून 
ती रडत बसत नाही, त्रागा करीत नाही, की कोणाला 
दोष देत नाही. तर काही काळ तेथेच धिमेपणाने 


2७ 


अनुक्रमणिका 


राहून प्रसंगाला तोंड देते. पुढे परिस्थिती आटोक्या- 
बाहेर गेल्यामुळे व तिच्या सत्वालाही धक्का लागल्यां- 
मुळे ती घराबाहेर पडते व लोणावळ्यास क्राइस्ट्स क्रॉस 
स्कूलमध्ये जाऊन आपले शिक्षण सुरू करते. पाति- 
न्रत्याच्या परंपरागत खोट्या कल्पना उराश्यी बाळगून 
पतीबरोबर विनाकारण स्वतःचाही नाश करून घेणे तिला 
बरोबर वाटत नाही. परंतु पुढे लौकस्च पश्चातापद्ग्ध 
झालेला व मृत्यूशय्येवर असलेला रावत्रा तिळा आपल्या- 
वर ओढवणाऱ्या प्राणघातक संकटातून वाचवण्या- 
साठी परत येण्याची विनंती करतो. तेव्हा भलता हेका न 
धरता ती घरी येते, व त्याची सेवाही करते. यात 
काही टीकाकारांना आय स्त्रीचे पातिब्रत्य दिसते. परंतु 
वस्तुतः कृतापराधाबद्दल क्षमायाचना करणाऱ्या, मृत्यु- 
शय्येवर असलेल्या आजाऱ्याची विनवणी ऐकून केवळ 
माणुसकीखातर ती आलेली असते; पत्नी म्हणून नव्हे, 

तो वारल्यावर पुन्हा मिशनस्कूल्मंध्ये जाऊन ती 
आपला अभ्यास सुरू करते. स्वतःचे दुःख उगाळीत 
न बसता समाजातील दुःखांचा ती विचार करू लागते. 
तेव्हा आपल्या समाजरचनेतील अनेक दोषस्थळे 
तिच्या लक्षात येऊ लागतात व त्यामुळे प्रचालित कुटुंब, 
समाज, धर्म या सवौविषयी तिची मते प्रतिकूल बनू 
लागतात. एकदा वडारी जातीतील ७०-८० लोक एका 
आठवड्यात कॉलऱ्याच्या साथीला अज्ञान; दाख्यि व 
उपेक्षा यांची जोड मिळाल्यामुळे मृत्युमुखी पडल्याचे 
भर्यकर हृद्य ती पाहते, तेव्हा तिळा मोठा धक्का 
बसतो. या प्रसंगाने तिच्या विचारात क्रांति होते. तिची 
मते जहाल बनू लागतात, वतमान समाजन्यवस्था 
खरोखर अव्यवस्था आहे अशी तिची खात्री पटते 
आणि ही निघु॑ण समाजव्यवस्था बदलण्याची ती 
प्रतिज्ञा करते. महार, मांग, डोंबारी यांची निर्दय 
उपेक्षा करणाऱ्या आपल्या धर्माचाही तिला वीट 
येतो. या साथीत एका वडाऱ्याच्या पोरक्या झालेल्या 
चार सुलांना ती मिरानमध्ये पाठविते, तिचे म्हणणे 
असे की, “ ही मुळे घाटतीळ व हिंदु धर्माला मुकतील 
हे खरे, पण हिंदुधर्माने त्याच्याकरिता काव केळे आहे १ 
तिला स्पष्ट दिसते की “ सवे समाज किडलेला, सड- 
लेला 1१०६७ झालेला " आहे. तो सुधारण्यासाठी 
पूर्वींची मूखखेपणाची धम“ व्यवस्था ? मोडून टाकटी 
पाहिजे, तिची ।ववाहविषयक मतेही उत्तरोत्तर अधि- 
काधिक जहाल होत जातात. एकदा खिश्चन लोकातील 


0 : 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


नवभारत 


धटस्फोटांबद्दद वाद निघाला असता ती म्हणते, 
“ त्यात वाइंट काय झाळं ? नवरा दारूबाज असला 
आणि तो जर पोराबाळांच्या आयुष्याचा नादा करीत 
असला तर असल्या नवरोत्राला सोडून आपल्या 
सुलाचाळांचे रक्षण केलं तर त्यात पाप नाही, तरं उलट 
पुण्य आहे. ” पुनर्विबाहावद्दल ती म्हणते की, 
“ पुरुषांनी अनेक ' पुनर्विवाह ? केळे तर त्यांना 
तुम्ही व्यमिचार म्हणत नाही ना | मग बायकांनाच 
निराळा न्याय का १ ” , .. विवाह कितवा आहेहेन 
पाहता तो ज्या स्त्री-पुरुषामध्ये होतो त्यांचं एकमेकावर 
प्रेम आहे का नाही, हे पाहावं... प्रथम-विवाहाला 
देखील मी व्यमिचारसंवंध म्हणेन-जर ती वधूवर एक- 
मेकाना अनुरूप नसतील. ? तिच्या देवविषयक 
विचारातही अशीच क्रांति होत जाते. “ त्याना आता 
जलसमाधि देण्याची वेळ आली आहे ” असे ती 
म्हणते. “ पण देवीगुण तरी मानतेस ना १” असे 
वडिलांनी विचारल्यावर ती सांगते, “ देवी गुण 
म्हणजे काय ? आता पूर्वीचे देवी गुण मी मानीत 
नाही, ” पुढे तर तिढा असे काही अनुभव येतात की 
त्यामुळे प्रचलित समाजव्यवस्थेतील भयंकर अन्यायांची 
तिला आणखी ओळल पटते; आणि त्यामुळे तिची 
मते ज्वल्ज्जहाल होतात. देशभक्त सुनंदाची दोन्ही 
मुले प्लेगमध्ये डॉक्टर व सावकार यांच्या स्वार्थापायी 
मृत्युमुखी पडतात बाळूचे आईंबडील माथेफिरू 
धमवेड्यांच्या हत्यारांना बळी पडतात, व तिचा मित्र 


काफ हा अन्यायी जगाला विट्टून आत्महत्त्या करतो, 
तेव्हा स्वार्थी, अन्यायी भांडवल्य़ाहीने ब्र समाज 
व्यवस्थेने चालविलेला हा संहार पाहून हरतऱ्हेच्या 
सामाजिक, नेतिक व धार्मिक सुधारणांना स्वतःला 
वाहून घेण्याची ती प्रतिज्ञा करते, आणि त्या- 
करिता अविश्रांत परिश्रम करते. शिक्षणप्रसारासाठी 
ती मुलींची शाळा काढते व समाजवादी विचारसर- 
णीच्या प्रचाराकरिता * नवयुगीन विश्वकुटुंब्री संस्था * 
( प९ ल्प 3००६115016 4880018101 

नामक संस्थेची स्थापना करते. आणि आपली सव 
इस्टेट या दोन्ही संस्थांच्या नावे करून त्यांच्या बहु- 


विध कार्यात ती गढून जाते. 

यावेळी तिचा मित्र सुनंदा बाळूशी तिने पुनर्विवाह 
करावा म्हणून सतत प्रयत्न करीत असतो, पण ती 
आळूस कळविते की, “ माझे अवतारकृत्य म्हणून मला 


जे वाटते त्यासाठी मी पुनर्विवाह न करगेच बरे !*' 
वाळूची प्रकृति मात्र यामुळे दिवसानुदिवस खालावते. 
तो अगदी -अंथरूण धरतो. तेव्हा सुनंदा ' बाळूचा 
जीव बाचवा ? अशी तिळा विनंती करतो. पण ती 
म्हणत, “ लग्नामुळे संस्थेचे कार्य मागे पडेल; पर- 
देशगमन जमणार नाही. थोडक्यात ध्येय आड येते. ” 
या ध्येयातच तिने स्वतःला पूर्ण गुरफटून घेतले होते. 
तिच्या विश्वकुडुंबी संस्थेवर घेतल्या जाणाऱ्या विविध 
आक्षेपांचे अनेक सभा-ज्याख्याने व चर्चा यांच्याद्वारे 
ती तकंथ्युद्द खंडन करते. आपल्या तत्त्वाचा प्रचार 
करताना अनेक गंभीर प्रसंगांना तिला तोंड द्यावे 
लागते, पण ती यत्किंचितही डगमगत नाही. एकदा 
“ आम्ही नास्तिक का तुम्ही*नास्तिक ” या विषयाचे 
स्पष्टीकरण करताना ती म्हणते, “ विश्वकुटुंबाचे ध्येय 
हाच आमचा.देव व या ध्येयाची पूजा म्हणजेच 
आमची देवपूजा, या देवासाठी वाटेल तो त्याग व श्रम 
करणारे आम्ही ध्येयवादी लोकच खरोखर आस्तिक 
नाहीं काय १ ” तोच एक श्रोता तिला विचारतो की 


्‌ घुमच्या विश्वकुटुबबादात्मक समाजव्यवस्थेत बायका 
ह्या विश्वयोप्रिता समाजावयाच्या का आजच्या वक्त्या 
त्याच मालिकेतल्या समाजावयाच्या ? .. . 


सभेत श्रोत्यांमधून कांदेबटाटेही फेकले जातात; पण 


समजावून सांगते, 


“ परस्परांची अनुरूपता व अनुकूलता आहे, 
तोपर्यंतच या विधीचे बेंधकत्व व पावनत्व, अपत्यांची 
जत्राबदारी मात्र दोघांवर कायमची. . . नवऱ्यावर प्रेम 


नसता, तो निंद्य वाटत असता, तो सुधारण्याची 
आश्या नसता, त्याला चिकटून राहणारी 


ब 0 १9. स्री गाड्या” 
मते भोळीभाबडी आहे, ती धर्माबह्दळ कुकल्पना 
मनात घरून अगम्य-गमन करीत आहे व स्वतःचा 


तसेच स्वतःस झालेल्या आणि होणाऱ्या मुलांचा आणि 
समाजाचा नाश करीत आहे.” समतावादी वैवाहिक 
नीतीचे याहून स्पष्ट आणि सडेतोड विवरण करणे 
कठीण आहे. 
पुढे आपल्या पुनविंबाहाच्या मार्गातील स्व अड- 


चणी दूर झाल्या आहेत अशी खात्री झाल्यावर ती 
बाळूशी पुनर्विवाह करते आणि ती दोघे आपल्या 


कार्याच्या प्रचारासाठी परदेश्ी जातात, 
क. 


र्ट 


। सर्वेददनसंग्रहातील '-- 


प्रा. म. दा. साठे 


“ दुर्शीानकार व तत्प्रणीत दर्गानक्रमाचे बीज ” 


माधवाचार्य- 

शालिवाहन शकाच्या तेराव्या दातकाच्या उत्तरा- 
र्घात कर्नाटकात विजयानगर येथील बुक्क व त्याचा 
मुलगा हरिहर या राजांचे माघवाचायं हे प्रधान होते. 
वाधक्यात त्यानी चतुर्थाश्रम घेऊन ते शुंगेरी येथील 
शंकराचार्यांच्या विद्यापीठावर ' विद्यारण्य ! स्वामी 
या नावाने अधिष्ठित झाले, नावाला अनुसरूनच 
जणू कायं त्यानी अनेक शास्त्रावर प्रबंध लिहिले. 
त्यापैकीच * सर्वदशनसंग्रह ! हा होय. क्र्वेदाचे 
भाष्यकार सायणाचार्य हे त्यांचे बंधू होत. 
: सर्वदशेनसंग्रह 

या ग्रंथात एकंद्र सोळा दर्शनांचा समावेश केला 
असून त्यात ' चार्वाक ? दशनापासून सुरुवात करून 
शेवट शेकराचार्याच्या ' अद्वैत? दशेनाने केला आहे 
व या दोहोमध्ये इतर दर्शने आहेत. त्यांचा क्रम 
कोणत्या तत्त्वावर त्यानी अनुसरिला याविषयी येथे 
चार राब्द लिहिण्याचे योजिले आहे. $ 

भारतीय तत्त्वज्ञानप्रणाळीत न्याय, वैशेष्रिक, 
सांख्य, योग, पूर्वमीमांसा व उत्तरमीमांसा ( वेदान्त ) 
ही घड्द्शने प्रसिद्ध असून मॅक्‍्समुळरने त्याना 
५: ञाळ 8986९118 01 0011050099? असे आपल्या 
ग्रंथाचे शीषैकच घातले आहे. 
तत्त्वज्ञान ब ददन 

भारतीय वेदान्ती तत्त्वत्षान आणि दशन हे शब्द 
समानार्थक न मानता त्यात फरक करतात. दर्शनात 
जीव, जगत्‌ आणि जगदीश या त्रयींच्या परस्पर 
संबंधाचा विचार केला असून रोवटी मोक्षमार्गावरची 
बाटचाळ क्याप्रकारे होते हे मुख्यतः सांगितलेले 
असते, तरं तत्त्वज्ञानात या त्रयीचा विचार केलेलाच 


असतो असे नाही तर त्यात जीवनाच्या अनेक 
अंगांच्या मूलभूत कारणाची चर्चा असते आणि 
म्हणूनच आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक, 
नेतिक, राजकीय वगेरे निरनिराळीं तत्त्वशञाने असू 
शकतात, पण त्याना ' दरोने ? म्हणता यावयाचे 
नाही. अंतिम सत्याचा किंवा मोक्षमार्गाचा ज्यात 
विचार केलेला असतो ते * दहन ? होय, 

' पूर्वी षड्‌ दर्शने होती. माधवाचार्यानी सोळा 
मानली व त्यानंतरच्या काळातही महानुभाव, ब्रह्मो- 
समाज, आर्यसमाज, प्रार्थनासमाज, गांधीदर्शन, 
विनोबादरीन अशी काही ' दाने ? प्रचलित झाली, 
पण त्यांच्याशी या ठिकाणी कर्तेव्य नाही, 
ददेनभेदाची कारणे 

ही दर्शने अनेक असण्याचे कारण मोक्ष हा 
जरी सर्वांचा अंतिम हेतु असला तरी प्रत्येक दर्शन- 
काराची विचाराची बैठक वेगळी आहे हे होय, 
प्रत्येकाने आपले “ द्रीन ? सिद्ध करण्यासाठी जी 
प्रमाणे मानळी आहेत ती मिन्न आहेत. भारतीय 
दर्शनकार मुख्यत्वेकरून प्रत्यक्ष, अनुमान व शाब्द 
ही प्रमाणे थोड्याफार अंश्याने मानतात. त्यापैकी 
चार्वाकादि दर्शनकार ' प्रत्यक्ष ? प्रमाणच मानतात, 
म्हणून त्याना “ आध्यक्षिक ? म्हणतात, कारण 
* अध्यक्ष ? शब्दाचा ' प्रत्यक्ष ' असा अर्थ आहे, 
इतर दर्शनकार ' प्रत्यक्ष ? प्रमाण मानीत असले 
तरी त्यावरच अवलंबून राहत नाहीत. कारण प्रत्य- 
क्षांत ज्या गोष्टी दिसत नाहीत अशा कितीतरी 
परोक्ष गोष्टी अनुमानाने कळतात व सिद्ध होतात. 
म्हणून काही दरीनकार प्रत्यक्षाबरोबस्च अनुमान 
प्रमाणही मानतात. पण मनुष्याने केलेला तक 


४ हा लेख सर्वददीनसंग्रहावरील कै, म, म. वासुदेवशास्री अभ्यंकर यांच्या “ दशंनाड्कुर * 
टीकेवरीळ उपोद्धातावर आधारलेला आहे. -( लेखक ) 


२९ 


नेवभारत 


अथवा अनुमान खरे असतेच असे नाही. मनुष्य 
हा स्वलनशीळ आहे आणि त्याची बुद्धि कितीही 
प्रवर आणि सूक्ष्म असली तरी त्याने केलेले अनेक 
तके खोटे ठरले आहेत हे विज्ञानोच्या इतिहासपरि- 
शीलनाने सहज सिद्ध होऊ शकते, तेव्हा अंतिम 
सत्याचा शोध लावण्यासाठी काहीनी * शाब्द प्रमाण 
मानले. हा कोणाचा शब्द ? तर श्रुतीचा, त्यांच्या- 
मते श्रुति किंवा वेद अपौरुषेय आहेत व ती ६श्रर- 
वाणी असल्याने ती खोटी कशी असू शकेल १ 
तेव्हा * प्रत्यक्ष ' मानणारे ते आध्यक्षिक, अनुमान 
मानणारे ते “ तार्किक व शाब्द मानणारे ते ' श्रौत? 
असे दशनकारांचे गट पडले. पण श्रुतीचे अनेक 
अथ होऊ लागले, क्वचित्‌ विसंगति आढळली 
म्हणून श्रुतीचा अथ लावणारे सिद्धान्त ज्यांनी मांडळे 
ते “ मीमांसक ? होत. “ मीमांसा ? शास्त्रात त्यांचा 
ऊहापोह केलेला आहे, श्रौत दर्शनकारांचा अखेरचा 
बाण “ इति श्रृतिः ' असा असतो. जसा व्याकरण- 
शास्त्रांत ' इति भाष्यकार: पतंजलि; ? असा असतो ! 
तार्किक आणि श्रौत यांतही अनेक पोटमेट आहेत. 
कारण शाब्द प्रमाणावर प्रखर श्रद्धा असणारे, त्या- 
प्रमाणे मंद, मंदतर किंवा मंदतम श्रद्धा असणारे 
अशा तार्किकांचे अनेक भेद पडतात. त्याप्रमाणे त्या 
दशैनकारांचे नामामिधानही वेगळे आहे, कारण 
€ पिण्डे पिण्डे मतिमिन्ना ? या न्यायाने तत्त्व मान्य 
केले तरी तपदिलात फरक पडतो. तार्किकात आस्तिक 
आणि नास्तिक असे भेद पडतात. त्यामध्ये नास्तिक 
श्रुतिप्रामाण्य मुळीच मानीत नाहीत, नास्तिकांत 
एकान्तवादी बौद्ध आहेत त्यांना ऐकान्तिक ? म्हण. 
तात. “ एकान्त ? म्हणजे निश्चय, बुद्ध 
साहाय्याने बस्तुखरूपाचा यथार्थत्वाने 


1. 


ने तर्काच्या 
निश्चय करून 
चार सिद्धान्त- * सर्व दु:खं क्षणिकं खलक्षणं शून्यम्‌ ? 
- मांडले व तसा उपदेश केला, तर जेन हे अनैका- 
न्तिक आहेत. जिनानेही वस्तुखरूप 


प॒ समजावून 
घेण्याचा निश्चय केला पण तो होईना म्हणून जैनांना 


अनुक्रमणिका 


३० 


' स्याद्वादी ? असेही संबोधण्यात येते. * स्यात्‌? हा 
शब्द अनेकान्तद्योतक निपात आहे. 
आस्तिक व नास्तिक दडीने 

आता श्रृतिप्रामाण्याला विरोध नसेळ असा तर्क 
करणारे ते ' आस्तिक >, परलोकावर ज्यांची श्रद्धा 
आहे ते : आस्तिक ? ब ज्यांची नाही ते नास्तिक 
असा अर्थ पाणिनीच्या * अस्ति नास्ति दिष्ट 
मतिः ? | ४४६०] या सूत्राने साधला आहे. 
' अस्ति परलोको यस्य सः आस्तिक: ?, ' यस्य नाखि 
स नास्तिक: ' ( सि, को, ) किंवा ' आस्त परलोक: 
इति येषां स्थिरा मति: ते आस्तिका, ? ( सर्वद्रीन- 
संग्रह ) ; आस्तिकांची शब्दप्रामाण्यावर श्रद्धा असली 
तरी अनुमानावर भर असतोच. आस्तिकांचे व तार्कि- 
कांचे तसे म्हटले तर श्रुतीवर श्रद्धामांद्यच असते. 
* माहेश्वर  पंथीयांचे तर ते मंदतम असते. श्रुति 
अप्रमाण आहे असे तोंडावाटे मात्र शब्द उच्चारीत 
नाहीत | त्या मानाने नैयायिक आणि वैशेषिक 
शुतीविषयी थोडी आथिक श्रद्धा दशेवितात, 
श्रुतीवर मंद श्रद्धा असलेल्यांमध्ये सांख्य व पातं- 
जळ मोडतात, ते अनुमानस्वतंत्र सिद्ध असलेल्या 
सिद्धान्तांना भ्रुतीची जोड देऊन आपले कार्य 
साधण्याची इच्छा करतात, कारण “ अचिन्त्याः 
सळ ये भावा न तांस्तर्केण योजयेत्‌ ? किंवा “ तर्को- 
उप्रतिष्ठ: ' अश्या वचनांना ते शरण जातात, हे 
झाले तार्किकांविषयी, 
श्रौत दशेने 

आता श्रौत ददीने 


| दोन प्रकारची आहेत, श्रुतीत 
केमकाण्ह आणि ज्ञानक 


एण्ड असे दोन भाग अस- 
ल्याने दोन प्रकार पडले, श्रतीत ज्ञानकांडापेक्षा कर्म- 
कांडाळाच प्राधान्य दिले असल्याने श्ञानकांडाला 
गोणत्व देणारे कांही दशनकार आहेत म्हणजे ज्ञान- 
काण्ड हे कमकाण्डाच्या अंगभूत आहे. इतकेच; 
उदर: पकारची इंका सुद्धा घेऊ नवे. अल्ला मताचे 
मीमांसक आहेत, वेदान्त्याना हे संमत नाही. 


उ क 


"कखगघमचि्नसञ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


“ दृहीनकार ब तत्प्रणीत ददीनक्रमाचे बीज '” 


त्याच्या मते ज्ञानकांडाचेच महत्त्व श्रतीत आहे. 
कारण सर्व प्राणी निसर्गतःच कर्मप्रवत्त असतात. 
त्यांना ज्ञाननिष्ठ करणे हे श्रतीचे मुख्य कार्य होय, 
फारतर कर्माने चित्तश्युद्धि होऊन मनुष्य ज्ञानमार्गाचा 
अधिकारी होतो इतकेच कर्मकांडाचे महत्त्व आहे. 
वेदान्त्यामध्ये रामानुजीय व माथ्व अनुक्रमे विशिष्टा- 
द्वेती व द्वेती आहेत तर अद्वेतवाग्रांमध्ये शेकराचा्य 
प्रमुख आहेत, ते विवर्तवादाने अद्वेत सिद्ध करतात, 
पाणिनीय व्याकरणद्शनकार हेही विवर्तवादी असून 
श्रौत आहेत. पाणिनीने व्याकरणाला शास्त्राचे खरूप 
दिले तर सातव्या शतकातल्या भर्तृहरीने त्याला दर्ग- 
नाचे रूप दिले, त्याने शब्दत्रह्माने मोक्षाचा मार्ग 
दाखविला, जेमिनीने वाक्‍्यार्थविचार केला खरा 
पण त्याला ब्याकरणसिद्ध अश्या प्रकृति-प्रत्ययभेदाची 
मदत ध्यावी लागली । त्याकरणाला व्यामुळे अधिक 
पावित्र्य लाभले, 
षोडरदशेने- 

तात्पये, हे सर्व सूक्ष्म भेद ल्क्षात घेता 
त्यांचे मुख्य सोळा. प्रकार माधवाचार्यांनी 
कल्पिले, “ तत्त्वश्ञानान्मोक्षः ? हा सिद्धान्त सर्व 
दर्शनकारांना मान्य आहे. सद्वति मिळावी म्हणून 
. प्रत्येक प्राणी कायावाचामने करून प्रयत्न करीत 
असतो, ही सद्वति अनेक प्रकारची असली तरी 
मोक्ष ही तिची पराकाष्ठा आहे, आता तत्त्वज्ञान हे 
मोक्षसाधनाला कसे कारणीभूत होते ? तर असे 
पहा की मोक्ष म्हटला म्हणजे कोणत्यातरी बंधना- 
पासून मुक्तता आलीच, हे बंधन चेतना-अचेतना- 
पासून असते. हत्ती गेल्यानंतर मनुष्य अंकुशाचा 
अमिलाष धरीत नाही. तद्वतच शरीरातील चेतन्य 


गेल्यानंतर अचेतन अशा शरीराचा बंध तुटतो. या 
बंधाचे कारण समजावून घ्यावयास पाहिजे, कारण 
समजल्यावर . कारणनाज्याबरोबर कार्याचाही नाश 
होतो. ही मुख्यतः विचारसरणी आहे. 
आतापावेतो दशनकारांचे प्रकार स्थूळ रूपाने 

निरनिराळ्या विचारप्रणालीमुळे कसे पडले व या 
सर्वाचा अंतिम हेतु काय हे सांगितले, आता त्यांचा 
दरशनक्रम माधवाचार्यांनी कोणत्या तत्त्वावर बसविला 
हे पाहू. माधवाचार्यीनी आपल्या ग्रंथात खालील 
क्रम दिला आहे, 
दशीनक्रम “ 

(१) चार्वाक | 

(२) बौद्ध ( माथ्यमिक, योगाचार, सौत्रान्तिक 
व वैभाषिक या चार पोटमेदांसह ) 

(३ ) जेन किंवा आहेत 

(४ ) रामानुज ( विशिष्टाद्वैतवादी ) 

(५ ) माध्व किंवो पू्णप्रज्ञ ( द्वैतवादी ) 

(६ ) नकुलीपाझुपत 

(७) शैव 

( ८ ) प्रत्यभिज्ञा 

( ९ ) रसेश्वर 

(१०) औढूक्य किंवा काणाद अथवा वैशेषिक 

(११) अक्षपाद किंवा गौतम अथवा न्याय 

(१२) जेमिनि किंबा पूर्वमीमांसा 

(१३) पाणिनीस- व्याकरणदशेन 

(१४) सांख्य किंवा कापिल 

(१५) पातज्ञल किंवा योग 

(१६) शाहूर किंवा अद्वैत 


चतुविधमाहेश्वराः 


१, “ अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्व यदक्षरम्‌ । 
विवर्तते5थैभावेन प्रक्रिया जगतो यतः || ? वाक्यपदीय, १.१ 


: तह्याकरणमागम्य परं ब्रह्माधिगम्यते * 


। वा, प्र. १.२२ 


२, आपः पवित्रं परमं प्रथिब्यामपां पवित्र परमं च मन्त्रा; । 
तेषां च सामर्ग्यजुषां पवित्रं महषैयो व्याकरणं निराहुः ॥ इति, 


३१ 


- £ - 


नवभारत 


शेवटचे शाळुरदर्शन काही हस्तलिखित पोथ्यात 
सापडते तर काहीत नाही. जेथे नाही तेथे ग्रंथाचा 
शेवट अर्थातच पातज्ञल योगदरीनाने झाला आहे. 
वस्तुतः शाळूरदशन हे दर्गीनांचा शिरोमणिभूत आहे, 
त्याशिवाय या दर्शनमालेळा शोभा कशी येणार १ 
म्हणून शिष्यांच्या विनंतीवरून माधवाचार्यांनी हे 
मागाहून लिहिले असावे. काहींच्या मते हे ' दर्शन! 
अंथकर्त्याचे नसून मागाहून कोणातरी शिष्याने 
लिहिळे असावे, परंतु याला प्रमाण काही नाही. 
एकंदरीत विषयप्रतिपादन, भाषाशैली इत्यादि लक्षात 
घेता माधवाचार्यानीच ते लिहिळे असावे असे के. 
म. म. वासुदेवशास्त्री अभ्यंकर याचे मत आहे, 
क्रमबीज 

हा क्रम ठरविताना स्थूळाकडून सक्ष्माकडे जस- 
जशी दरशनांची प्रगति दिसते तदनुसार क्रम लाव- 
लेला दिसतो. दर्शेनकारांच्या कालक्रमाला यात स्थान 
नाही, याचेच विवरण थोडक्यात पुढे करण्यात 
येत आहे. कसे ते पहा. | 

चार्वाक द्दीन हे अत्यंत स्थूलबुद्धीचे, चार्वा- 
कीय हे प्रथ्वी, अप्‌, तेज आणि वायु ही चार 
तत्त्वे मानणारे व * प्रत्यक्ष ? प्रमाणच संमत अस- 
णारे असे दनकार आहेत. अनुमानाने स्व 
व्यवहार चालतात परंतु त्या अनुमानप्रमाणाचा 
अंगीकार न करणारे जे चार्वाक त्यांचे दडीन 
अगदी ' खालच्या पातळीवर आहे, तत्त्व्ञानाच्या. 
सोपानमार्गावरचे हे दर्शन सर्वात खालच्या पायरी- 
वर आहे हे उघड आहे. सूत्रकार बादरायणाने 
या दर्शनाचे खंडन करण्याइतकाही आदर दाखविला 


नाही, चार्वाकीयांच्या मते जालांतरस्थ सूक्ष्म अणू 
हेच परमाणू | 
३, ३. सर्वेशैनसंबह आर्या उपोदूघात प्र ९१ म॒ म 
> ७ हु 


तथा तथा हुडिसोदम्यतारतम्याद्यथोन्तरम्‌ 


२२ 


पण ज्यांची बुद्धि थोडी सूक्ष्म आहे असे. 
तार्किक यापुढे जाऊन म्हणतात कीं प्रथ्वी, 'अप्‌५ 
तेज आणि वायु यांच्या संघाताने अणु बनतात. 
आकाश हे वेगळे तत्त्व नसून एथिव्यादि तत्त्वांचा 
अभाव म्हणजेच आकाश असे ते मानतात. हे 
तार्किक बौद्ध होत. सर्व क्षणिक, दुःखकर, खल: 
क्षणी आणि शून्य असे चतुष्टय मानणे हे यांच्या 
ततत्वशानाचे मूळ आहे, बौद्ध हे चार्वाकीयांच्या 
मानाने सूक्ष्मबुद्धीचे असले तरी जेनांच्या मानाने 
स्वू बुद्धीचेच | कारण जैन आकाशतत्त्व मानतात, 
म्हणून चार्वाकानंतर व जेन ददीनापूर्वी बौद्धदर्शं- 
नाझ खान मिळाले, चार्वाक, बौद्ध आणि जैन 
दर्शने नास्तिक असल्याने आस्तिक दुशनांपूर्वी त्यांना 
स्थान मिळाले, । 

आता बौद्ध दर्शनाचे चार पोटभेद आहेत- 
माध्यमिक, योगाचार, सौत्रान्तिक आणि 
वेभाषिक असा त्यांचा क्रम आहे. त्यांमध्ये सर्व- 
येल्यवादी माध्यमिक हे खालच्या पातळीवर आहेत. 
योगाचारी शस्वशानात जरा. पुढे आहेत कारण हे 
जर बाह्यशान मानोत नसले तरी आंतरज्ञान ते 
छपवू इच्छित नाहीत म्हणजे ते अंशतः शून्यवादी 
आहेत. घटपटांचे आकारभूत आंतरज्ञान बाह्यज्ञाना- 
सारखेच भासते असे ते मानतात, यापेक्षा सौत्रांतिकाचे 
तत्वशान तुलनेने श्रेष्ठ आहे, कारण ते वस्तुतः ब्राह्म 
व आंतर शानाचा अंगीकार करतात. इतकेच की 
माह्याथ प्रत्यक्ष दिसत नसला तरी अनमानाने सिद्ध 
होतो असे ते म्हणतात. बाह्यार्थालाही प्रत्यक्ष मान- 
णारे ते वेभाषिक होत, बाह्याथ प्रत्यक्ष असतो हे 
आबालवृद्ध जाणतात. कल्पना प्रतीतीला अनुसरते, 
उलट प्रकार मात्र नसतो. म्हणून माधवाचार्यांनी 


। 
चार्वाकादिषु विशेयं ज्यायस्त्वं तत्त्वदर्रिषु । 


:: दृशैनकार व तत्मणीत .दशीनक्रमाचे बीज ” 


बोद्ध दरीनात प्रथम माध्यमिक, नंतर विज्ञानवादी 
योगाचार, नंतर बाह्यार्थ अनुमेवत्ववादी सोत्रान्तिक व 
शेवटी बाह्याथेप्रत्यक्षवादी वैभाषिक असा क्रम 
लावला, कारण त्यामध्ये एकापेक्षा दुसरे दरान श्रेष्ट 
असा विचार आहे. 

जैन आकराशतत्त्व वेगळे मानीत असल्याने ते 
अधिक सूक्ष्म दृष्टीचे आहेत. दुसरे असे की, बौद्ध 
परमाणू एकरूप मानतात तर जेन एथिव्यादि भेदांनी 
चार प्रकारचे मानतात. बोद्ध एकान्तिक आहेत. 
त्यांच्या मते वस्तूचे स्वरूप निश्चित आहे तर जेन 
अनैकान्तिक आहेत. ही सहा- चार्वाक, चार बोद्ध 
दर्शने व जेन दशोन अश्शी सहा नास्तिक दर्शने 
सांगितल्यावर ज्यात सक्ष्मबुद्धि तरतमभावाने अधिक 
प्रकर्षाने दिसते अशी आस्तिक दुीने घेऊ. आस्तिक 
दर्शनांचे दोन प्रकार आहेत, एक श्रौत आणि 
दुसरा तार्किक, श्रुतिप्रमाण मान्य, असणारे ते श्रौत 
ब तर्कापस्कृत अनुमानप्रमाणाने मूलतत्त्वांचे संशोधन 
करणारे ते तार्किक, श्रौतांच्या मानाने ते कमी 
दर्जाचे ( जन्य ). कारण तर्कप्रतिष्ठित नसल्याने 
केवळ तर्काने सत्य शोधून काढण्यास ते समर्थ 
नाहीत, कारण सत्य हाती लागेलच असे नियमाने 
सांगता येत नाही म्हणून परोक्षार्थासाठी श्रतीच 
मागदशक ठरते. रामानुज आणि मध्व हे जरी श्रति 
मानीत असले तरी ते मुख्यतः तार्किक आहेत. 
आम्ही श्रुती मानतो असे वरवर सांगून दे धूर्त लोक 
दुसऱ्यामध्ये विश्वास उत्पन्न करून शेवटी तकमूलच 
तत्त्व त्यांच्या गळी उतरवितात ! प्रच्छन्न तार्किक हे 
प्रत्यक्ष ताकिकापेक्षा खालच्या पायरीवर आहेत 
विषमिश्रित अमतापेक्षा विष अधिक बरे असे 
म्हणण्याची पाळी येते ! कारण त्याचा घातकपणा 
लवकर उघडकीस तरी येतो | 


रामानुजीय आणि माध्व यांना जीवस्वरूप याथा- 
थ्याने समजले नाही, ते जीवाचे ठिकाणी अणुत्व 
मानतात म्हणून हे प्रत्यक्ष तार्किकांपेक्षा खालच्या 
पायरीवर आहेत. ते दोघेही द्वेताचा अंगीकार 
करतात परंतु विरिष्टद्वैतवादी रामानुजीय आपण 
अद्वेती आहोत असे त्या मिषाने सांगतात परंतु ते 
प्रच्छननद्वेती असल्याने प्रत्यक्षद्वेती माध्वांपेक्षा कमी 
दर्जाचे आहेत म्हणून रामानुज दशनानंतर माध्व 
दशेनाचा क्रम लागतो 
प्रत्यक्षताकक 

यानंतर प्रत्यक्ष तारकिकांचा क्रम लागतो. जरी 
हे तार्किक तर्काने मूलतत्त्वाचे संशोधन करतात तरी 
श्रुतीत तरतम श्रद्वा असल्याने त्यांचे तीन प्रकार 
पडतात. मन्द श्रद्धा असलेले सांख्य आणि योग, 
मंद्तर असलेले वैशेषिक आणि नेयायिक आणि 
मंदतम असलेले ' माहेश्वर *, माहेश्वरांमध्येही चार 
प्रकार आहेत. त्यात कसाही क्रम लावला तरी चालेल 
पण काही कारणमेदाने तो लाबावयाचा असेल तर 
तो नकुली पाशुपत, शोव, प्रत्यमिज्ञा आणि 
रसेश्वर असा लागेल. जीवन्पुक्तीविषयी विशेष 
अभिनिवेश दाखविणारे ते * रसेश्वर *. प्रत्यमिशा- 
वादी वस्तुत: जीवेश्वराचे ऐक्य मानतात. शेव 
आणि नकुलीपाद्युपत यामध्ये शैव श्रेष्ठ आहेत. 
जगताच्या उत्पत्तीसाठी ते कर्माची अपेक्षा करीत 
नाहीत. वैषम्य आणि नैधुण्य यांच्या परिहारासाठी 
कर्माचा तर अंगीकार करावा लागतो, तात्पर्य, या 
सर्व कारणांसाठी वर दिलेला क्रम माहेश्वरद्शनात 
लागतो. 

यापुढे वैशेष्रिक, नैयायिक, सांख्य आणि पातं- 
जल दरीनांचा विचार करू. वेशोषिक हे सावयव 
परमाणू सृष्टीचा आरंभ मानतात. कारण त्यांना 


५. यद्यपि भगवान्‌ बुद्ध: एक एव बोधयिता तथापि बोड्व्यानां बुद्धिभेदात्‌ चातुर्विध्यम्‌ । ते च 
माध्यमिकयोगाचारसौत्रान्तिकवैभाषिकसंज्ञामिः प्रसिद्धाः बौद्धा यथाक्रमं सर्वशून्यत्व, बाह्याथेशून्यत्व, बाह्या ्थानु- 


मेयत्व, बाह्याथेप्रत्यक्षवादाननुतिष्ठन्ते । - स, सं. 


न, भा, ५ 


२२ 


रकरखगघर निवन, 


नवभारत 


परमाणूंचचे कारक काही संभवत नसल्याने ते परमाणू 
हेच जगाचे मूलकारण मानतात. त्याच्या पलीकडे 
त्यांची बुद्धीच जाऊ शकत नाही म्हणून ते सांख्य 
आणि पातंजल यापेक्षा खालच्या पायरीवर आहेत; 
उलट सांख्य आणि पातंजल हे परमाणूंचे अनित्यत्व 
समजून ज्ञानसखरूपाला महत्त्व देतात. वैशेषिक आणि 
नैयायिक आत्म्याचे जडरूप मानतात आणि श्रुती- 
वरच्या श्रद्धेतही त्यांचा मंदपणा, म्हणून त्यांचा 
क्रम अगोदर लागतो. त्यामध्येही वैशेषिक 
शब्दाला साक्षात्‌ प्रमाण न मानता अनुमानद्वाराच 
श्र्तिप्रामाण्य मानतात, तर नैयायिक श्रुतीला स्वतंत्र 
प्रमाण मानतात. प्रमाणप्रमेयादि सोळा पदार्थांच्या 
सम्यग्‌ ज्ञानाने मोक्ष मिळतो असे ते प्रतिपादन कर- 
तात तर वैशेषिक सात . पदार्थ मानतात व त्याच्या 
लक्षणांचे परीक्षण करून साधर्म्य-वैधर्म्यांचा निणय 
करतात. त्यासाठी प्रत्यक्ष-अनुमानादिसाधने, इंद्रिय- 


 संनिकर्ष, व्यातिज्ञान इत्यादींचे यथार्थज्ञान व्हावे 
लागते. 


आता क्रमाने यापुढे जेमिनीय दर्शन येते आणि 
त्यांनंतर पाणिनीचे व्याकरण दुदीनाचा क्रम लागतो, 
ती श्रौत असली तरी साख्य आणि योग यापेक्षा 
खालच्या पायरीवर आहेत, ज़ेमिनीय आणि पाणि. 
नीय शब्दरूप ब्रह्मच जगाचे मूलकारण मानतात. 
नैयायिकांच्या मानाने हे श्रेष्ठ असले तरी प्रधान- 
कारणवादी सांख्यापेक्षा कमी श्रेष्ठतेचे आहेत. पाणि. 
नीयांपेक्षा जमिनीयांचा क्रम खाली लागतो. याचे 
कारण असे की जेमिनीय बाक्‍्याथविचार करतात, 


पण तो व्याकरणशास्रावर अवलंबून असतो हे मागे 
दाखविलेच आहे. 


३४ 


सांख्य निरीश्वरवादी असल्याने पातंजलदशेना- 
पेक्षा त्यांचा क्रम खाली येतो, पातंजल हे ईश्वर- 
वादी आहेत. शेवटी शंकराचार्यांचे अद्वेतदर्शन है 
दर्शनाचा मुकुटमणि आहे |! यात सुक्ष्मबुद्धीची 
पराकाष्ठा आहे, इतर दरशंनात जे दोष ब कमीपणा 
आहे तो या दर्शनात नाही. शांकरदर्दीन हा दृक्ष 
समजला तर शारीरभाष्याने त्याच्याभोवती आळे 
केळे, पज्ञपादिकाने त्या वृक्षाला अंकुरित केले, 
भामती वगेरे निबंधांनी त्या ब्क्षाला पुष्पित केले. 
पश्चदशी वगेरे प्रबंघांनी त्याला फलित केळे व 
अद्वेतामोदग्रंथाने त्याला टवटवी आणली ! दर्शन- 
रूपी पुष्पवाटिकेत अद्ा मोहोरलेल्या वृक्षाला पाहून 
कोणाच्या नेत्नांना आल्हाद वाटणार नाही? या 
सोळा देनांचा क्रम लावताना माधवा'चायांच्या 


बुद्धीचा कस लागला असे म्हटल्यास अतिद्योक्ति 
होणार नाही, 


दशेनक्रमाचे बीजान्तर 


या दुशनक्रमाला दुसराही एक हेतु लावता येतो. 
तो असा की, जी दर्शने ज्या प्रमाणात ज्ञांकरदर्शी- 


नाच्या जबळ येतात त्याप्रमाणे त्यांचा हा क्रम 


आहे असे सिद्ध करता येते, कारण शंकराचार्यांनी 


क्षेत्राचे आत्मखरूप देहाहून भिन्न, नित्य, कूटस्थ, 


कळे, विकाररहित, चेतन्यमय, शब्दातीत, कतृत्व 
भे 


फुत्वादिरहित, असंग असे दाखविले आहि, 
पण त्यासाठी वेगळा स्वतंत्र लेख लिहावा लागेल, 
विस्तारभयास्तव येथे थांबणे इष्ट आहे, यापुढे सर्व 


९ 


दशनांचा उगम कसा झाला 


याचा तक्ता दिला 
आहे, इत्यलमति विस्तरेण, | 


ऱ्य निरयन) 
य 


उतर ळत 


र रा न : | | कु क | ्ि 
ढे 1५२७) (४४ :2९]०॥॥१६] ०२७ प्रि 
हणी शी व ५७० क याव क - १ १» 
| (७. ४0 3 ते ली ठर ट्ट 
(७) (:13४२)>) | र वठ हु 
मां « क र 
ता कया ही ह मे 
(४) (») 
र (७३४) (1७९1४2 ) 
> [२४९९७०७ 
क (४४) (&9) (६8) (८८) | । 
(४३) (५128195) (:॥२२७)  (ा०्येपशा2€) (फस) न | 
(1129812) :1रे डी री *स्शुशुंथालश2 .. :1७५॥०७> :1५४५१]॥॥२८७३>-६ ी 
स्था७७४६ 1: ___ १ (_____ | न | | (६) (८) 
। | | ी (2६) (४५) 
ग्‌ १ ग्र ति व या वड 
डव क कक (३) 
1. | | (:2९५:९॥७) 
मा क क. क कन ल 
शिडी वि! ठ्् ] 
हय त 
कलला | 
121५212192. 


21५७ 121219)2)४ ४९७1४९०128) 


भ्रा. डो. र. चि बडवे 


वेदान्तदर्शांन आणि मानवी भवितव्य : २: 


मनुष्यजातीच्या अस्तित्वावर्च येऊ घातलेल्या 
भस्मासुरी संकटाचा उद्भव अहंकार वब असंतुष्टता या 
दोन मूलभूत मानवी प्रेरणातून होण्याचा शी माडी 
व यामुळे या दोन्हींच्या सात्ष्विक भागांचे परिपोषणं 
व तामसी भागांचे सोम्यीकरण अथवा उदात्तीकरण 
घडवून आणता आल्यास त्यांचे संभाव्य दुष्परिणाम 
टाळता येतील किंवा किमानपक्षी इुष्परिणामांची 
तीव्रता कमी करता येईल हे आपण पहिल्या लेखाकात 
पाहिले, हे साधण्यासाठी कोणते उपाय परिणामकारक 
ठरतील या प्रश्नाकडे आता वळू, यासाठी मनुष्याचा 
मानसिक विकास कसकसा होत जातो यावर नजर 
टाकणे अवश्य आहे. मनुष्य हा मुख्यतः सामाजिक 
प्राणी असून जन्मापासून मृत्यूपयंत तो समाजात 
रहातो, समाजाचे संस्कार त्याच्यावर सतत घडत अस- 
तात व त्याचे व्यक्तिमत्त्व घडवीत असतात हे प्रसिद्धच 
आहे. या संस्कारांमुळे तो अहंकार (व आममकेंद्रितता 
यांच्या बिंदूतून अथवा ल्हान वतुळातून हळू हळू 
बाहेर पडत असतो. लहान मुलांच्या मानतिक विका- 
साचे सूक्ष्म निरीक्षण केल्यास याचा सहज प्रत्यय येईल. 
अगदी लहान मुलांच्या ठिकाणी अहंकाराची ब 
आत्मकेंद्रिततेची तीव्रता फारच प्रस्र असते. स्वतःचा 
आनंद, स्वतःची सुखसोय, आवडनिवड, इच्छा, 
अनिच्छा, यांच्या. अनुसंघानानेच इतर सवोनी वागले 
पाहिजे व सर्व घडून आले पाहिजे असे त्यास वाटत 
असते ब त्यांचे सब वर्तन तदनुसार चालते. परंतु ती 
जसजशी मोठी होत जातात व त्यांचा इतर समवयस्क 
मुळे व मोठी माणसे याच्याशी संत्रंध ग्रेत जातो तस- 
तसा त्यांच्या मूळ अहंकाराला छेद जाऊ लागतो, व 
आत्मकेंद्रितेतेची तीब्रता कमी होऊ लागते. स्वतः- 
सारखीच इतरांमथ्यही आत्मकेंद्रितता असून तीही व्यक्त 
होण्याची घडपड करीत असते. ( ६३६शाप ष्ट 
1६8९1 ) हे दैनंदिन अनुभवाने त्याना समजू लागते 


२६ 


ब त्याचा त्यांच्यावर, म्हणजेच त्यांच्या मनोवृत्तीवर व 
वर्तनावर, परस्पर सहकार्याने समाजात राहण्यास योग्य 
असा परिणाम घडून येतो. आतमकेंद्रिततेला हळूहळू 
मुरड पडण्याच्या या प्रक्रियेला मनोविज्ञानात व्यक्तीचे 
समाजीकरण ( 8००४])181001 01 ७९ 1111 - 
१५५] ) अशी संज्ञा आहे. या प्रक्रियांमुळेच माणसे 
समाजात परस्पर सहकार्याने राहू शकतात, जीवन जगू 
शकतात, व जीवनाचा विकास घडवून आणू शकतात, 
या प्रक्रियेच्या अभावी आतमकेंद्रिततेच्या प्रभावामुळे 
माणूस भानसिकदृष्ट्या बन्य पशूंच्या अवस्थेतच राहील 


व समाज उत्पन्नच होणार नाही. यदाकद[चित्‌ झालाच 
तर तो टिकू 


दकणार नाही अथवा प्रगत होणार नाही. 
समाजीकरणा'चा विकास 

समाजीकरणाच्या या प्रक्रियेचाही विकास हळूहळू 
समकेंद्री ( ७०॥०९॥110 ) वतुळांसारखा, म्हणजे 
एकाच केंद्राभोवती उत्तरोत्तर वाढत्या त्रिज्यांच्या 
अनेक वतुळांच्या क्षेत्रासारखा, वृद्धिगत होत असतो. 
सुरवातीचे क्षेत्र मध्यबिंदूतच केंद्रित झाळेळे असते. द 
नंतर पहिल्या, नंतर दुसऱ्या, नंतर तिसऱ्या या क्रमाने 
ते वतुळांच्या क्षेत्रानुसार बाढत जाते. मात्र हे घड- 


- ताना मूळ बिंदू अथवा केंद्र कायमच असंत. व्याक्ति 


सुरुवातीला जवळजवळ पूणीशञाने आत्मकोंद्रेत असते. 
नंतर या आतमकेंद्रिततची कक्षा कुटुंबात ब्यापण्याइतकी 
विस्तारते, नंतर रहात्या वाड्यांतील लोकांइतकी व 
नेतर संस्कार व परिस्थिती प्रमाणे ती पोटजात, जात, 
धरम, वर्ग, राष्ट्र, याप्रमाण वाढत जाते. परंतु हा सर्व 
विस्तार चाळू असताना मूळ * अहम्‌? अथवा 'मीः चे 
केंद्र कायमच असंत, या केंद्रापासून समाजीकरणाचे 
क्षेत्र जितके विस्तृत तितकी त्याची म्हणजे अहंकाराची 
तीव्रता कमी असे साधारणपणे दिसून येते. सर्वच 
व्यक्तांच्या आातरतीत हे क्षेत्र सारख्याच प्रकारे 


। र रे अथवा 
प्रमाणात विस्तार पावते, अथवा आत्मकेंट्रिततेची 


वेदान्तदरीन आणि मानवी भवितव्य 


तात्रता त्या विस्ताराशी व्यस्तरीतीने बरोबर प्रमाणबद्ध . 


असते असे मात्र नाही. म्हणूनच अगदी लहान समा- 
जातील सुद्धा सर्वच व्यक्तींचा दृष्टीकोन सारखाच 
व्यापक असलेला सहसा आढळून येत नाही. काहीजण 
मुख्यतः कुटंबा पुरतेच पहातात, काहींचा विचार जाती- 
इतका व्यापक असतो, तर इतर काहींचा धर्म व राष्ट्र 
यांना व्यापणारा. असतो. व्यक्तीच्या मूळच्या आत्म- 
केंद्रिततेवर होणाऱ्या संस्कारांच्या स्वरूपावर व परि- 
णामकारिकत्वावर ते अवलंबून असते. व्यक्तीची मूळची 
संस्कारग्रहणक्षमता किती व कशा प्रकास्ची आहे हाही 
प्रश्न या संदर्भात महत्वाचा आहे. परंतु ती क्षमता 
निसर्गदत्त अतएव मनुष्य प्रयत्नांच्या आवाक्‍्याताहेरींल 


असल्याने त्याचा विचार येथे प्रस्तुत नाही, मनु- 


ष्याला स्वप्रयत्नाने काय साधता येईल इतक्यापुर्ताच 
विचार येथे करणे आहे. १ 
संस्कारांचे द्विविध स्वरूप 

संस्कारांचे वर्गीकरण दोन विभागात करता येईल. 
एक म्हणजे सभोवतालच्या परिस्थितीनुसार आपोआप 
होणारे व दुसरे म्हणजे कोडुंबिक परंपरा, धम, शिक्षण, 
शासन इत्यादि द्वारा मुद्दाम घडवून आणलेले, इतर 
सामाजिक परिस्थितींत कित्येक अज्ञात घटक असल्याने 
तिच्यावर आपला संपूर्ण ताबा नसतो. म्हणून तिचा 
समावेश नैसर्गिक मध्येच करणे योग्य होईल. दुसऱ्या 
प्रकारचे संस्कार मात्र मनुष्याधीन असतात, म्हणून 
आममकेंद्रिततेच्या वतुळांचा परीघ अधिकाधिक 
व्यापक करण्याच्या कार्यात ते कितपत फलदायी 
होतीळ व त्यासाठी त्यांचे स्वरूप काय असावे हा 
विचार महत्त्वाचा ठरतो. प्रस्तुत लेखातील विषयाच्या 
संदर्भात असे म्हणांवे लागेल की या वतुंळाचा पररा 
देशधर्मापुरताच मर्यादित न रहाता तो निदान मानव- 
जातीला समावेशिण्याइतका विस्तृत कोणत्या संस्कारांनी 
होईल हा विचार सर्वात अधिक महत्त्वाचा आहे. 


श्रद्धा पाहिजे 

मुद्दाम घडवावयाच्या संस्कारासंबंधी विशेष लक्षात 
ठेवण्याची बाब म्हणजे श्रद्धा ही होय. ज्यांच्यावर 
संस्कार घडवावयाचे त्यांच्या अंतःकरणात संस्कार 
घडविणाऱ्यांविषयी, त्यांच्या हेतूविषयी, व पात्रतेविषयी 
दृढश्रद्धा नसेल तर अवद्य ते संस्कार टिकाऊ स्वरू- 


३१७ 


पात घडवून आणणे बहुधा अशक्यप्राय होईल व॑ 
तत्मीत्य्थ होणारे श्रम मातीमोल होतीळ, सध्या सर्वत्र 
बोलवाला असलेल्या बुद्धिवादाच्या धूमधडाक्यात ही 
बाब नुसती उपोक्षिली जाण्याचीच नव्हे तर चेष्टिली 
व्‌ तिरस्कारली जाण्याचा फार संभव आहे वब म्हणूनच 
तिच्यावर मुद्दाम भर द्यावयास हवा. कारणासाठी दूर 
जावयांस नको. नेहमीच्या साथ्या साध्या व्यावहारिक 
अनुभवांचे नीट परिश्यीलन केल्यास हे कोणाच्याही 
लक्षात येऊ राकेल, आईंव्राप अथवा शाळाकोलेजातील 
शिक्षक यांच्याविषयी श्रद्धेच्या अभावामुळे त्यांच्या 
अगदी चांगल्या व हितकारी शिकवणुकीचे संस्कार 
नवोन्मीलित पिढीवर अनेक वेळा नीटसे ठसू शकत 
नाहीत; उलट विरुद्ध प्रकारची प्रतिक्रिया मात्र होताना 
दिसते हा अनुभव अपवादात्मक नाही. अनेक 
कुटुंबातील तरुण पिढीत व शिक्षणसंस्थार्ताळ विद्या- 
थ्यांत जी बेदिळी वा बेशिस्त दिसून येते त्याच्या 
बुडाशी हा श्रद्धेचा अभावच असतो. उलटपक्षी 
बाहेरील मित्र अथवा निरनिराळ्या क्षेत्रातील कार्य- 
कते वा अग्रणी यांच्यावद्दळ मनात श्रद्धा असल्याने 
त्यांचे सांगणे वा आदेश हितकारक आहेत की नाहीत 
याचा पुरता विचारही करण्याची तसदी न घेता 
तरुण पिढी शिरोधार्य मानते, याचे कारण त्यांच्या 
विषयीची श्रद्धा हेच होय. धर्माच्या नावाखाली 
अनेक बीभत्स, दृष्ट व मूखेपणाच्या रूढीचे पालन 
अगदी चांगल्या चांगल्या शहाण्या व्यक्तांकडूनही अने- 
कदा होताना दिसते तेही या श्रद्धेसळेच. म्हणून 
आत्मकेंद्रिततेचे वतुळ अधिकाधिक समावेशक होण्या- 
साठी संस्कार घडविण्याचे कार्य करणाऱ्यांबद्दल 
व्यक्तीच्या अंतःकरणात श्रद्धाभाव असणे अगत्याचे 
आहे हे स्पष्ट आहे. 
तत्त्वज्ञानाचे अधिष्ठान 

श्रद्धेईतर्कींच दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे जे 
संस्कार घडवावयाचे त्यांचे स्वरूप सवेसा धारणपणे 
बुद्धीस पटण्याजोगे हवे, अमुकच संस्कार अथवा 
निष्ठा इतरांपेक्षा अधिक स्वीकार्य का यालाही सहज 
लक्षात येण्याजोगे कारण देता आले पाहिजे, हेच 
दुसर्‍या शब्दात अते सांगता येईल की संस्कारांना 
भक्कम तत्त्वशानाचे अधिष्ठान हवे. ते नसल्यास मोठ्या 
प्रयत्नानी घडाविलेळे संस्कार क्षणार्धात नष्ट होण्याची 


नबभारत 


भीती असते. तत्त्वज्ञानाच्या क्षेत्रात या नियमाचे 
काटेकोर पालन बहुधा अदवक्यच आहे. तरीही होईल 
तिकक्रे करावे. यात शंका नाही. अगदीच ' ठेवून 
देतो ऐसाजे ' हा मामला निरुपयोगी होय. 


या प्राथमिक व्यवस्थेसंत्रेधीच्या माहितीनंतर आता 
वेदान्तद्रानान पूर्वी कोणते कार्य पार पाडले याचा 
मागोवा घेऊन भविष्यकाळात कोणती कामगिरी बजा- 
वण्याचे सामथ्ये त्यात आहे या प्रश्नाकडे वळू. यासाठी 
त्या ददीनाचा सखोळ अभ्यास असल्यास उत्तमच, 
परंतु त्याच्या प्रमुख सिद्धान्तांची साधारण कल्पना 
* असली तरीही काम भागण्यासारखे आहे. हे सिद्धान्त 
सूत्ररूपाने पुढीलप्रमाणे येतील. 
२ ) ब्रह्म सत्यम्‌ 
(२) जीव हा ब्रह्मस्वरूपीच आहे. वेगळा नाही 
(३ ) जीवो ब्रहक्यज्ञान म्हणजेच मोक्ष 
(४) सत्तेचे तीन स्तर, पारमार्थिक, व्यावहारिक 
आणि प्रातिभासिक, 
(५) जगदू हे व्यावहारिक सत्य होय. मायावाद, 
(६ ) आत्म्याचे अमरत्व 
(७) कमांचा आणि पुनजन्माचा 'सद्धान्त 
(८) पारलौकिक अथवा आध्यात्मिक कल्याण हे 
मनुष्याचे अंतिम साध्य. म्हणून सव कम वा क्रिया 
ते साधण्यासाठी कराव्या. ऐहिक कल्याण दृष्टीसमोर 
ठेवून नव्हे 
(९) मानवी जीवनात संन्यासधर्माचे महत्त्व 
टीप-- वरील्पैकी काही सिद्धान्त वेदान्तेतर 
दरशेनातही आढळतात. 


आद्य शुंकराचायांची कामगिरी 


ऐतिहासिक दृष्टीने वेदान्ताची परंपरा उपनिषदे व 
ब्रह्मसूत्रे यांच्याइतकी जुनी असली तरी या दशनाचे 
खरे प्रणेते श्री आद्य शंकराचा्यच होत ही 
गोष्ट सर्वमान्य आहे. तर्कशुद्ध व प्रभावी कोटिक्रमाने 
इतर सर्व ' ददांनांचे खंडन करून त्यानी ओजखी 
भाषेत वेदान्ताचे सिद्धान्त सध्याच्या स्वरूपात प्रस्था- 
पित केले. परंतु त्यांच्या कार्याचे खरे वैशिष्ट्य असे की 
था बौद्धिक कार्याबरोत्रर्च त्यांनी वेदान्ताचा प्रसार 
सर्वसामान्य जनतेत अखंडपणे चालू रहावा म्हणून चार 
दिशांना चार मठ स्थापले व त्यांना चांगली परपंरा 


शट 


* ण्याचा सर्वानाच आधे 


घाळून दिली. पाश्वात्य देशातील मोठमोठे तत्वज्ञ ब 
श्रीशंकराचाय यांच्या कार्यातील हा फरक मूलभूत 
स्वरूपाचा आहे. त्या तत्त्वज्ञानी बौद्धिक दृष्ट्या अतिराय 

श्रेष्ठ, अगदी शंकराचायाच्या द्जोइतकी, ग्रंथसंपदा तयार 
केली, परंतु त्या ग्रंथातील ज्ञाने सामान्य जनतेपर्यंत 
पोचविण्याच्या दृष्टीने कांहीच केळे नाही, मग त्यांना 
हा विचार सुचलाच नसो अथवा त्याची त्यांना जरूरी 
भासली नसो. शंकराचार्यांनी मात्र या बाबतीत अपूर्व 
अस यदा सपादन केळे, इतके की त्यांनी संस्थापिलेळे 
मठ अद्यापीही अस्तित्वात आहेत ब तेही कार्यशील 
स्वरूपात. शिवाय त्यांचे व्यक्तिमत्व व जीवन इतके 
आकप्रक होते व त्याना प्रातपादलेले तत्त्वज्ञान ड्तके 
अंतःकरणाला व बुद्धीला मिडणारे होते की त्यामुळे 
कथाकार, पुराणिक व कोतनकार शेकड्यांनी मोजण्या 
इतक्या सख्यने त्यांच्याकडे ओढले जाऊ लागले व 
पिढ्यानपिढ्या बेदान्ताचा . प्रसार सामान्य जनतेत स्वयं 


कली लागले, इतर दडीने स्वाभाविकपणेच मागे 
पा यैदान्ताठा जनतेतीढ़ सर्व थरात बहुमानाचे 

दराचे स्थान प्राप्त झाले आणि ते तसेच पिढयान- 
पिढ्या चालू राहिले 


त्यामुळे वेदान्तसिद्धान्त म्हणजे 
लोकांच्या जणु रक्ताचेच घटक वमळे वेदान्त प्रणीत 
सस्कार हेच त्यांच्या 


वेयाक्तिक व स चे 
युक्त मागदशक बनले [माजिक जीवना 


वेदांताच्या सस्कारांचे स्वरूप 
अनमानसावरील ह्या तर 
पुढोल्प़रमाणे वर्णिता येतील 


(१) सवंसा 
मान्य 
तीय या संकुचित वर्स अनता भारतीय किंबा अभार- 


मनुष्यमात्रच नव्हे त च्या पढीकडे जाऊन नुसता 
निर्मित असून र हहान सहान प्राणीसुद्धा ईश्वर” 
मा धरणीमातेवर जीवन व्यतीत कर 

सजीव सृष्टीकडे पाह कार आहे अज्ञा आत्मीयतेने सव 
जीवातच्ीही गळी, अगदी क्षुद्र वाटणाऱ्या 
गुन्हा आहे हत्या करणे पाप आहे, परमेश्वराविर्ड 

हा आहे, ही परमे 

श्र्ठ्ठा > ्ि 

ह, वदमूळ झाडी १ श्रद्धा त्यांच्यात मोठ्या प्रमा 


काराचे स्वरूप व परिणाम 


चि अ 
आहेत ही गोष्ट त्म एकाच परत्रह्माचे आविष्कार 


काराला जणु पक्की भनल्याने मूलभूत ९४ 
न ज्ञाण्या मसल, त्याची तीव्रता अमुक 
चा ती गुरुकि्ठीच बनली. 


ह) ८.2. अ 
"करडगघर िघ्तना, 


वेदान्तद्शेन आणि मानवी भवितव्य 


(३) ऐहिक कल्याणापेक्षा पारलौकिक कल्याण श्रेष्ठ 
असल्यांने या जीवनातीळ आपली सर्व धडवड तदनुसार 
केळी पाहिजे, केवळ ऐहिक कल्याणाच्या दृष्टीने नव्हे, 
या मनोमय श्रद्धेमुळे तसेच कर्माच्या व पुनर्जन्माच्या 
सिद्धान्तावर्रील परिपूर्ण विश्वासामुळे असंतुष्टतेस चांग- 
लाच पायत्रंद बसला, स्वार्थाखातर परक्‍्यांच्या हिताची 
होळी करणे हे पाप मानले जाऊ लागले, 

(४) जगन्मिथ्यावाद व संन्यासधम यामुळे वरील 
संस्कार परिपुष्ट होण्यास फार मोठी मदत झाली. 
ऐहिक जीवन. नश्वर असल्याने त्यावर सवे शाक्ति 
केंद्रित करणे हा अंतिम कल्याणाच्या दृष्टीने शक्तीचा 
अपव्यय होय, म्हणून त्यापासून राक्यतो अल्प 
राहून पारलौकिक कल्याणाची शाश्वती करणे हेच 
मानवी जीवनाचे खरे साध्य' आहे, हा विचार 
परिपक्क झाल्याने आत्मकेंद्रितेला तडा जाऊन 
ती पातळ झाली व तिथ्या संतुष्टतेसाठीच कार्यरत 
असलेल्या इं्ब्या, असूया इत्यादि मनोवृत्तीही कह्यात 
रहाण्यास साहाय्य झाले, 

(७५) मनुष्यजन्म हा सव प्राणीसृष्टात श्रेष्ठ अस- 
ल्याने मोक्षसाधनाची फार मोठी संधि आपल्याला 
प्रास झाली आहे व मोक्ष म्हणजेच परब्रह्माश्ी एकरूप 
होणे ( सायुज्यता मुक्ति) ही खात्री झाल्याने या 
मोक्षाकडे नेणारी पहिली पायरी म्हणून रोजच्या 
जीवनातील दुसर्‍याच्या आत्म्याशी आपल्या आत्म्याचे 
तादात्म्य पहाणे ब तदनुसार वतंन करणे हा त्यांचा 
स्वभाव बनला 
सहिष्णुतेचे पोषण तं | 

दातकानुरातके हजारो ' स्वयंस्फूर्त प्रचारकांकडून 
वेदान्ताची शिकवण सर्वसामान्य जनतेला सतत देण्यात 
आल्यामुळे तिच्या मनावर संस्कार कसकसे होत राहिले 
व त्यामुळे अहंकार व असंतुष्टतायुक्त मूळ मानवी 
स्वभावाचे परिवर्तन कसे घडून आले हे या अत्यंत 
त्रोटक सारांद्यावरून स्पष्टपणे समजून येईल. स्वतःचे 
दसऱ्याशी व दुसऱ्याचे स्वतःशी तादात्म्य पहाण्याची 
ही वृत्ति सध्याच्या या युगात * सहिष्णुता "या स्‌शेने 
ओळखली जाते. जगातील निरनिराळ्या इतर स्व 
समाजांपेक्षा हिंदू समाजात सहिष्णुता सर्वात अधिक 
प्रमाणात असल्याची त्या समाजाची सत्र कीति आहे 
व ती अगदी साधार आहे, परंतु ही सहिष्णुता हे 


'वेदान्तसंस्काराचे अपत्य आहे हे मात्र लोकांना 


तितकेसे माहीत नाही. स्वभाव परिवर्तनाच्या या चम- 
त्काराच्या बुडाशी असलेले .अत्यंत मूलगामी तत्त्व 
असे की माणसांची वृत्ति व वर्तन मोठ्या प्रमाणात ते 
ज्या तत्त्वज्ञानावर श्रद्धा ठेवून वागतात, व जीवि- 
ताचा जो अंतिम अर्थ मानतात त्यावर अवलंबून 
असते. हे तत्त्व अतिशय महत्त्वाचे असले तरी ते 
मोठमोठ्या अभ्यासकांच्याही नजरेतून सुटण्याचा 
फार संभव असतो. परंतु यामुळे त्याचे महत्त्व कमी 
होते असे मात्र नाही. म्हणून ज्या तत्त्व्ञानामुळे 
जनतेची वृत्ति निष्पाप अथवा हितकारी बनेळ व ज्या- 
योगे मानवी विकासाच्या निरनिराळ्या टप्प्यात प्रचलित 
असलेल्या परिस्थितीतून यथायोग्य मार्ग काढण्याची 
दाक्ति वा क्षमता तिच्यात उत्पन्न होईल अशा तत्त्व- 
श्ञानाचे बीजारोपण व संवर्धन तिच्यात करणे हे तत्त्व 
वेत्यांचे प्रमुख कार्य होय. या द्वाराच ते,मानवीसमा- 
जाची सर्वात मूल्यवान अशी सेवा करू शकतील. जे 
तत्त्वज्ञान, मग ते गोद्धिकतेच्या कितीही उच्च पात- 
ळीला स्पर्शणारे असो, फक्त ग्रंथातच रहाते अथवा 
अभ्यासकांच्या अभ्यसिकेच्या बाहेर जात नाही ते 
समाजाच्या दृषट्टीने, खरे पाहता, असून नसल्यासारखेच 
आहे. कारण जीवनात प्रत्यक्ष वतन कसे करावे या 
संबंर्धींचे मार्गद्दोन त्यायोगे समाजाला मिळू शकत 
नाही. 'पाश्चात्य तत्त्वज्ञान बहुतेक स्व या प्रकारचे 
आहे असे वाटते व त्यामुळे त्याची छाप जनमानसावर 
केव्हाही पडलेली दिसून येत नाही. निदान शतकानु- 
शतके तर नाहीच. म्हणून अहंकाराला व असंतुष्टतेला 
मर्यादेत ठेवणारे व विकासाच्या कोणत्याही अवस्थेत 
असलेल्या मानवजातीला प्रात परिस्थितीत योग्य वर्वन 
कोणते ( म्हणजेच सामाजिक समतोलाच्या दृष्टीने 
आपले वतन कसे असावे ) या संबंधीचा रस्ता दाख- 
विणारे तत्त्वज्ञान वेदान्तानेच मानवजातीला दिळे व 
त्याबरोबरच ते समाजातील सवे थरात सहज पोच- 
विण्यासाठी अवद्य ती प्रचारपँद्दतीही घाडून दिली 
असे म्हणण्यात कोणतीही अतिदायोक्ति नाही वा 
संकुचित वृत्तीचे प्रदर्शन नाही, यापुढे जाऊन असेही 
म्हणता येईल की विश्ञानरूपी भस्मासुरापासून मनुष्य- 
जातींचे संरक्षण करू शकेळ असे सध्यातरी तेच 
एकमात्र तत्त्वशञान बहुधा उपलब्ध आहे, 


३९ 


-कखगघड चघजचञ/ 


नबभारतं 


इतर धमीत अशी शिकवण नाही 
यावर असा आक्षेप घेतला जाण्याचा संभव आहे 
की सावेत्रिक तादात्म्य घ प्रेम यांचा मक्ता वेदान्ता- 
कडेच आहे असे मानण्याचे त्रिलकूल कारण नाही. 
इतर धघमोतही अशी शिकवण पहावयास सावडते. 
उदा. खिस्ती धम असे सांगतो की सवे माणसे ही 
ईश्वराची लेकरे असल्याने प्रत्येकाने विश्वबंधुत्वाची कास 
घरावी व परस्परावर अंधुत्वाच्या नात्याने प्रम करावे. 
या आक्षेपास उत्तर इतकेच की मानवी स्वभावाच्या 
मूळ घटकातील तामसी भागाचे दमन करणे ही उप- 
देशाने साध्य होण्याजोगी सोपी गोष्ट नाही. त्यासाठी 
भक्कम तत्त्वज्ञान ब ते प्रत्यक्ष. आचरून जनतेपुढे 
आदर ठेवणाऱ्या सर्वसंगपरित्यागी साधूची विस्तृत व 
अखंड परंपरा याची विददेष्र गरज असते. हिंदू धर्म 
या दोन्ही कसोट्यातून तावून सुलाखून पार पड- 
लेला आहे. येथे साधूंची अखंड परंपरा तर आहेच पण 
शिवाय आश्रमपद्धतीद्वारा सामान्य जनतेलाही साधु 
त्वाची दीक्षा मिळविण्याची सोय आहे. तिचा लाभ 
घेणारेही मोठ्या संख्येने मोजता येण्याइतके आहेत. निर- 
हंकारी साधुत्व, निलोंभता व प्राणीजगताच्या कल्याणा 
जीवदान या गुणांना या समाजात फार मोठी किंमत 
अद्यापपावेतो होती ब अजूनही आहे, या उलट खिस्ती 
विश्वप्रेमाची स्थिती काय आहे? ज्याला तत्त्वज्ञान 
हे नाव देता येईल असे त्या धर्मात क्चितच काही 
आढळेल, व एका संस्थापकाचे उदाहरण सोडल्यास 
खऱ्या साधुत्वाची परंपराही त्यात आढळून येत नाही. 
खिस्तेतर समाजात भल्याबुऱ्या मार्गाने दीक्षा देण्या- 
साठी जगभर भटकणारे मिशनरी. म्हणजे वर उछे- 
ख्िलेल्या गुणांनी युक्त असे साधू नव्हेत. कारण 
खिराची शिकवण त्यांच्या आचरणात उतरल्याचे 
दाखळे निदान भारतात तरी पहावयास मिळत नाहीत. 
वेदान्ताने ज्याप्रमाणे एका मोठया समाजात प्रेम व 
सहिष्णुता उत्पन्न करून शतकानुदातके टिकवून दाख- 
विली; त्से खिस्ती धर्माने काही करून दाखविल्याचे 
इतिहासावरून दिसून येत नाही. यामुळे हा धर्म वेदा- 
न्ताची जागा घेऊ शकेल हा निवळ भ्रम आहे. 
भारतबर्षाच्या धार्मिक, सांस्क्रृतिक ब राजकीय इति- 
बदिणयुतेचा ममात लम र अणे त्यहोते की 
सर्वच 


अंगोपांगात पडलेला होता, भारताच्या सीमा निश्चित 
असत्या व यात्रास्थानांच्या रूपाने त्यावर ब्रारमाही 
लक्ष रहाण्याची व्यवस्था असली तरीही ' स भूमी 
गोपालकी ? व म्हणूनच सर्वांना कायमची खुली अशी 
भारतवासीयांची वृत्ति होती. अशी वृत्ति नसती तर 
क्षतरियवृत्तीची तेजस्वी परंपरा व मोठी लोकसंख्या 
असलेल्या या भूमीवर मूठभर परके येतात, राज्ये स्थाप- 
तात, व पिढ्यानपिढ्या टिकवितात या चमत्काराचा 
अर्थच लागणार नाही, धार्मिक क्षेत्रात अनेक पंथोपपंथ 
उत्पन्न होत होते ब एकमेकांशेजारी गुण्यागोविंदाने 
नांदत होते, प्रचालित वेदिक पंथाविरुद्ध बंडखोररीही 
समावून ब पचवून घेतली जात होती. बाहेरील अनेक 
टोळ्या भारतात शिरल्यानंतर त्याना येथील समाज- 
व्यवस्थेत जिरवून टाकण्यात येत होते, अश्ा तऱ्हेच्या 
सवागाण सहिष्णुतेची उदाहरण इतकी मोठी लोकसंख्या 
असदल्या इतर देशात क्वचितच दाखविता येतील, 
अहूकार व असंतुष्टतेच्या आहारी न जाणे ही सहि- 
ष्णुतेची खरी गुरुकिळी असून वेदान्ताने ती भारताला 
पुरविळी आहे. विज्ञान व यंत्रविद्या यांचे ते कामच 
नव्ह; म्हणून त्यांच्या जाळ्यात सापडलेल्या राष्ट्रात 
अशी सहिष्णुता उत्पन होणे कठीण आहे. राक्षसी 
स्वरूपाच्या भौतिक सामर्थ्यांमुळे उत्पन्न होणाऱ्या सर्व- 
नाह्याच्या भीतीतून जन्मळेढी निष्क्रियता म्हणजे 


साहष्णुता नव्हे, तसेच दुघळेपणातून उत्पन्न झालेला 


अप ' ज्र क “५ 
रहाय सोदिकपणा म्हणजेही सहिष्णुता नव्हे. 


वदान्तजन्य सहिष्णुता ही अगदी वेगळ्या प्रकारची 


आहे. पथ्वी ही परह्माचाच व्यावहारिक आविष्कार 
ससल्याने तिच्यावर जन्मणाऱ्या प्रत्येक प्राण्याला 
1तथ्या मातृत्वावर सारखाच अधिकार आहे व म्हणून 
वळ स्वार्थी ध्येयाच्या मागे लागून त्यासाठी 
पाथ्छ ते कृत्य करण्यास प्रवृत्त होणे हे निषेधार्ह अत- 


णए्‌ब त्य 9) ्े 10१५. 
> "॥ज्य , आहे असा मनोमय जाणीवेतून उत्पन्न 
झालला ती सहिष्णुता आहे. 


र्य 
. परदेशात बेदान्ताच्या प्रचाराची आवरयकता 


0 
आतापयतच्या विवेचनाचा अर्थ असा नव्हे का 
भारतातील सर्वच माणसे सर्द ॥ सहि र 
र माणसे सर्वकाल पूर्ण सहिष्णु होत 
न वदान्ताच्या बुरख्याख्राली आपला दुबळेपणा झाक 
नचा प्रयत्न कोणीच केला नाही. कोट्यवर्ध 


लोकव -४| य 
स्ती असलेल्या देशात सर्व प्रकारची माणरे 


व्य? 


2 : 


या प्त 


वेदान्तद्शन आणि मानवी भवितव्य 


नेहमी असणारच. म्हणून सर्व माणसे आकाशाकडे 
डोळे लावून परह्मप्रासीसाठी सतत ठाण मांडून 
बसलेली असत असा निष्क्ष काढणे हे विकृत बुद्धीचेच 
लक्षण मानावे लागेल. विवेचनाचा मुद्दा इतकाच आहे 
की या देशातीळ जनतेत ऐहिक सुखाऐवजी पारलौकिक 
कल्याण अधिक महत्त्वाचे मानून तदनुसार वर्तन. कर- 
ण्याची प्रवृत्ति साधारणपणे दृढमूल झालेली होती व 
त्यामुळेच ती एकंदरीने सहिष्णु बनली होती. थोडक्यात 
म्हणजे आज ज्या वृत्तीची जोपासना जगातील सर्व 
लोकांत होण्याची तीव्र गरज आहे ती वृत्ति भारतीयां- 
मध्ये जोपासण्याचे कार्य वेदान्ताने इतिहासकालात 
प्रत्यक्ष घडवून आणलेले आहे. म्हणून या ऐतिहासिक 
सत्यापासून बोध घेऊन वेदान्ताचा प्रसार सव देशात 
घडवून आणणे ही. आजच्या जगाची खरी गरज 
आहे. परंतु विवेकानंद सोसायटी अथवा राम- 
कृष्ण मिशन या सारख्या हातावर मोजण्याइतक्‍्या 
संस्था व डॉ० सर्वपछी राधाकृष्णन्‌ सारखा एखाद- 
'दुसरा महापंडित सोडला तर अशा प्रसाराची काही 
यंत्रणा असल्याचे दिसून येत नाही. भारतीय तत्त्व- 
ज्ञानाचा अभ्यास करणारे पेडित पाश्चात्यात बरेच 
असताही असे व्हावे ही दुःखाची गोष्ट होय. याचे 
तात्पर्य इतकेच की, या पंडितांचा अभ्यास सामाजिक 
कल्याणाच्या दृष्टीने होत नसून फक्त पांडित्याच्या दृष्टी- 
नेच होत आहे. यात बदल घडवून आणण्याची तीव्र 
गरज उत्पन्न झाली आहे. या पंडितांनी वेदांताचा 
प्रसार सामान्य जनतेत करण्याची वेळ आली आहे. 
भारतांतील बुद्धिवान वर्गानेही न्यूनगंडाचा त्याग करून 
वेदांताचे पाऊल भारतात्राहेर कसे पडेल या विचाराला 
लागणे इष्ट होईल. 


वेदांतावर व्यावहारिक आक्षेप 


राष्ट्रहिताची अथवा हिंदूसमाजाच्या हिताची 
अहोरात्र चिंता वहाणाऱ्यांकडून या कार्याच्या बाबतीत 
असा आक्षेप घेतला जाण्याचा संभव आहे की भारती- 
यांचा परकीयांशी संबंध येण्यापूर्वी काय-झाळे असेल ते 
असो. तो संत्रंध आल्यानंतरच्या सुमारे एक हजार 
वर्षांच्या कालखंडात तरी बेदान्ती संस्कृति भारताच्या 
विनाशासच कारणीभूत झालेली दिसते. परकीय आक्रम- 
णांना यशखी तोंड देण्यास तर ती समर्थ झाली नाहीच, 


न, भा, ६ 


अनुक्रमणिका 


उलट तिच्या नादाने भारतीयांचे ऐहिक गोष्टीवरून 
लक्ष मात्र उडाले. ( पारलौकिक कल्याण कितपत 
साधले हे त्या पखदह्मालाच माहीत! ) परकीयांपासून 
त्यांची सतत ससेहोलपटच झाली. ते जणु मारतातच 
परकीय बनले, कोणीही परक्‍्याने येऊन त्यांच्यावर 
गुलामगिरी लादावी व त्यांचा अनेक प्रकारे छळ करावा 
अथवा त्यांना पिळून काढावे व त्यांनी ( जनतेने ) मात्र 
“ मुकी बिचारी कुणी हाका ? अश्या असहाय्य वृत्तीने 
अथवा ' ठेवीळे अनंते तेसेंची राहावे? अशा 
देववादी वृत्तीने हे सर्व सहन करीत दिवस कंठावे, 
किंबा भगवंताच्या लीलेनेच हे सर्व चाळू आहे; 
आपल्या हातात काही नाही, प्राक्तन कोणास चुकत 
नाही म्हणून ' आलीया भोगासी असावे सादर? 
अद्या नेभळट वृत्तीने प्रास्त परिस्थितीत आनंद 
मानून स्वस्थ बसावे अक्नी लाजिरवाणी व मनुष्यातील 
पोरुषाला काळिमा आणणारी ही वृत्ति हे वेदान्ताचे 
अपत्य आहे. रजपुतांनी व मराठयानी काही काळ 
दाखविल्या पराक्रम हा अपवाद स्वरूपाचा असून 
त्यायोगे या वर्णनाळा वाध येत नाही. अश्या प्रकारे 


* एका मोठ्या समाजाला पोरुषहीन बनविणाऱ्या तत्त्व- 


ज्ञानाच्या मगरमिठीतून त्याची जितक्या लवकर 
मुक्तता होईल तितके बरे, नहून इतक्या दीर्घावधी- 
नंतर प्रात्त झाळेळे स्वातंत्र्य आपण पुन्हा घालवून 
बसू. अद्या स्थितीत चाळू दातकात ही मगरमिठी 
सुटण्याच्या मार्गाला असता पुन्हा वेदान्ताकडे वळ- 
ण्याची भाषा म्हणजे भारतीय समाजाचा द्रोह कर- 
गेच होय. जुन्या बायकी भाषेत बोलायचे तर हे 
अवदसा आठवल्याचेच लक्षण आहे. दुधाने तोंड 
पोळल्यावर मांजरासारा प्राणीसुद्धा ताक फुंकून पितो 
(असे म्हणतात) पण आपण मात्र माणसांसारखी माणसे 
असताना आपल्याच इतिहासावरून बोध घेण्याइतकीही 
बुद्धि दाखवू शकत नाही यापरते या देशाचे व त्यातील 
बहुसंख्य समाजाचे दुसरे दुंदेव कोणते ? 


या लेखाची भूमिका सुस्पष्ट करण्याच्याच इराद्याने 
मुख्यतः वरील आक्षेपाचा उलेख केला आहे. त्यात 
वर्णिलेल्या वेदान्ताच्या परिणामांच्या सत्यतेबद्दळ काहीही 
शांका व्यक्त न करता मला असे म्हणायचे आहे की 
वेदान्तप्रचाराचे मूल्य येथे अखिल मानवजातीच्या 


४१ 


नवभारत. 


संदर्भात व्यक्तविलेले आहे, तिच्या एखाद्या भागासंत्रंधी 
नव्हे. भारताच्या अनुभवावरून जगाने कोणता धडा 
घ्यावा हे सांगण्याचा मुख्य हेतू आहे. सहिष्णुतचे वाता- 
वरण सर्वत्र उत्पन्न झाले नाही तर ज्या एखाददुसऱ्या 


भागात ते होईल त्याच्याच हिताची होळी होईल व. 


त्याचा स्वामिमान नेहमी संकटातच राहील याबद्दल 
माझ्या मनात मुळीसुद्धां शका नाही. पंचशील सिद्धां, 
ताचे एकमार्गी पालन केल्याने या राष्ट्राची परिस्थिती 
आज कशी झाली आहे हे सवे जाणतातच, अशा 
आत्मघातकी सहिष्णुतेचे सूचन वा प्रतिपादन अगदी 
अप्रत्यक्षपणेही लेखात कोठेही केलेले नाही हे सर्वानी 
मुद्दाम लक्षात घ्यावे अशी नम्न विनंति आहे. 
आपल्या धर्माचे संस्थापक व संस्कृतीचे संवर्धक 
क्रषिमुनी त्रिकालज्ञ होते अशी भारतवासीयांची पारं- 


परिक श्रद्धा आहे. ( त्रिकालजञ म्हणजे मतुष्यजाती 
संत्रेथी नित्य व सावंत्रिक स्वरूपाचे सत्य जाणणारे, ) 
वेदान्तदर्शनाने प्रतिपादलेळे मूलभूत सिद्धान्त हे मनो- 


वैज्ञानिक दृष्ट्या अशा प्रकारे सावत्रिक व नित्य अंस- 


ल्याने या पारंपरिक श्रद्धेला एक प्रकारे वास्तवतेचा 
आधारच मिळतो. म्हणन बेदान्तद्शन हे कधीही 
टाकाऊ वा जीणे होऊ शकणारच नाही. उलट मानवी 
स्वभावाच्या तापसी भागापासून मानवी समाजाचे 
संरक्षण करू शकणाऱ्या मार्गांच्या शोधात हे तत्त्वज्ञान 
उत्तरध्ठव तार्‍्याप्रमाणे अखंडपणे योग्य दिशा दासवीत 
राहील यात संदेह नाही. म्हणून या वैज्ञानिक युगातही 
वेदान्ताचा अभ्यास व प्रचार अस्त्रिळ मानवजातीत 
निरलस वृत्तीने व नितांत श्रद्धेने होणे मानवी भवि-. 
तब्याच्या दृष्टीने अवश्‍य आहे असे आम्हास वाटते. $ 


व्हसिटी र्ड >> न्या ) > 
* गुजराथ युनिव्हसिटीच्या * विद्या? नामक नियतकालिकात लवकरच प्रकाशित होणाऱ्या प्रस्तुत 


लेखकाच्या ' ४७९१७०७ 1329181351 810 ॥॥९ ["प्पा'९ ०0! ॥॥1॥ ? या इंग्रजी लेखाच्या 


ााशशऑऑऑऑऑऑऑशशशाशााााााजाज॒.शवविक3 


४.५१, लाईडत १७७७ 
५६, उ. गाचा & 5लाड २एं४१च2 1.(त 
9७७1000 उिप]ता तट, ॥8180119 ७81011 8०9१ 


व्यि "८0% >९८05 २४०८% ३८% २८% २८% ३८% १५२५ २६%२ १८%२%८१५३)-१४२ 
“ ८४७ (०००७7८७४७8 ॥॥०१॥४-- 


पप ००0949५7२९ 5] कार ॥॥॥11९ 


! 11॥॥11'एा), 


आधाराने. 


द 


्‌ 


शी 8011090 1, 
७९७१९ »७फर90-६५<५७२ ५८२ ५८२९-५८३: (८५०२९५२५८२ १९५८२४- ५८२४ 
४२ 


रन जज 

व्करंळगघर) चि्ज्तञ, 
ठु (तथदचन रचता - 
१ द 


श्री. शकर शारंगपाणी 


क्रुकचेव्हशाहीतीळ कलाप्रवाह (उचराध ) 


पूर्वार्धात वणन केल्याप्रमाणे गेळे कित्येक महिने 
रशियन कलाक्षेत्रात एक प्रकारचे अराजकच माजले 
होते, प्रत्येक कम्युनिस्ट सरकारचे कलाविषयक 
विशिष्ट धोरण असते. पण सोव्हिएट राज्यकर्त्यांचे 
कलाविषयक धोरण कोणते हाच प्रश्न. अनेकांना 
पडला होता, एका बाजूला “ इव्हान डेनिसॉव्हि- 
नव्या आयुष्यातीळ एक दिवस ” या सारखी 
केद्यांच्या छावण्यातील स्टॅलिनदाहीतील' जीवनाचे 
विदारक चित्रण करणारी प्रदीघधं कथा; अगर 807१ 
410 000५४ यासारखी सामुदायिक रोत्तीवरील 
क्रुश्रेव्हशाहीतील जीवनाचे कठोर वास्तवचित्रण 
करणारी कथा प्रसिद्ध करण्यास परवानगी देऊन 
साहित्यातील उदारमतप्रवरत्तीला वाव देण्याचे व 


त्याचप्रमाणे संगीत, चित्रकला व चित्रपट यांच्या 


क्षेत्रातही प्रयोग करण्यास संधी देण्याचे उदार धोरण 
राज्यकर्त्यांकडून अवलंबिण्यात येत होते, तर दुसऱ्या 
,बाजूला त्याचवेळेस क्रुश्चेव्ह व इतर पक्षनेत्यांची 
धमकी व इश्शारे देणारी व्याख्याने व लिखाण प्रसिद्ध 
होत होते. साहिल्यक्षेत्रातीळ पक्षप्रतिनिधीमार्फत या 
नव्या साहित्यप्रवाहांना अटकाव करण्याच प्रयत्न 
चाळू होते. पक्षाकडून देण्यात येणाऱ्या या साऱ्या 
शाब्दिक धमक्यांमुळे अर्थातच लेखकांमध्ये व इतर 
कलावंतांमध्ये मीती व अनिश्चितता उत्पन्न झाली 
होती. पण या धमक्या-इशाऱ्यांमध्ये पक्षाच्या 
कलाविषयक धोरणाचे निश्चित दिग्द्शन करण्यात 
आले नव्हते. आता करुश्रेव्हच्या आठ मार्चच्या 
भाषणाने ही अनिश्चितता दूर केली आहे, व कला- 
बंतांना - विरोषतः साहित्यिकांना- त्यांच्या कला- 
स्वातंत्र्याच्या निश्चित मर्यादा आखून देण्यात आल्या 


आहेत. 


कुश्रेव्हचे भाषण म्हणजे कलावंतांनी कलास्वातं- 
व्यांचे स्तोम माजवू नये व मुकाटपणे पक्षाचे जू 
मानेवर वागवावे अशी स्पष्ट आज्ञाच आहे. मह- 
तत्वाची गोष्ट म्हणजे केवळ कलेच्या क्षेत्रातच . माघार 
घेण्याचा हुकूम देण्यात आलेला नाही, तर सामाजिक 
ब राजकीय क्षेत्रात ज्या स्टेलिनवादविरोधी सुधारणा 
-प्रश्चत्ती वाढीस लागल्या होत्या त्या सर्वाना आळा 
घालण्याचा क्रुश्वेव्हने हुकूम दिळा आहे. म्हणूनच 
कलाविषयक धोरणाचे निवेदन करण्याआधी क्रश्चे- 
व्हने रशियन इतिहासातील स्टेंलिनवादाने केलेल्या 
क्रान्तिकार्यावर भर देऊन स्टेंलिनच्या नेतृत्वाचे 


'ऐतिहासिक पुनमृल्यमापन केळे आहे, त्याचा ओझ- 


रता आढावा घेणे जरूर आहे. 
स्टेडिनच्या नेतृत्वाचे पुनमूल्यमापन 

स्टॅलिनने रशियाला प्रबळ औद्योगिक राष्ट्र बन- 
वून १९३२-३३ पर्यंत रशियाची योग्य मार्गाने 
प्रगति घडवून आणली, १९३२ नंतर पक्षातील 
प्रामाणिक कार्यकर्त्यांची कत्तळ सुरू केल्यानंतरच 
स्टॅलिनच्या चुकांची मालिका निर्माण झाली हा 
नेहमीचा सिद्धान्त क्रुश्चेव्हने या भाषणात सुरुवा- 
तीसच मांडला आहे. ' त्याचबरोबर १९४५ नंतर 


- बेरियाने स्टॅलिनच्या संशयी स्वभावाचा. फायदा 


घेऊन त्याचे आपल्या सहकाऱ्यांविषयी मन कल॒बित 
केले हा ठराविक पाढाही क्रुश्वेव्हने वाचला आहे. 
त्यात आता भर एवढीच घातली आहे की, स्टॅलि- 
नच्या अखेरच्या वर्षात अमेरिकन व ब्रिटिश 
साम्राज्यवाद्यांनी गुप्त पोलिस-खात्यातील आपल्या 
हस्तकांकरवी खोटेनाटे दस्तऐवज तयार करवून 
स्टेलिनचे आपल्या सहकाऱ्यांविषयी. माथे फिर- 
विण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला, पण खुद्द स्टेलिनच्या 


४३ 


नवभारत 


( क्रुश्वव्हसारख्या ) निष्पाप व निरपराधी सहका- 
ऱ्यांनां यां साऱ्या कटाबद्दल मुळीच काही माहिती 
नव्हती. त्यामुळे स्टॅलिनची अखेरच्या काळातील 
अनेक कृत्ये ही दुष्कृत्ये होती हे त्याना त्यावेळी 
कळणे दाक्‍्य नव्हते. “ स्टेॅलिनने अनेक पक्षकार्य- 
कत्यांना अटक केली, ही वस्तुस्थिती पक्षातील इतर 
ज्येष्ठ नेययांना माहीत होती की नाही १ ? क्रुश्वेः्हने 
स्टेलिनच्याच प्रश्नोत्तरांच्या पद्धतीने ही गोष्ट 
स्पष्ट केली. “ होय. त्यांना ही वस्तुस्थिती माहीत 
होती. पण संपूर्णपणे निरपराध असलेल्या लोकांना 
पकडण्यात येत आहे हे त्यांना माहीत होते की 
नाही ! नाही, त्यांना -त्याची कल्पना नव्हती, 
त्यांचा स्टॅलिनवर विश्वास होता, आणि म्हणूनच 
निरपराध व . निष्ठावंत व्यक्तीवरून दडपद्याहीचा 
बरवंटा फिरविण्यात येत आहे ही शकासुद्धा त्यांना 
आली नाही. ”? 

आणि ज्या काही ठिकाणी जनतेचा छळ होत 
असे त्या ठिकाणी तो छळ थांबविण्यासाठी पक्षातील 


अनेक कार्यकते प्रयत्न करीत असत व अनेक वेळा 


असे प्रयत्न यश्स्व्री ठरले, अशी क॒श्चेव्हने प्रथमतःच 
ग्वाही दिली आहे. 

क्रश्वेव्हचा इशारा 

क म्हणजे १९३२ नंतर व विशेषतः अखेर म्हाता- 
रंचळ लागल्यानंतर स्टॅलिनने अन्याय्य दडपशाही 
केली; पण स्टैंलिनच्या दुष्कृत्यांनाही अशी सोनेरी 
किनार होती व त्याच्या दुष्कृत्यांबरोबरच उपकाराचेही 
स्मरण ठेवणे जरूर आहे, असा क्रुश्चेव्हने इ्लारा 
दिला आहे. त्याप्रमाणे स्टॅलिनवादविरोधी मोहिमे- 
तीळ अलीकडील - “' इव्हान डेनिसोव्हिचच्या 
आयुष्यातील एक दिवस ?? या कथेसारख्या- काही 
घटनांचा त्याने संमतिपूर्वक उलेख केला असला तरी 
ही मोहीम अनावर होऊ न देण्यावर करुश्रेव्हचा 
विशेष भर आहे. म्हणूनच स्टॅलिनशाहीतील 
व्यक्तिपूजेच्या संप्रदायाबाबतचे “* संपूर्ण सत्य ?? 
पक्षाने आता जनतेपुढे मांडले आहे, असे धडधडीत 


४४ 


असत्य विधान त्याने ठामपणे केले आहे. पण 
लगेच “' स्टेंलिनकाळातील दडपश्ाहीचे चित्रण 
करणारे असंख्य लेख सोव्हिएट नियतकालिकाच्या 
संपादकीय खात्याकडे अलीकडे येत आहेत” हे 
विधान करून आपल्या पूर्वोक्त विधानातील हवाच 
काहून टाकली आहे. अर्थात हे सगळे लेख म्हणजे 
: घोकादायक मजकूर ' आहे, कारण त्यांचा फायदा 
सोव्हिएट राजवटीचे शत्रू सोव्हिएटविरोधी प्रचारा- 
साठी करतील, असा इशारा क्रुश्चेव्हने दिला आहे. 
अर्थात्‌ हा क्रुचेव्हचा इशारा म्हणजे असला मजकूर 
प्रकाशित न करण्याचाच हुकूम आहे.' त्याचबरोबर 
“ स्टॅलिनच्या अंत्ययात्रेच्या वेळी आम्ही ढाळलेले 
अश्रु हे प्रामाणिक दुःखावेगाचे अश्रु होते ” हे 
या संदर्भात्‌ क्ुदचेव्हने केलेले विधान म्हणजे रशि. 
यातील उदारमतप्रवाहाला अथवा स्टॅलिनवादविरोधी 
रुधारणाप्रवाहाला आळा घालण्याचाच आदेशा आहे, 


साहित्याला लगाम 


* कलाविषयक आपल्या धोरणाचे स्पष्टीकरण कर- 
ताना कुदूचेव्हने अर्थातच साहित्याळा अग्रस्थान 
दिले आहे. कलांमध्ये साहित्याळा अग्रस्थान देण्याची 
सोव्हिएट परंपरा पुराणी आहे, अलीकडे कलांमध्ये 
साहित्याला खास सवलती ब अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य 
देऊन खास निराळा दर्जा देण्यात आला होता. पण 
आता इतर कलांप्रमाणेच साहित्यालाही पक्षनिष्ठेचा 
लगाम घालण्यात येत असल्याचे क्रश्‍चेव्हने स्पष्ट 
करून साहित्याचा खास दर्जा रद्द केला आहे, 

१९५९ मध्ये सोव्हिएट लेखकसंघाच्या 
तिसऱ्या अधिवेशनात क्रुश्‍चेव्हने भाषण केले होते 
त्यात त्याने साहित्यक्षेत्रात पक्षनेते सहिष्णुतेचे उदार 
धोरण स्वीकारून लेखकांना वैयक्तिक अनुभूति ब 
भावभावना यांचे आत्मनिष्ठ चित्रण करण्यास पर- 
वानगी देतील असे सूचित केले होते, मात्र या 
सवलतीच्या मोबदल्यात लेखकांनीही पक्षावर व 
सोव्हिएट राजवटीवर उघड टीका करू नये, 


“ त्याना 
तटस्थ भूमिका घेता 


येईल अशी अप्रत्यक्ष अट 


कुरचेव्हशाहीतीळ कलाप्रवाह 


घातली ! या सवलतीचा फायदा अनेक लेखकांनी व 
कवींनी घेतला व निखळ आत्मामिव्यक्तीचे वाड्यय 
निर्माण करण्यास सुरुवात केली, ी 

पहिल्या लेखांकात निर्देश केल्याप्रमाणे, वंडखोर 
अगर ' कलावादी ? लेखकांवर या त्यांच्या आत्मनिष्ठे- 
बद्दल पक्षवादी प्रतिगामी गटाकडून कडक टीका 
करण्यात आली, सोव्हिएट जीवनांतील श्रेयस्कर 
बाजूकडे डोळेझाक करून हे वंडखोर लेखक केवळ 
खासगी अगर वैयक्तिक क्षुद्र सखदुःखांचे चित्रण 
करतात म्हणून त्यांच्यावर हछा करण्यात पण पक्षाने या 
संघर्षात तटस्थ भूमिका स्वीकारल्यामुळे पक्षवाद्यांच्या 
या टीकेकडे बंडखोर लेखकांना दुलंक्ष करता आले. 
उलट पक्षनेत्यांची तटस्थता थोडीशी बंडखोरांच्या 
बाजूला झुकणारी असल्यामुळे या लेखकांना प्रतिगाम्यां- 
च्या हल्ल्याची उपेक्षा करणे अगदीच सोपे गेले, 

पण आता या' भाषणात करुश्वेव्हने उघडपणे व 
पहिल्यांदाच पक्षवाद्यांची तळी उचळून धरली 
आहे. चित्रकलेतील नव्या आधुनिक प्रयोगावर 
कुश्रेव्हने कोरडे ओढले आहेत व ही चित्रे “ गाढ- 
वाच्या शेपटीने कागदावर रंग फासल्यासारखी दिस- 
तात ” हा गेल्या डिसेंबरमध्ये त्याने मारलेला 
शेरा पुन्हा या भाषणातही आलेला आहे, हा रोरा 
कलेतील अनिर्बंध अवस्थेमुळे क्रश्रेव्हचा तोल 
गेल्याचा पुरावा आहे, पण यापेक्षा महत्त्वाचे 
म्हणजे या भाषणात “ लेखकांनी व इतर कला. 
वंतांनी कम्युनिस्ट समांजरचनेच्या प्रयोगात सक्रिय 
भागं घेणे जरूर आहे ” या मुद्यावर एकसारखा 
भर देऊंन यापुढे कलेतील आत्मनिष्ठेला वाव 
देण्यात येणार नाही हे ठामपणे व्यक्त केले आहे, 
परदेशभेटींवर नियत्रण ! 

आत्मनिष्ठा निषिद्ध ठरवल्यामुळे आजवर ज्या 
प्रमख साहित्यिकांनी आत्मनिष्ठेचा पुरस्कार केला 
त्यांच्यावर क्रश्‍चेव्हने टीका करावी हे ओघानेच 


आले. इल्या एर्‍्हेनबर्गवर क्रुश्‍चेव्हने जोरदार 
टीकेची धार धरली आहे, याचे कारण एऱ्हेन्बर्गने 
नवकलेचा गेल्या काही वर्षात जोरदार पुरस्कार 
केला आहे व लेखकाने आत्मानुभूतीशी इमान 
राखणे जरूर आहे ही मागणी उचळून धरली 
आहे. त्याचप्रमाणे येवतुरोन्को, नेक्रासाव्ह वगैरे 
नव्या लेखकांनी गेल्यावर्षी परदेशांना भेटी दिल्या 
त्यावेळी त्या देशातील बुद्धिवाद्यांकडून प्रगास्तिपत्रके 
मिळावीत म्हणून वाटेळ ती विधाने केली म्हणून 
कुरचेव्हने त्यांच्यावर आगपाखड करून साहित्यि- 
कांना परदेदामेटीची सवलत यापुढे पूर्वीशतकी मिळ- 
णार नाही असेही सूचित केळे आहे. 

या भाषणात अक्ा रीतीने क्रुश्रेव्हने पक्षवाद्यांची 
उघडपणे कड घेऊन बंडखोरावर कडक भाषेत 
टीकास्र सोडले आहे. पण हे टीकास्त्र केवळ 
शाब्दिक आहे, आणि केवळ शब्दांच्या माऱ्याने- ते 
शब्द सर्वश्रेष्ठ हुकुमशाहाने उच्चारलेळे असले तरी- 
कोणालाही इजा होऊ शकत नाही. क्रुश्रेव्हच्या 
अमदानीत. काही ( येस्सेनिन्‌ , नरित्झा, तार्सिस 
वगेरे ), “ नाठाळ लेखकांचा क्रूर छळ करण्यात 
आला वब त्याना वेडे ठरविण्यात येऊन इस्पितळा- 
तही डांबून ठेवण्यात आले आहे. पण हा छळेबाद 
सार्वत्रिकपणे उपयोगात आणणे आज तरी शक्‍य 
नाही, म्हणूनच या बंडखोराना वठणीवर आणण्या- 
साठी यापुढे पक्षनेते दडपद्याहीचे अन्य उपाय 
योजतीळ की काय हा प्रश्न उद्भवतो. धमक्या घ 
निष्रेध यांची आता बंडखोर लेखकांना सवयीमुळे 
भीती वाटेनाशी झाली आहे. त्यामुळे त्याना खरो- 
खरच वेसण घालायची असेळ तर पक्षाला यापुढे 
त्यांच्यावर केवळ शाब्दिक टीका करून चालणार 
नाही. म्हणूनच यापुढे सोव्हिएट राज्यकर्ते या 
बंडखोरांच्या बाबतीत कोणते धोरण स्वीकोरंतात हे 
पहाणे उद्बोधक ठरेल, 


>>>>><<२०*- 


४५ 


निरीक्षक 


प्र. स. पक्षाचे भोपाळ अधिवेशन 


प्रजा समाजवादी पक्षाचे सहावे अधिवेरान भोपाळ 
येथे ता. ८, ९ व १५ जून रोजी पार पडले, हे अधि- 
वेशन एका विशिष्ट पाश्वंभूमीवर भरले होते. १९६२ च्या 
सावैत्रिक निवडणुकीत या पक्षाला बराच मोठा 
पराभव सहन करावा लागला, इतर विरोधी पक्षांची 
दशाक्ति वाढत असताना आपली कमी व्हावी याचे गूढ 
प्र. स. कार्यक्त्यांना पडळे होते. वैफल्याची भावना 
-बाढत होती, पण चीनच्या मोठ्या प्रमाणावरील लष्करी 
.र्‍चढाईनंतर या पक्षात चैतन्य आल्यासारखे दिसले. 
आपण पूर्वींपासून ज्या संकटाचा इषारा देत आलो-व 
त्यासाठी ' युड्खोर ? म्हणून शिव्याही खाड्या- ते 
दुदैवाने भयानक स्वरूपात अवतरल्याने आपल्या- 
वरील. जबाबदारी वाढली आहे अद्यी जाणीव कार्य- 
कर्त्यांत दिसून आली. त्यातच उत्तरप्रदेशातील संयुक्त 
समाजवादी पक्षाच्या निर्मितीमुळे समाजवादी ऐक्याची 
-आक्षा प्रज्वलित झाली, पण सहा महिने वाटाघाटींचे 
गुऱ्हाळ चाळले, परस्पर शिवीगाळ झाली, स्वतः 
होऊन अंगावर चिखल उडवून घेतल्यासारखे झाले, 
लोकांतही हंसे झाले, तेव्हा खरोखर जबाबदार पुरोगामी 
राजकीय पक्ष म्हणून आपल्याला भारतीय राजकारणात 
स्थान असणार की नाही, आपल्या हातून काही भरीव 
कार्य होणार आहे की 'घाडसी वाचीवीर' म्हणून आपली 
संभावना होणार आहे, असा संभ्रम कार्यकत्यांच्या 
मनात निर्माण झाला होता. ठोस कार्यक्रम हाती घेऊन 
लढायला सिद्ध होणारे समानविचारी संग्रामसाथी किती 
मिळतील याचा धडधडत्या अंतःकरणाने अंदाज घेत 
कायकत भोपाळला जमले. 


अधिवेशनातीळं उपस्थिती 


जवळजवळ साडेतीन वर्षांनी भरलेल्या या अधि- 
वेशनाची उपस्थिती तुलनेने कमी होती. १९५९ 
साली मुंबई येथे झालेल्या, रजतमहोत्सवी अधिवेदा- 
नाला सुमारे एक हजार प्रतिनिधि व तितकेच दर्शक- 


४६ 


सद्स्य उपस्थित होते. भोपाळला एकूण ३७५ प्रति- 
निधि व २०० दुर्गांकसदस्य आले होते. १९५९-६० 
मध्ये पक्षाची एकूग सभासदसंख्या दोन लाख चोऱ्या- 
हत्तर हजार होती, ती १९६२-६३ साली चौऱ्याण्णव 
हजारावर आली, सभासदसंख्या कमी झाल्याने 
अधिवेशनाच्या उपस्थितीवर परिणाम होणे स्वाभाविक 
असले तरी अधिवेरानाचा जोमदार प्रचार झाला 
नव्हता हेही खरे. सावंत्रिक निवडणुकीनंतरच्या नैरा- 
ब्याचाच हा एक भाग होय. उपस्थिति कमी असली 
तरी देशाच्या बहुतेक स्व भागातून प्रतिनिधि आले 
होते, राज्यवार प्रतिनिधींची संख्या पुढीलप्रमाणे- 


. आंगत्र- २ महाराष्ट्र- ५९ 
आसाम- २ मद्रा- .  ए 
विहार- डड उत्तर प्रदेश- ५५ 
दिळी- १० राजस्थान- २१२ 
ग॒जरात- २२ ओरिसा- १२ 
कर्नोटक- ७ पंजाब- १२ 
केरळ- 4 प. बंगालळ- ४४ 
मध्यप्रदेश- ८८ 


ट्ट जम्मू-कारमीर- १ 

,_ पक्षाचा शक्ति उत्तरपदेश, बिहार, मध्यप्रदेश व 
महाराष्ट्र या चार राज्यातच विशेष आहे, गुजरात व 
पाश्नम बंगाल या राज्यातील संघटना वाढत आहे 
असे द्सिते. उलट आंग्र व केरळ या राज्यात पक्षाची 
शक्ति खूप क्षीण झाली आहे. केरळमधून पक्षाचे.दोन 
भूतपूर्व मंत्री. किंवा इतर जबाजदार कार्यकत्योपैकी 
कोणीही अधिवेशनाला आले नव्हते. 

मर्यादित विषय, अपुरी चर्चा । 


अधिवेशना पुढे : (१) चीनचे आक्रमण (२) राज 
कीय स्थिति (३२) समाजवादी ऐक्य व (४) आर्थक 
स्थिति | असे चार ठराव यायचे होते व सर 
कायबाहांच्या अहवालावर चर्चा व्हायची होती. 


पण प्रत्यक्षात पहिल्या तीन ठरावावरच चर्चा होऊ 


ह: 


प्र. स. पक्षाचे भोपाळ अधिवेशन 


शकली, पहिल्या तीन ठरावावरची चर्चा फारच 
लांबली, अर्थात्‌ राजकीय स्थितीवरीळ ठरावात 
महत्त्वाच्या आर्थक प्रश्नांचा उछेव असल्याने आर्थिक 
स्थितीवर वेगळा ठराव असण्याचीही आवदरयकता 
नव्हती. पण सर कार्यवाहांच्या ठरावावर मात्र चर्चा 
व्हायला पाहिजे होती. पक्षाच्या चुका व उणीवांत्राबत 
आत्मपरीक्षणाला त्यामुळे वाव मिळाला असता, 
अधिवेशनाचे नियंत्रग अधिक व्यवस्थितपणे झाले 
: असते तर ही चर्चा होणे शक्‍य झाले असते. 


*चीनचे आक्रमण 

चीनच्या आक्रमणाबाबतच्या ठरावात नवे असे 
काही नव्हते - असण्याची गरजही नव्हती. या पक्षाने 
,१९'१०--५१ पासून तिबेट व चीनचे वर्तन याब्रावत 
अगदी स्वच्छ भूमिका घेतलेली आहे. १९५७ 
च्या मुंजई' अधिवेशनात व नंतरच्या सावंत्रिक 
निवडणुकीतही पक्षाने आपली भूमिका व्यव- 
स्थितपणे-मांडली होती. चीनचे आक्रमण हा चिनी 
राष्ट्रवादी साम्नाज्यशाहीचा नवा अवतार नसून आंतर- 
राष्ट्रीय कम्युनिझमच्या आक्रमक चळवळीचा तो एक 
भाग आहे असे पक्षाने प्रथमपासून मानले आहे. तीच 
भूमिका याही ठरावात मांडलेली होती. त्यामुळे ठरावा- 
वर तशी. फार भाषणे झाली नाहीत. एकूण २५ उप- 
सूचना आल्या. त्या सर्वाचा रोख्र कॉँग्रेसच्या कचखाऊ 
व पक्षस्वार्थी धोरणावर टीका करण्याचा होता. संर- 
क्षणसमित्यांच्या क्रामकाजावर टीका करणारी उप- 
सूचना ठरावाचे प्रस्तावक श्री. ह. वि. कामथ यानी 
स्वीकारली; पण नेहरूसरारच्या राजीनाम्याची 
मागणी करणाऱ्या उपसूचनेला त्यांनी नकार दिला 
तेव्हा मतदानाची मागणी करण्यात आली व फार 
मोठ्या बहुमताने ती पास झाली ! 
कॉँग्रेसला कणखर विरोध 

ही घटना पुढील चर्चेची सूचक होती असे ग्ह्णा- 
यला हरकत नाही. लाल चीनच्या आक्रमणाचा निषेध 
करताना कम्युनिस्टांना झोडपणे असा पक्षाने इतके 
दिवस रोख ठेवला होता. याचा परिणाम असा होऊ 
लागला की कॉँग्रेसच्या स्थितिशील घोरणाचे प्र. स. 
पक्ष समर्थैन करतो आहे असा लोकांचा समज होत 
राहिला, कार्यकरत्यींना ठिकठिकाणी हे दिसत होते की 


राज्य 


४्ऊ 


कम्युनिझमचा धोका खरा असला तरी त्यासाठी कांग्रे- 
सशी सबुरीने वागण्याने देशातील प्रतिगामी शक्तीच 
मजबूत होणार आहेत. म्हणूनच कणखर कॉँग्रेसविरोघ 
हे प्रतिनिधींच्या भाषणातील प्रमुख सूत्र शेवटपर्यंत 
प्रगट होत राहिले. 


“विधायक दृष्टीचा अनुेख 


राजकीय परिस्थितीवरील ठराव हा पक्षाच्या भावी 
घोरणाचे व कार्यक्रमाचे दिग्द्शन करणारा व म्हणून 
संगळ्यात मुख्य ठराव होता. गेल्या पंधरा वर्षातील 
आपल्या चारित्यालळा नवे वळण देण्याचा या ठरावाचा 
उद्देश होता. इतक्या महत्त्वाच्या ठरावांची रचना 
व मांडणी मात्र अतिशय ओबडधोबड होती, या 
ठरावाचे तीन भाग होते- (१) देशातीळ राजकीय 
परिस्थितीचे विरेषण (२) पक्षाने घ्यावयाची भूमिका 
ब (३ ) प्रत्यक्ष हाती घ्यावयाचा कार्यक्रम, राजकीय 
परिस्थितीचे बि-छेषण हे अधिक व्यवस्थित असा- 
बयाला हवे होते, राजकारणातील अनागोंदीची जबाब- 
दारी कोणाकोणावर किती प्रमाणात आहे याचे स्पष्ट 
मूल्यमापन त्यात असायला हवे होते. पण ठरावाची 


. सुरवातच. देश्यातील लोकशाही समाजवादी दाक्तीच्या 


>> ह १. 


अपयक्याच्या मोघम कबुलीने केलेळी' होती. सरकार 
व सत्ताधारी पक्ष यांचे नेमके स्वरूप विशद करून 
मांडलेळे नव्हते. इतर पक्षाची एकेका शब्दाने वास- 
लात लावली होती व देशातील जनतेच्या उदास 
वृत्तीची तर दखलही घेतलेली नव्हती. प्र. स. पक्षाची 
भूमिका यापुढे संघर्षाची राहील असे म्हटले होते. 
संघर्षावर पूर्वीपेक्षा अधिक भर देण्याची घोषणा 
उचित असली तरी विधायक दृष्टीचा अनुछेख शहाण- 
पणाचा वाटला नाही; आणि कार्यक्रमाबाबत तर काहीच 
स्पष्ट मार्गदशन नव्हते. ज्या मागण्यांच्या आंधारे जन- 
आंदोलन करायचे त्या कशातरी उचललेल्या दिसत 
होत्या, साखरउद्योगाच्या राष्ट्रीयीकरणाची मागणी 
केळी होती, पण एकंदर राष्ट्रीयीकरणाबाबत किंवा 
किमानपक्षी बँका, विमा कंपन्या व इतर पायाभूत 
उद्योग याच्या राष्ट्रीयीकरणाब्राबत काहीही म्हटले 
नव्हते. तसेच करवाढीबाजत पक्षाची काहीही मागणी 
नाही. म्हणजे सध्याच्या करयोजनला संमति आहे 
असेच जणूं सूचित केलेले होते ! 


उरड एड ञऊए 
“ऐओञरय ओड 
"करखगघरचजचञ, 
ने 3०8/८०2पीची तथदधन 


व र्‌त्व 
8.96. 


नवभारत 


नेतृत्वातील उणीवा 


ठरावाची रचना व मांडणी यातल्या या उणीवा 
केंबळ शाब्दिक होत्या असे नाही, तर नेतृत्वाच्याच 
त्या उणीवा होत्या. लोकशाही समाजवादी आंदो- 
लनाच्या सूत्रधाराची जी पकड (४710 ) प्रतीत 
व्हायला पाहिज होती ती त्यात कोठेही दिसत नव्हती. 
त्यामुळेच या ठरावाला एकेचाळीस उपसूचना आल्या 
व आणखी अठरा वक्ते बोलले. त्यांपेकी तीन जणांनी 
अशोक मेहतांची राष्ट्रवादावर भर देणारी भूमिका मांडली, 
तर इतर सर्वानी कणखर भूमिकेचा तळमळीने पुरस्कार 
केला. उपसूचनांपैकी बहुतेक ठरावातीळ मागण्यात भर 
घालणाऱ्या होऱ्या. मागे १९५३ साली कॉंग्रेसशी सह- 
कार्य करण्यात्राबत नेहरू-जयप्रकारा बोलणी झाली 
त्यावेळी ज्या चौदा कलमी कार्यक्रमाचा आग्रह धर- 
ण्यात आला होता तो किरकोळ फेरफारासह परत 
मांडला असता तरी अनेक उपसूचना येण्याचे कारण 
नव्हते. तपशीलात्राबत देखील उपसूचना मांडण्याचा 
प्रतिनिधींचा जो आग्रह दिसून आला त्यावरून एक 
गोष्ट स्पष्ट झाली की याहीबाबतीत नेत्यावर विसंबून 
राहायला प्रतिनिधी तयार नव्हते, 


पयांयी ठरावाची माघार 

राष्ट्रीय का्यकारिणीतर्फे अधिक्रतरीत्या मांडण्यांत 
आलेल्या ठरावाला एक पर्यायी ठराव बंगालचे डॉ. 
प्रफुछचंद घोस यांनी मांडला. त्यातला कार्यक्रम हाही 
बहुतेक समाजवादी असला तरी राष्ट्रीयीकरणाचा 
किंवा स्टेट ट्रेडिंग्वा अनुछेख महत्त्वाचा होता. 
२ जूनला लखनो येथे झालेल्या समाजवादी ऐक्य 
परिषदेचे डॉ. घोस हे अध्यक्ष होते. आचार्य कृपलानींनी 
उद्‌घाटन करताना त्या परिषदेपुढे सहा कलमी कार्य- 
क्रम मांडंटा होता व त्यावर स्वतंत्र, जनसंघ यांच्या- 
सकट कम्युनिस्टेतर विरोधी पक्षांची संयुक्त आघाडी 
करावी असे सुचविले होते. त्या परिषदेनेही ही सूचना 
घुडकावून लावली व शेवटी विशुद्ध समाजवादी ऐक्या- 
चाच आग्रह धरला होता. डॉ. घोस यानी भोपाळ 
अधिवेशनात अप्रत्यक्षपणे कृपलानींच्या सूचनेला पाठिंबा 
मिळविण्याचा प्रयत्न केला, पण त्याना बंगालमधल्या 
प्रतिनिधींनी सुद्धा पाठिंबा दिला नाही, शेतटी 
नाइढाजाने त्यानी आपला ठराव मागे घेतला. 


४८ 


या ठरावावरील उपसूचनांच्या मोठ्या संख्येमुळे 
प्रश्न निर्माण झाला होता. ठरावावरील चर्चा एकूण 
अकरा तास झाली होती, रात्रीचा एक बाजला होता. 
म्हणून सव उपसूचनांचा विचारें करून नव्या राष्ट्रीय 
कार्यकारिणीने हा ठराव परत तयार करावा असे गंगा- 
वाबूंनी सुचविळे ब त्यामुळे हा ठराव पास झाला, 
म्हणजे गंमत अशी की ठराव पास झाला तरी त्याची 
भाषा अजून तयार व्हायची आहे ! ! 


स्पष्ट भूमिकेचा अभाव 


ठरावावरील बरीच चर्चा तपश्नीलाबाबत झाली. 
बऱ्याच वेळानंतर जेव्हा मधु दंडवते यानी भाषण 
केले तेवहा कोठे चर्चेला रेखीवपणा आला ] त्यानी जी. 
भूमिका मांडळी ( जी ठरावात किंवा प्रस्तावक नाना- 
साहेब गोरे यांच्या भाषणात तितकीशी स्पष्ट दिसत 
नव्हती ) ती कार्यकर्त्यांना मंज्र होती. ती थोडक्यात 
अशी: इतक्या दिवसाच्या वर्तनामुळे प्र. स. पक्षाबद्दळ 
जनतेचा असा समज झाला आहे की तो कधी कॉंग्रेसचा 
समथंक असतो तर कधी राष्ट्रद्रोही किंबा जातीयवादी 
पक्षाशीही हातमिळवणी करतो. तसेच पक्षात बोल- 


घेवडेपणा अधिक आहे, कृतिशीलता कमी आहे. 


यापुढे प्र. स, पक्ष अगदी स्पष्ट, तत्त्वनिष्ठ व 


खंब्रीर धोरण स्वीकारू इच्छितो. कॉँग्रेस लोकशाही 
समाजवाद आणण्याब्राबत शंभर टक्‍के असमथे आहे. 
यात्राबत पक्षाची खात्री झाली आहे. आणि इतर 
कोणाशी हातमिळवणी वा तडजोड करण्यात अर्थ 
नाही. जे काय करायचे ते-आपल्या स्वतःच्या ताकदी- 
वर करावे, तत्त्वनिष्ठ राजकारणासाठी संपूर्ण आत्मबलि- 
दान करावे लागले तरी बेहत्तर आहे. आणि यापुढे 
भाषणब्राजी किंवा निवडणुका यावर भर न देता 
प्र्यक्ष आंदोलनात्मक व विधायक कार्यक्रम मोड्या 
प्रमाणावर हाती घ्यायचा निर्धार करायचा, 


। किरकोळ अपवाद सोडले तर सर्व प्रतिनिधींना ही 
शशभक्रा मान्य झाली, नंतरच्या वक्त्यांनी मुख्यतः 
दोन मागण्या केल्या ( १) आंदोलनाचा तपश्ीलवार 
कायैक्रम त्वरित ठरवावा, (२) नेत्यानीही कणखर 


झंझार रः > क 9 ७. 
सर्व स धारण कराची, व दैनंदिन कामकाजात 
अधिक मागदशन करावे. 


प्र. स. पक्षाचे भोपाळ अधिवेशन 


समाजवादी ऐक्य 


तिसऱ्या दिवशी समाजवादी ऐक्याच्या ठरावावर ' 


चर्चा झाली, ५ एप्रिळ रोजी पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्य- 
कारिणीन याबाबत जो ठराव केला होता त्यामुळे प्र. स, 
पक्ष व समाजवादी पक्ष यांच्या एकीकरणाजाबत प्र, स, 
पक्षाने आपले दरवाजे बंद केळे आहेत की काय 
असा अनेकांना प्रश्न पडला होता. जो ठराव 
मांडण्यात आला त्यात एकीकरणाची बोलणी समाज- 
. वादी पक्षाच्या नेत्यानी मांडली असे म्हटले 
होते व त्यामुळे ताबडतोजीने प्र. स. पक्षाला काही करणे 
शक्‍य नाही असे सूचित केळे होते, तरी एकी- 
करणाची प्रामाणिक इच्छाही प्रकट केंली होती. 
ठरावाच्या शब्दरचनेपेक्षा प्रस्तावक एस्‌. एम्‌. 
ज्ञोशी ब अनुमोदक त्रिलोकीसिंग यांच्या भाषणानीच 
एंकीकरणाब्राबतची पक्षाची अनुकूल व उत्सुक भूमिका 
स्पष्ट झाली. त्यामुळे ठरावावर २६ उपसूचना व 
आणखी २५. वक्त्यांची नावे आली होती तरी 
अनेकांनी माघार घेतली. जी भाषणे झाली त्यांचा 
आशय असा की समाजवादी पक्षाच्या सर्वसाधारण 
कार्यकर्त्यांनाही एकीकरण हवे आहे. बोलणी फिस- 
कटली त्याला त्या पक्षाचे नेतेच अधिक जनाबदार 
आहेत. तेव्हा आपण अगदी मोकळ्या मनाने एकी- 
करणाचा प्रयत्न करावा. याला अनुकूल अश्या तीन 
उपसूचनाही स्वीकारल्या गेल्या. नेते ब कायकत 
दोघांनीही याबाबत अतिदाय समजूतदारपणा दाखवला 
असेच म्हणावे लागेल. 
नवीन नेतृत्वाची निवड 

अधिवेदानाच्या शेवटी नेतृत्वाची निवड झाली. 
इतके दिवस अध्यक्ष असलेले अशोक मेहता कुठलेही 
पद स्वीकारणार नाहीत हे तर आधी सर्वीनाच ठाऊक 
होते. राष्ट्रीय कार्यकारिणीवर रहायलाही त्यानी नकार 
दिला. सुरुवातीला अनेक प्रतिनिधींनी त्यांच्यावर 
दडपण आणण्याचा प्रयत्न केला. त्यांच्याबद्दल वेयक्तिक 
प्रेम व त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय कीतींचे आकर्षेण या 
बरोबरच पक्षाच्या नव्या लढाऊ भूमिकेच्या वेळी 
पक्षात फाटाफूट झाली असा लोकांचा समज होऊ 
नये हीहि इच्छा त्यांच्या मनात होती. पण अशोक 
भाईंनी आपुलकीने व त्याचत्ररोबर रोखठोकपणे सागि- 
तळे की पक्षासारख्या प्रगल्भ संघटनेने व्याकतेपूजेचा 


न क भा ची 9 


अनुक्रमणिका 


४९ 


मोह बाजूला सारून आपण स्वीकारलेल्या धोरणाला 
ब कार्यक्रमाला अनुकूल असेच नेते निवडळे पाहिजेत. 
प्रतिनिधींनाही ही भूमिका मान्य झाली. 

त्यानंतर निवडणुकी झाल्या. इतके दिवस अध्यक्ष 
एकमतांने निवडला जात असे, यावेळी निवडणूक झाली. 
एस्‌ एम्‌, जोशी व एच्‌, व्ही, कामथ ही दोन नावे 
त्यासाठी आली, कामथानाही एस्‌. एम्‌. विषयी 
आदर आहेच. पण यापुढे हाती घ्यावयाच्या जनआंदो- 
लनासाठी आंतरराष्ट्रीय संत्रंध असलेली व अखिल 
भारतीय राजकारणात माहीत असलेली व्यक्ती अध्यक्ष 
असल्यास फायदा होईल, याच भावनेने त्यानी निव- 
डणूक लढवली. त्याना ८४ मते पडली व एस्‌. एम्‌. 
ना २३४ मते मिळाली, कामथांचा वेळ संसदीय कामात 
अधिक जाणार, शिवाय कामगारसंघटना व जनआंदोल- 
नाचा त्याना कमी अनुभव आहे, यामुळे प्रतिनिधींनी 
त्याना नाकारले. एस्‌, एम्‌. जोशी हे आतापर्यंत मुख्यतः 
राज्यपातळीवरील नेते गणले जात. तरीपण मजूर- 
संघटनातील त्यांचे स्थान ब मुळापासूनचा त्यागी, 
लढाऊ आणा ही त्यांच्या निवडीची कारणे होत, उत्तर 
प्रदेश, बिहार ब बंगाळ येथील कार्यकते त्याना फार 
मानतात. 

पक्षाचे जनरल सेक्रेटरी म्हणून पंजाबमधळे नव्या 
उमेदीचे प्रेम भसीन निवडळे गेळे, गेली अनेक वर्षे 
ते सहचिटणीस म्हणून काम करीत आहेत. 

राष्ट्रीय कार्यकारिणींच्या २३ जागासाठी ३९ जण 
उभे होते. निवडून आलेल्यात आठ जण नवे आहेत. 
कर्नाटक, जम्मू-कश्मीर, आंश्र याना प्रतिनिधित्व 
मिळाळे नाही, निवडून आलेले सर्व समासद एक- 
विचाराचे आहेत असे म्हणायला हरकत नाही. 

कार्यक्रमाच्या आधारे नेतृत्वाची झालेली निबड हा 
भोपाळ अधिवेरानाचा एक विदोष म्हटला पाहिजे, 
इतके दिवस सवे मान्यवर नेत्यांना पदाधिकारी बनवा- 
यचे, मग त्यांच्या विचारात एकसूत्रीपणा असो वा 
नसो, ही पद्धत चूक होती, त्यामुळे पक्षाचे धोरण 
डळमळीत वाटायचे. भोपाळच्या निवडणुकीमुळे ही 
उणीव दूर करायला साह्य होईल असे वाटते. 
अधिवेशनाची फलश्रुति 

एकंदरात भोपाळ आधिबेशनाची फलश्रृति काय ! 
कॉँग्रेसची अधिवेशने किंवा काही अंशी अलीकडे होत 


-करखगघनच वीण णक जा) 

"रवडटणा[तथदचत प्ल्् 

-चपफनभपळररवड 
"चक्हहू) तिण्क 


नवभारत 


असलेली जनसधाची अधिवेराने यांच्या मानाने प्र. स, 
पक्षाचे हे अधिवेदान भलतेच आटोपक्शीर झाले, विचार- 
विनिमयाच्या दृष्टीने ते उपयुक्त असले तरी पक्षाचे 
सामथ्ये फार कमी झाले आहे हीहि गोष्ट काही लपून 
राहत नाही ! 

भोपाळ अधिवेदानापूर्वी . काहींनी भाकिते केली 
होती की आता हा पक्ष फुटेळ, किमानपक्षी त्यात 
फार मोठी फाटाफूट होईल पण तसे काहीही झाले 
नाही. अशोक मेहतांच्या 'नेतृत्वाविरुद्ध बंड होईल 
असाही एक अंदाज होता. पण खरे म्हटले तर 
अक्योकभाईंची विचारसरणी पक्षातल्या बहुसंख्य कार्य- 
कर्त्यांना गेली अनेक वर्षे मान्य नाही. असे असूनही 
त्याना नेतृत्वपदी आरूढ केले जाई ते केवळ व्यक्तिपूज- 
मुळे, पण असे करणे योग्य नाही हे आता कार्यकत्यांना 
पटले आहे. अर्थात्‌ अश्ोकभाईंच्याबद्दढ व्यक्तिगत 
आदर सर्वाना सतत वाटत 'राहील यात शंका नाही, 
ते पक्ष सोडून जातील असे दिसत नाही, त्याचबरोबर 
पक्षाला अडचणीत टाकण्यासारतरे काही करतील 
असेही वाटत नाही. त्यांचे राजकीय कार्य संपले की 
का्‌य असा प्रश्न पडतो. सध्या तरी ते ग्रीक शोकां- 
तिकेच्या नायकासारखे दिसतात व वागतात खरे ! 


नवा निधार 


भोपाळ अधिवेशनात प्र. स. पक्षाने आपला नवा 
निर्धार व्यक्त केला आहे. लोकशाही समाजवादाच्या 


प्रस्थापनेसाठी तत्त्वुद्ध व झुंझार वृत्तीने सतत दीधं- 
कालापर्यंत काम करीत राहिले पाहिजे याची कार्य- 
कत्यांना मनोमन खात्री पटली आहे, व ती त्यानी 
चर्चेत तसेच नेतृत्वाच्या निवडीत प्रगटही केळी आहे. 
पक्षाला आपले हरपले श्रेय गवसले असे म्हणायला 
ह्रकत नाही. 


अर्थात केवळ सत्यसंकल्पाने कार्यसिद्धी होत नसते. 
या पक्षाने स्वीकारलेल्या धोरणकार्यक्रमानुसार चालायचे 
तर कार्यकर्त्यात तत्वनिष्ठा, त्याग, लढाऊवृत्ति यांच्या- 
बरोबरच दूरदशींपणा व झेप घेण्याची धाडसी वृत्ति 
हवी. भारतीय राजकारणात सच्या अनिष्ट प्रवृत्ति बोका- 
ळल्या आहेत. नवे अर्थसत्ताधारी व जुन्या सरंजामशाही 
निष्ठांचे मिरासदार यांची युति झालेली आहे. सत्ता- 
धाऱ्याना शिव्यांची लाखोली वाहत असताना स्वतःच्या 
अल्यंत क्षुद्र स्वार्थासाठी बाटेल त्या थराला लोक जाऊ 
लागळे आहेत, अश्या परिस्थितीत तत्त्वनिष्ठ पुरोगामी 
राजकारण कितपत तग धरील हा प्रश्नच आहे. 
परिस्थितीचे हे आव्हान प्र, स. पक्ष स्वीकारू दाकेल 
की नाही हे येत्या दोन तीन वर्षात स्पष्ट होईल, एक 
तर तो प्रमावशाळी तरी होईल किंवा संपून तरी 
जाइल, जमतेम धुगधुगी असलेला पक्ष म्हणून तो फार 
काळ टिकू दकणार नाही. लोकशाहीचे उपासक या 


पक्षाला आज थरथरत्या अंतःकरणाने मनोमय सुयश 
चिंतत आहेत हे खरे ! 


"णापा"0७----- 


शकक्ााााााााााायशशकि््मा 


९०८२०६७००० २०७७०००/२७७००/०२७५०८”३ व/ळ 


महाराष्ट्रांतील दुष्काळ व त्यावरील उपाययोजना 


ठेलक-चा, अ, दाभोलकर 
किं, २ रुपये 
प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाडे ( सातारा ) 


(9 


विल्ट" 


ळ्ि९.-2%<€६७5 ५.८० छि 


प्रा. दि. के. वेडेकर 


संस्कृतिकोशार्ताल “ अर्थशास्त्रावरील नोंद 


भारतीय संस्कृतिकोशात ' अर्थशास्र ? अश्शी नोंद 
एष्ठ २३१ (स्तंभ २) पासून २३७ (स्तंभ १) 
पर्यत आहे. या एकंदर सहा एष्टांपेकी शेवटची चार 
पृष्ठ : कोटिळीय अर्थशास्त्र ' यासंवंधी आहेत. सुरु- 
वातीची दोन एडे घेतल्यास त्यात अगदी प्रारंभीच्या 
नऊ ओळींच्या परिच्छेदात * अर्थशास्त्रा "चा आर्थिक 
व्यवहारांचे शास्त्र ( इकॉनॉमिक्स ) हा आधुनिक अर्थ 
घेतल्यासार्ा दिसतो, पण त्यातही शेवटच्या वाक्यात 
: अर्थ ? हा पुरुषार्थातीळ एक आहे असे सांगून 
भारतीय संदर्भ दर्शविला आहे. पुढे सव माहिती 
भारतीय 'आहे, म्हणजे वेदकाळापासून श्युकनीतीच्या 
काळापर्यंतच्या “ भारतीय अर्थशास्त्राची माहिती 
आहे. ' 

आता, ' अर्थशास्र ? या नोंदीसाठी एका संदर्भ- 
ग्रंथाकडे वळताना ' सामान्य वाचका'ची अपेक्षा काय 
असेळ व ती लक्षात घेऊन कोररचनेत काय केळे पाहिजे 
हा विचार मनात ठेवून प्रस्तुत नोंदीकडे वळू. 
: सामान्ये वाचक? केवळ वृत्तपत्रीय माहिती किंवा 
“ज्ञान आणि मनोरंजन? देणाऱ्या ' डायजेस्ट मासिका- 
तीळ माहिती जिज्ञासेने वाचणारा असतो असा या 
ठिकाणी अर्थ घेता येणार नाही. कांही तरी निश्चित व 
प्रमाणद्युद्ध माईती मिळविण्यासाठी संदर्भग्रंथाचा उप- 
योग करण्याची संवय असलेला सुशिक्षित वाचक येथे 
धरला पाहिजे. “ सामान्य) याचा अथ एवढाच की 
ज्या विषयांतीळ संदर्भ तो कोशात पाहण्यासाठी जाईल 
त्या विषयांतील तो तज्ज्ञ असणार नाही; तज्ज्ञाला 
संदभग्रंथातील नोंदीपेक्षा त्या विष्रयावर्रठ प्रमाणग्रंथा- 
तूनच परिपूर्ण माहिती मिळबेता येईल, 

येथे, भारतीय संस्कृतिकोशाच्या संदर्भात आणखी 
एक गोष्ट नमूद करावयास हरक्तत नाही. सवे विषयांची 
दखल घेणारा ' विश्वकोश ? आंणि एखाद्या बिशिष्ट 
विषयाची मर्यादा आखून घेतलेला 'विषयकोश* यातील 


फस्क संदर्भ पाहणाऱ्या वाचकाला जाणवत असतो 
व या दोन तऱ्हेच्या कोश्यांकडून त्याच्या अपेक्षाही 
वेंगवेगळया असतात. उदाहरणार्थ, संस्कृतिकोद्यामध्ये 
“ प्रासिकरा'ची नोंद तो पाहणार नाही, पण विश्व- 
कोशात ती पाहील, आता ' संस्कृति ? हा विषय मात्र 
तसा लवचिक आणि व्यापक सीमांचा आहे, म्हणून 
त्यात एखाद्या विषयाचा समावेश होईल किंवा नाही 
हे निश्चित ठरविणे संपादकांना अवघड आहे आणि 
वाचकालाही आपली अपेक्षा बांधणे अवघड आहे. 
ही अडचण लक्षात घेऊन ' भारतीय संस्कृति- 
कोशाच्या प्रस्तावनेत दिलेल्या सीमा व काही प्रत्यक्ष 
नोंदी मी पाहिल्या आणि त्यानंतर ' अर्थशास्त्र र या 
नोंदीबद्दह माझ म्हणणे पुढे मांडीत आहे, 


२, प्रस्तुत कोशात अद्गा काही नोंदी आहेत की 
ज्यांना ' सामान्य ज्ञानाच्या ? नोंदी म्हणता येतील. 
उदाहरणाथ, : अश्‍मयुगा'ची नोंद ही एकंदर मानवी 
संस्कृतीच्या एका कालखंडाबद्दह॑ आहे. ती भारतीय 
अइमयुगाच्या ज्ञानाला पाश्वभमीसारखी उपयोगी 
पडेल, म्हणून दिली आहे हे योग्यच आहे. यांच 
न्यायाने * अथशास्त्र ? ( इकॉनॉमिक्स ) या विषयाची 
नोंद उपयोगी ठरली असती. तशी नोंद देऊन तिच्या 
पाश्वभूमीवर भारतीय संस्कृतीच्या व परंपरेच्या परिसरांत 
नांदळेळे आर्थिक जीवन वर्णन करणे आवश्यक होते, 


, आपल्या देशातील अठराव्या शतकापर्यंतचे आर्थिक 


जीवन केवळ राजसत्तेच्या भोवती धोटाळणारे होते 
असे नाही; किंबहुना राजसत्तेच्या चौकटी बाहेरच 
भारतीय ग्रामीण व नागर जीवनातील श्रमबिमाग, 
संपत्तिविभाग, व्यापार ब बांहतुक इत्यादि आर्थिक 
व्यवहार ध्यवस्थित पार पडत होते. या सर्व व्यवहारांच्या 
व्यवस्थेब्रह्ल व शास्त्राबद्दलढ उपलब्ध असेल ती 
माहिती “ अर्थशास्त्र र या नोंदीत ' अर्थशासतर- 
भारतीय ? या पोटकलमात सारूूपान देणे शक्‍य द 


क 


वळ ट्र रे प त्र 
-करखगघरचिघजसज” 


५९ 


स्वि 


नवभारत 


आव्यक होते. तेथेच “वार्ता? ही अर्थशास्त्राची 
परंपरागत संज्ञा सांगणे इष्ट होते. त्यातच अठराव्या 
दातकानंतरच्या भारतीय अर्थशास्त्रीय विचारांची सार- 
रूपाने माहिती देणेही आवश्‍यक होते, कारण 
५ भारतीय संस्कृतीर्मव्ये आधुनिक काळ वगळला 
जावा असे नाही. 

संस्कृतिकोशांतील “ अर्थशास्त्र? ही नोंद पाहणारा 
वाचक वर सूचित केलेल्या अपेक्षांच्या अनुरोधाने ती 
वाचील व त्याला प्रत्यक्षतः या नोंदीत अपेक्षित ती 
अर्थशास्त्रीय माहिती सांपडणार नाही, ती सांपडणे 
आवश्यक होते हा कोशरचनेतील दोष मानावा लागेल. 

३. या नंतर, नोंदीतील ' कोटिळीय अर्थशास्त्र * या 
पोटकलमापर्यंतच्या दोन एष्ठांतील मजकुराचा विचार 
करू. या भागात “* अर्थशास्त्र? व ' राजनीतिदास्त्र ? 
ह्या संज्ञा भारतीय परंपरेत समानार्थक थोजिल्या जात 
असे सांगितळे आहे, पण ते सांगण्यापूर्वीच वेदकाला- 
पासून ' अर्थशास्त्रा/ची ( म्हणजे राजनीतिश्यास्राची ) 
परंपरा सांगण्यास प्रारंभ केला आहे; महाभारतातील 
एक कथा देऊन राजनीतिशास्त्रज्ञांची : महाभारतादि ! 
ग्रंथातील उल्लेखित यादी दिली आहे. [ त्या यादीत 
स्वायंभुवादि तीन मनु इत्यादि काल्पनिक व्यक्ती आणि 
विष्णुगुप्त ( कोटिल्य ) ही ऐतिहासिक र्व्याक्त यांना 
एकाच नाममालिकेत गोविले आहे. |] प्रष्ठ २३१ च्या 
तळाशी “ अर्थशास्त्र ? व धर्मशास्त्र याच्यातील परस्पर 
संब्रंधाबद्दलचा ऊहापोह करणारा परिच्छेद. सुरू होतो 
व तो पृष्ठ २३२ च्या पूवस्तंभानंतर संपतो. या नंतर 
पुन्हा राजनीतिशास्त्राचे ऐतिहासिक विवेचन सुरू 
होते ब त्यात महाभारत व मनुस्मत यांच्या नंतरचे 
“ योवल्क्यस्मृति, कामंदकीय नीतिसार व थ्रुक्रनीति 
हे तीन ग्रंथ राज्यशास्त्राचा विचार करणारे » आहेत 
असे म्हटले आहे. कोटिल्याचा येथ उल्लेख नाही,! 
पुढील विवेचन म्हणजे या तीन ग्रंथांची त्रोटक माहिती 
आहे. ती संपल्यावर एक पोटकलम म्हणून * कोटिलीय 
अर्थशास्त्र? हा भाग सुरू करण्यात आला आहे. 

बर वर्णन केलेली विवेचनपद्धती बाचकाला गोंध- 
ळात टाकणारी आहे, याची तीन कारणे देता येतील : 
(१) अर्थशास्त्र धभेशास्र आणि राजनीतिह्यास्त्र या 


साम्य आणि भेद प्रथम स्पष्ट करावयास हवे होते 
तसे केलेळे नाही; (२) ' अर्थशास्त्र ' म्हणजेच पार- 
परिक राजनीतिशास्त्र हे सांगून त्या शास्त्राचा एक: 
सूत्च व सलग इतिहास संक्षपाने वाचकापुढे येत नाही; 
व (३) राजनीतिशास्त्रावरील एकंद्र ग्रंथात ' कौटि- 
लीय अथदास्त्रा'चे कालदृष्ट्या व महत्त्वदृष्ट्या स्थान 
कोणते आहे हे या विवेचनातून बाचकाला उमगत 
नाही. 

या ठिकाणी, कोडापद्धतीला अनुसरून पुढील 
व्यवस्था करणे जरूर होतेः ( १) वरील परिच्छेदातील 
पहिले कारण लक्षात घेऊन, त्याबद्दलचे विवेचन करून 
असे म्हणणे योग्य होते की * राजनीतिशास्त्र ही नोंद 
पहा ', ब राजनीतिशास्त्र ही नोंद पुढे करावयास हवी 
होती. आजचा वाचक भारतीय परंपरेतील राजनीति- 
शास्त्राचा संदर्भ ' अर्थशास्त्र ? या नोंदीत न पाहता 
“ राजनीतिश्ास्र? या नोंदीत पाहील, हे लक्षात ध्याव- 
यास हव होते. 

(२) याज्ञवल्क्यस्मृति, कामंदकीयनीतिसार व 
श्ुक्तनीतिसार या तीनही महत्त्वाच्या ग्रंथावर स्वतंत्र नोंदी 
असावयास हव्या ब त्या यथाक्रम येणार असतीलही. 
सुचविलेल्या ' राजनीतिश्यास्त्र र या नोंदीत या तीन 
ग्रंथांचा उ्ेख ऐतिहासिक विवेचनात येईल व 
तेथे त्या त्या ग्रंथाच्या स्वतंत्र नोंदीकडे पहा असे 
म्हणता येईल. प्रस्तुत ' अर्थशास्त्र? या नोंदीत. या 
ग्रंथांचा धावता व अपुरा परामर्श घेतला गेला आहे; 
ते टाळता आले असते व स्वतंत्र नोंदीत प्रत्येक ग्रेथा- 
बद्दल कर्ता, काळ, विषय यासंत्रंधीची माहिती नीट 
देता आली असती; किंवा अजून देता येईळ ! 

४. आता ' कोटिळीय अर्थशास्र? या पोट- 
केळमाकड वळू, प्रथम हा आक्षेप घ्यावा लागतो की 
या अतिहय महत्त्वाच्या ग्रंथाला स्वतंत्र नोंद न देता 
पोटकलमात घातले आहे 


हॅ. आणखी काही तपशीलाचे 
आक्षेप असे: | 
(अ) हा ग्रंथ सन १९०५ साली 
असा नोंदीत उल्लेख आहे! 
डॉ. शामाशास्त्रींना उपलब्ध 


ली ' उपलब्ध झाला! 
तो १९०५ च्या आधी 


झाला आणि त्यांनी 
१९०९ साली तो समग्र असा जगापुढे 


मोडी पपरेती ग ठेवला. तेव 
तीन शास्त्रसंज्ञांचा भारतीय सरतील परस्परसंबंध १९०९ हे वष ग्रेथाच्या उपलब्धीचे असे शि 
आणि त्यांच्या आधुनिक अर्थाचे पारंपरिक अर्थांशी रूढी आहे ती योग्य आहे. 

ष्र 


संस्कृतिकोशातील ' अर्थशास्त्रा! वरील नोंद 


या विषयीच्या ग्रंथातून डॉ. शामोशांस्त्री यांना 
आद्य संशोधनाचे हे श्रेय देऊन त्यांचे नाव 
नमूद करण्याचा एक संकेत व परिपाठ आहे. प्रस्तुत 
नोंदीत हे नाव असे दिलेळे नाही व डॉ. शामा- 
शास्त्रींचा उछेख दोवटी, पृष्ठ २३७ वर इतरांबरोबर 
नुसता आला आहे. 

(आ) या ग्रंथाचा कर्ता कोटिल्य हा सम्राट 
चंद्रगुप्त मोर्यांचा महामंत्री होता हे नोंदीतळे विधान 
व पुढील वर्णन निःशंक ठामपणे मांडळे गेळे आहे; 
म्हणजे यासंजंधी विद्वानांमध्ये तीव्र मतभेद आहेत 
याची नोंदीत दखळ घेतलेली नाही. संदभग्रेथातील 
नोंदीत मतभेदांनी ग्रस्त व पुढील संशोधनाला योग्य 
अशा विषयांवर एकच एक मत निःशंकपणे मांडले 
जाणे बरोबर नाही व वाचकाची दिशाभूल. करणारे 
आहे, ६ 
(इ) या ग्रंथाच्या कर्तृत्वाबद्दळ जसे मतभेद आहेत 
तसेच या ग्रंथाच्या काळानद्दलहही अजून तीत्र मतभेद 
आहेत. भारतीय विद्याभवनाच्या * हिस्टरी अन्ड 
कल्चर ऑफ दि इंडियन पौपल्स? या ग्रंथमालेच्या 
दसऱ्या खंडामध्ये एच. सी. रायचोधरी या प्राच्य- 
विद्यातज्ज्ञांनी या गाल ुंबंधी एक खास पुरवणी 
लिहिली आहे व उपल मतांचा परामर्श घेऊन 
म्हटले आहे की कोटिळीय अर्थशास््राच्या खऱ्या 
कालनिणयाचा प्रश्न ' अजून सुटावयाचा आहे, * ( छे 
२८५९-२८७ पहा ) व इ, स. पू. २०० पासून इ. स. 
३०० पर्यंतच्या ६०० वषात कोठेतरी तो काळ निश्चित 
होणारा आहे. प्रस्तुत नोंदीमध्ये, कोटिल्य हा चंद्र- 
गुप्त मोर्याचा महामंत्री असल्याचे मानले असल्याने 
काळही ठरल्यासारखा मानला आहे. ज्यावेळी एखाद्या 
व्यक्तीचा किंवा ग्रंथाचा कालनिर्णय पुरता झालेला 
नंसेळ त्यावेळी कालनिणयाच्या चर्चेत ठरलेल्या पूर्वो- 
त्तर कालसीमा सांगून तो प्रश्न अजून अनिर्णीत राहिला 
असल्याचे नोंदीत स्पष्ट विधान हवे, ब या नोंदीत 
तर कालनिर्णयाचा प्रश्न सपशेळ दुलेक्षितच राहिला 
आ ) कौटिडीय अर्थशशास्रामध्ये ' अर्थश्यात्ीय ? 
( म्हणजे राजर्नातीच्या ) व धमशास्त्राच्या आश्ञांपेकी 
राजाज्ञा ही जास्त बलवत्तर मानली आहे. कोटिल्याची 
ही भूमिका भारतीय परंपरेढा सोडून आहे ब ती 


भारतांबाहेरच्या राजधर्मावरून घेतलेली आहे, असे मतः 
नीळकंठशास्री यांनी मांडलेले आहे (' एज: ऑफ 
नन्दाजू अन्ड मोर्याज्?, एष्ठ १७४ आणि 3.0.8,1, 
शग, 28 मध्ये ). राजाज्ञा व धर्माज्ञा यासंबंधीचे. 
जे तुलनात्मक विवेचन संस्कातेकोशाच्या प्रस्तुत 
नोंदीत केलेळे आहे त्यात नीळकंठशास्त्रींसारख्या 
विद्वानाच्या मताचा उल्लेख करणे आवश्यक होते. 
कोशामध्ये एखाद्या विषयाची नोंद करताना त्या- 
विषयावरील अशा महत्त्वाच्या शोधांचा व मतभेदांचा 
समावेश करणे आवरबक असते; तो समावेश . पृष्ठ 
२३२ वरील विवेचनात होणे आवश्‍यक असून तसे. 
झालेले दिसित नाही, । १ वनाचा 

(उ) कौटिलीय अर्थशास्त्राच्या संशोधनात, 
पाटणभांडार येथे मुनि जिनविजयजी यांना उपलब्ध 
झालेळे देवनागरी हस्तलिखिताचे भाग ही एक अली- 
कडच्या काळातील व उछेखनीय घटना असून तिचा. 
तसा उछ्ेख प्रा. कंगळे यांनी आपल्या ग्रंथाच्या 
प्रस्तावनेत केलेला आहे. नोंद अद्यावत्‌ असण्याच्या 
दृष्टीने या हस्तलिखिताचा उल्लेख हवा होता. ' 
(80, ह, 0, एका, ए६०, 80, एग 
ग, छायंधरक] ९वाध०9, 1960) वि 

(ऊ)) मराठी वाचकाच्या दृष्टीने व कोटिलीयं 
अर्थशास्त्रावरील अभ्यासाच्या दृष्टीनेही श्री. ज. स.” 
करंदीकर आणि श्री, हेरवाडकर यांच्या सन १ ९२७ 
साली प्रसिद्ध झालेल्या ग्रंथाचा उछेख हवा होता. 
संशोधनाच्या क्षेत्रात किंवा एकंद्र ज्ञानसामंग्रीच्या 
बाबतीतही मराठी लेखक व मराठी ग्रंथ उछेखंनींय 
असतील तेथे त्यांचा नोंदीत आवर्जून समावेश करणे 
योग्य होईल व मराठी वाचकाला पुढील अभ्यासासाठी 
ते फायदक्षीरही टरेल, 

(ओ) या ग्रंथाच्या काही अभ्यासकांची नावे 
शेवटी एष्ठ २२७ वर दिली आहेत व त्यात के, ए. 
नीळकंठशास्त्री, धोषाळ व म. म. काणे यांची नांवे 
नाहीत. श्री, ज, स, करंदीकरांचे नाव नाही आणि या 
ग्रंथाची शद्धपाठ प्रत ब शब्दकोश करणारे श्री, आर्‌" 
पी, कंगळे यांचे नावाचा व ग्रंथाचा उछेल नाही, 
नोंदीच्या शेवटी ज्या ग्रंथांचा संदर्भ द्यावयाचा त्यांच्या 
बाबतीत फार काळजीने ते नोंदळे जाणे इष्ट असते, कारण 
त्यात वाचकांना प्रगत झभ्यासासाठी मार्गदशन असते, 
प्रस्तुत नोंदीच्या शोवटी (ए, २३७) दिलेल्या संदर्भात 


५३ 


नवभारतं 


कौ. अः असा. संक्षेप आहे. कोशाच्या प्रारंभी ' संदर्भ 
मथ संक्षेप > दिला आहे त्यात को. अ. मिळत नाही, 
तर' “अर्थ? हा ' कोटिलळीय अर्थश्ञास्त्रा "चा संक्षेप 
मिंळतो. पण तेथेही या ग्रंथाची कोणी संपादित केलेळी, 
कोणती आवृत्ति, कोणत्या साली प्रसिद्ध झालेली, 
वॅगेरे"काही तपशील नाही. संदर्भ ग्रंथांच्या बाबतीत 
सर्व्र.तपद्शील देणे आवश्‍यक असून तो या यादीत 
अनेंक ग्रेंथांना दिलेला नाही. 


- ५, येथवर ' कोटिळीय अथेशास्त्र रया पोटकलमातील 
काही उणीबा मी. दशोविल्या असून ह्या कलमातील 
मजकुरात व मांडणीत कशी सुधारणा शक्‍य होती ते 
सूत्रित: केळे, आहे. 


' आता, पुन्हा “ अर्थशास्त्र ? या मूळ नोंदीचा 
समग्र विचार केल्यास असे दिसेळ की कोशासारख्या 
संदर्भग्रंथात एखांदी नोंद करताना कोणती अवधाने 
ठेवावी लागतात. याचा पुरता विचार नोंद लिहि- 
णाऱ्याः. व्यक्तींनी केळेला नाही. आपण भारतीय 
रांजनीतिद्यास्रावर नोंद लिहिणार आहोत अद्या सम- 
जुतीने प्रारंम करून कौटिलीय अर्थशास्त्रावर बहुतांश 
जागा त्यांच्याकडून खर्च झाली आहे. व ' अर्थशास्त्र ? 
(म्हणजे श्रमविभाग, संपत्तिविभाग आदींचे शास्त्र ) 
दुलक्षिक्षे गेळे आहे. नोंद लिहून आल्यावर ती वाचू- 
नहीं. हीं दुरवस्था लक्षात घेऊन नोंदीबद्दल फेरविचार 
करणे... संपादनकार्याच्या वेळी शक्‍य होते, किंवा, 
मुळात. योजनेच्या व्यूहातच, * अर्थशास्र ?, ' राज- 


५४ 


नीतिशास्त्र, * धर्मशास्त्र), ' कोटिलीय अर्थशास्त्र 
“ झुक्रनीतिसार ' इत्यादि शास्तरांच्या, व्यक्तींच्या व 
ग्रंथांच्या स्वतंत्र नोंदी घेऊन त्यांना पूरकसंदर्भपद्धतीने 
परस्परसंबंधित केळे असतें तर प्रत्येक लेखकाकडून 
त्याच्या विशिष्ट नोंदीत काय नेमके अपेक्षित आहे व 
काय दुसऱ्या नोंदीत येणार आहे (व नुसते संदर्भसूचित 
करावयाचे आहे ) याची स्पष्ट कल्पना लेखकांना देणे 
संपादकांना सहज शक्‍य झाले असते, दुदैवाने, असे 
झालेले दिसते की योजना करून नोंदीची यादी 'ठरवि- 
ताना त्या नोंदींचा परस्परसंबंध बारकाईने ठरविण्यात 
आलेला नाही, संदर्भकोश्यातील प्रत्येक नोंद ही संभधित 
शास्त्रांच्या, व्यक्तींच्या व ग्रेथांच्या नोंदीकडे वाचकाला 
आकर्षित करणारी असावी, पण तसे या कोशातील 
नोंदींच्या बाबतीत घडलेले दिसत नाही. 


मठुष्यअळाच्या, साधनसामग्रीच्या किंवा इतर 
गोष्टींच्या अपुरेपणामुळे कोशरचनेत जे दोष उत्पन्न 
होतात ते वेगळ्या तऱ्हेचे असतात, पण ' अर्थशास्त्र ' या 
नोंदीत वर दर्शविलेले दोष हे केवळ सदोष संपादनपद्ध- 
तीच्या अवलंबामुळे उत्पन्न झाळे आहेत 


» म्हणूनच, 
पद्धतीच्या बाबतीत जास्त काटेकोरपणा ठेवल्यास, 
नोंदींच्या परस्परसंब्रंघांकडे जस्त लक्ष पुरविल्यास व 


नोंदीच्या आशयात जास्त व्यवस्था आणल्यास भा 
संस्कृतिको्याच्या पुढील खंडांमध्ये अ्थद्ास्त्र र 
नोंदीतील दोषांप्रमाणे दोष राहणार नाहीत. या अपेक्षेने 
या नोंदीचे प्रस्तुत तपशीलवार विवेचन संस्कृतिकोशाच्या 
संपादुकांपुढे ब वाचकांपुढे मी ठेवीत आहे. 


वाचकांचा पत्रव्यवहार -- 


भारतीय संस्कृतिकोशासंबंधातील पत्रव्यवहार 


[ मे १९६३ च्या अंकातील प्रा, सदाशिव आठवले ह्याच्या लेखास पं. महादेवशास्त्री... जोशी 


ह्यांचे उत्तर व प्रा, आठवले ह्यांचे प्रत्युत्तर, ] 


नवभारतच्या मे १९६३ च्य़ा अंकातील भार- 
तीय संस्कृतिकोशाच्या प्रथम खंडावरील प्रा, आठ- 
वले यांची प्रतिकळ टीका माझ्या वान्वनात आली 
मी ती समग्र वाचली आणि माझे मतझालेते हे 
'की, सद्र टीका विधायक नसून केवळ विघातक 
आहे. विधायक टीकेला उपहासाची गरज नसते. 
श्री. 'आठवले यांनी त्या संपूर्ण लेखात माझा खर- 
पूस उपहास केला आहे, 

श्री. आठवले यांचा आदाय- असा दिसतो को, 
कोण्या सोम्यागोम्याने हा कोशनिर्मितीचा लहान 
तोंडी मोठा घास घेतला आहे, या बाबतीत मला 
एवढेच म्हणायचे आहे की, आठवले यांनी सांग- 
ण्याच्या आधी माझ्या बुद्धीच्या आणि विद्येच्या 
मर्यादा मला खतःला ठाऊक आहेत. पण त्याना मी 
एवढेच सांगेन की, कोशासारख्या मोठ्या कामांना 
विद्या-बद्धी तर हव्याच; पण त्याहीपेक्षा निराळेही 
काही गुण हवे. साक्षेपी प्रयत्न हवा, कुठें काय मिळू 
शकेल त्याचा अंदाज हवा, जे मिळाले त्यातले 
नेमके ते टिपून घेण्याची सारग्राहकता हवी आणि 
जे घेतले ते व्यवस्थित मांडण्याची लेखनशैली हवी. 
या काही गोष्टी माझ्याकडे बऱ्यापैकी आहेत, असे मी 
नम्रपणे त्यांना सांग इच्छितो. श्री, आठवले यानी 
कोश नीट वाचला असता, तर त्यांच्या लेखाला उप- 
हासाचे इतके पुट चढले नसते 

श्री. आठवले यांनी कोशात अमुक नाही 
तमक नाही, असे खप सांगितले आहे. पण संस्कृ 
तीच्या विबिध अंगांचे रोकडो नव्हे; तर हजारो 


५५ 


विषय मी ज्ञानकोशाच्या कक्षेत आणून घांतले,ते 
मात्र त्यांना दिसले नाही. त्याविषयी अवाक्षर त्यांनी 
लिहिले नाही 

पहिल्या प्रथम त्यानी असा एक आभास निर्माण 
केळा आहे की, या कोशाला काही योजना नाही. 
मी कोशाची योजना प्रथम १९५७ सांडी 'तयार 
केली व ती अनेक मान्य विद्वानांकडून संमत करून 
घेतली 

आतां त्यांच्या टीकेच्या थोड्या. तपशीलात 
शिरणे भाग आहे. त्यांनी जी दोषस्थळे दाखविली 
आहेत, ती एक तर अनवधानाने दाखविली असावी 
अथवा माझे “ कवतिक ? फार झाले, त्यावर उतारा 
म्हणून दाखविली असावी, उदा ०: 

( १ ) अवंतिवर्मा, अरिकेसरी, अनंगपाळःइ० 
विषय मी घेतले नाहीत, असे त्यांचे म्हणणे.'. पेण 


मी ते त्या त्या राजवंशात घेणार आहे.. म्हणजे 
दुबार उछेख टळेल, 


(२ ) इश्वस्चंद्र विद्यासागर जर “ ई ?. मध्ये 
येतात, तर अहल्याबाई होळकर “ अ ? खाली- .का 
नको १ ही त्यांची एच्छा, अहल्याबाई कोशांत -येणार 
आहे; पण ती होळकर अहल्याबाई अशी आडनांव- 
पूर्वक. उदा० कवे घोंडो केशव, आगरकर गो, ग. 
प्रमाणे. विद्यासागर हे त्या महापुरुषाचे आडनांव 
नसून ती पदवी आहे. त्यांचे आडनांव फारसे कुठे 
प्रचारात नाही. म्हणून “ इ) खाली ईश्वरचंद्र घेतला 

(३) 'अष्टप्रधान' नाही, असा आक्षेप, पणं त्या 
विषयाचे वणेन रामायण ब शिवचरित्र यांच्या 
आधारे “ अमात्य ! या विषयाखाली 'घेतले आहे; 


“-ऐञ अ. व. त 
"कखगघरचिघजचतञ, 


नवभारत 


(४ ) ' अधिराज्य? हा विषय नाही, ही तक्रार, 
पण माझ्या मते अधिराज्य हा शब्द अलिकडे घड- 
लेला आहे, अघिराज्य या नांवाची एखादी राज्य- 
पद्धति प्राचीन काळी नव्हती. ' साम्राज्य भौज्यमू- 
यात अधिराज्य नाही, ' आधिपत्यमय ' आहे आणि 
कोशात ते त्याच नांवाखाली घेतळे आहे, 


(५ ) अंबपालीवन या विषयात योग्य तेवढा 
मजकूर त्या गणिकेविषयी आला आहे, याहून 
:अधिक जागा तिला द्यावी, असे मला वाटले नाही. 


(६ ) अजामिळ, एकलव्य इ. पौराणिक व्यक्ति 
मला माहितच नाहीत, असे कृपया आठवल्यांनी 
मानू नये. कारण लेखक होण्यापूर्वी मी एक पुराणिक 
'होतो. जास्तीत जास्त सात ते साडेसात हजार एवढी 
कोशाच्या एष्ठसंख्येची मर्यादा ठरवून घेतठेली आहे, 
अशा स्थितीत सर्व पौराणिक चरित्रे आणि आख्याने 
कोशात देणे सुतराम्‌ शक्‍य होणार नाही. अजामिल, 
एकलव्यादि नावे अन्य विषयांच्या संदर्भात प्रसंगो- 
पात्त येऊन जातील. चरित्रांच्या बाबतीत चरित्र- 
कोशात न आलेली, पण येणे आवश्‍यक अशी 
चरित्रे सांपडली ती या कोशात दाखल करण्याचे 
घोरण ठेवळे आहे, महत्त्वाची चरित्रे ज्ञानकोश, 
चरित्रकोर यांच्यातलीही आम्ही घेऊ. विविध 
संप्रदायांचे संस्थापक, प्रचारक आणि त्याचे साहित्य 
निर्माग करणारे आचार्य व कवि यांची अनेक चरित्र 
नव्याने आम्हाला मिळाली आहेत. ती आम्ही 
् आवजून देणार आहो. 


(७ ) ' अतीश दीपंकर? विषय आला नाही, 
ही तक्रार पण ते नांव ' दीपंकर श्रीज्ञान' असे 
आहे, आणि त्या नांवाखाळलची मिळाली तेवढी 
माहिती घेऊन ठेवली आहे, ' द ? मध्ये तो विषय 
येईल, 


(८ )' अंगकोरथोम, अंगकोरवट इ. विषय 
आम्ही घेऊन ठेवळे आहेत, ते आठवले यांनी 


५६ 


एकदा येऊन समक्ष पाहावे, पण ते आम्ही * बृह- 
त्तर भारत या नांवाखाली देणार आहो, 


( ९) ओदंतपुरी विषय नाही, ही त्यांची तक्रार, 
पण तो विषय ' उदंतपुरी ! या नांवाखाली छापला 
आहे, ओदंतपुरीचा उदंतपुरी असाही पर्याय आहे, 
हे आठवले यांना माहित नाही, असे मी कसे म्हणू! 


(१० ) अज नांवाची एक प्राचीन जमात 
आहे व ती मी लिहिली नाही, असे त्यांचे म्हणणे, 
मी ती ' अजाद ? या नांवाखाली छापली आहे ब 
* अजक * या विषयात “ अजपूर्वपद ! अशा दोन 
राज्यांचीही माहिती दिली आहे, 


(११) अज - यशीय पश्नु असे मी घेतले 
नाही, हे खरे; पण तो विषय मोकड या नांवाखाली 


येईल व तिथे बलिदानामागचे अनेक संकेत व 
पद्धति येतील, 


(१२ ) अजुंनायन या विषयात मी फक्त * यांचे 
गणराज्य होते ' एवढेच म्हणायचे चुकलो; . पण 
' प्राचीन लोक व देश ! असे लिहिले असन त्यांचे 


स्थान व संबंधही दाखवला आहे, ' अजनायनानां 
जय: ? ड् 


हा त्यांचा मुद्राठेच मात्र मला आढळला 
नाही एवढे खरे. 


पुष्कळदा असे होते, की टीकाकाराला जो विषय 
ज्या प्रमाणात ग्राह्य बाटतो, त्या प्रमाणात संपादकाला 
तो ग्राह्म वाटत नाही. किंवा जो त्याज्य वाटतो 
तोही तसा वाटत नाही. हा इंहिकोनांतळ 
फ्रक आहे. या बाबतीत विविध टीकाकाराची विविध 
मते असू शकतील आणि संपादकाचे मत त्याहून 
भिन्न असू शकेल, पण सुदैवाने आठवल्यांच्या 
बाबतीत तसे घडले नाही. त्यांनी परित्यक्‍त 
म्हणून निर्दिष्ट केलेले बहुतेक विघय स्थानभेदाने 
आणि संदभ भेदाने आमच्या कोशात यायचे आहेत 
आणि त्याबद्दल खात्री करून घेण्यासाठी मी त्याना 
आमच्या मंडळाला मेट देण्याची विनंती केली आहे. 


पत्रव्यवहार 


कोश अधिकात अधिक निर्दोष व्हावा, म्हणून 
मी केलेले प्रयत्न पुढीलप्रमाणे आहेत : 

( १ ) मी कोणत्याही विषयाच्या संबंधात केवळ 
एका ग्रंथावर विसंबून राहिलो नाही. जास्तीत जास्त 
ठिकाणाहून एका विषयाची माहिती मिळवण्याचा 
प्रयत्न केला आहे. | 

( २ ) इतिहास, ऐतिहासिक व्यक्ति, दक्षिणे- 
तील प्रदेश, भाषा व ठळक व्यक्ती याच्यावरच्या 
नोट्स्‌ मी माननीय श्री. सेतुमाधवराव यांच्याकडून 
वाचून घेतल्या आहेत व त्यानी . सुचविलेल्या 


दुरुस्त्या केल्या आहेत. 
(३) श्रौताचे सर्व विषय पं. गणेशशास्त्री खरे, 


गोकणे थांनी वाचले आहेत व ते ठीक असल्याचा 


ळेखी अभिप्राय दिला आहे. 

(४ ) दशेनांचे विषय मी पं. दत्तात्रेयशास्त्री 
कवीश्वर याच्याकडून तपासून घेत असतो. 

( ५.) प्रथम खंडातळे निम्याहून अधिक विषय 
हस्तलिखित खरूपात माननीय श्री. पां. ज. चिन्पु- 
ळगुंद यानी वाचळे आहेत व त्यानी क्वचित सुच- 


विलेल्या दुरुस्त्या मी केल्या आहेत 
( ६ ) पहिल्या तपासणीसाठी सर्व विषयांकरिता 


श्रीमती दुर्गा भागवत यांना मंडळाने नियुक्‍त केले 
असून मंडळात लिहून झालेले सर्व विषय प्रथम 
त्यांच्याकडे जातात. 

(७ ) कोशात लहानमोठे जेन विषय सुमारे 
१५०० येतील. ते तपासून देण्याचे कोल्हापूरचे 
डॉ. ए. एन्‌. उपाध्ये यानी मान्य केळ आहे. 

केवळ माझ्या बुद्धीवर विसंबून न राहता 
मी प्रथम खंडासाठी एवढी खबरदारी घेतली आहे 
आणि पुढच्या खंडासाठीही मी तशी घेणार आहे. 

आणि इतके करूनही कोशात काही दोष राहिले 
असतीलच. हे मी प्रांजळपणे कबूल करतो, कुठे 
चकीचे विधान झाळे असेल, कुठे ते संदिग्ध राहिले 
असेल; कुठे एखाद्या विषयाची माहितीच कमी 


न, भा. ट 


मिळाली असेल, कुठे मी खतःच संशयात असेन; 
कुठे अनवधानाने एखादा विषयच राहून गेला 
असेल; अशी काहीतरी कसर सुतराम्‌ राहिली 
असेल, 


-- पं. महादेवश्यासत्री जोशी 


विश्वकोश कार्यालय, वाई. 
| १५|६॥६३ 
संपादक नवभारत ह्यांस स, न. वि, वि, 
मे १९६३ च्या “ नवभारता'च्या अंकातील 
: भारतीय संस्कृति कोशा'च्या पहिल्या खंडावरील 
माझ्या अभिप्रायासंबंधातळे पं, महादेवशास्त्री जोशी 
ह्यांचे वरील पत्र वाचून थक झालो. 
माझ्या टीकेत विघातक काय आहे ! मी उप- 
हास कोठे केला आहे ? कितीही दोष दिसले तरी 
“ कवतिक'च करायचे म्हणजे टीका विधायक होते; 
अन्यथा ती विधातक असे समजायचे की काय | 
अपूर्ण आहे, विसंगत आहे सदोष आहे ते तसे 
आहे म्हटल्याने उपहास होतो की काय ? 
पं, महादेवशास्त्री म्हणतात, ““ आठवले ह्यांनी 
सांगण्याच्या आधी माझ्या बुद्धीच्या आणि विद्येच्या 
मर्यादा मळा स्वतःडा ठाऊक आहेत ?” असतील । 
पण मला कुठे ठाऊक आहेत १ मो त्यांच्या विद्या- 
बुद्धीविषयी, ' साक्षेपी ? प्रयत्नाविषयी, ' सार- 
ग्राहकते ? विषयी काहीही म्हटलेले नाही. म्हण- 
ण्याचे कारणच नाही. मळा कोशाविषयी लिहायचे 
होते, कोराकर्त्याविषयी नव्हे. 
पुढे माझ्याविषयी मात्र शास्त्रीबुवा खुशाल म्हण- 
तात की, “ श्री. आठवले ह्यांनी कोश नीट वाचला 
असता तर त्यांच्या लेखाला उपहासाचे इतके पुट 
चचढळे नसते ” सुमारे पन्नास निरनिराळे विषय 
घेऊन कित्येक आहेत ते कसे अनावदृदयक आहेत; 
अलावबश्थक अशा कित्येक नोंदा कशा नाहीत आणि 


९ 


नबभारत 


तपशीलात अनेक ठिकाणी कशा गफलती आहेत 
वगेरे सगळे * कोद नीट न वाचता ? दाखविण्याची 
अद्‌भुत विद्या मजकडे नाही ! असो ! ! 

कोशसंपादक आणखी असेही म्हणतात की- 
“८ संस्कृतीच्या विविध अंगांचे शेकडो नव्हे 
तर हजारो विषय मी ज्ञानकोशाच्या कक्षेत आणून 
घातले ते मात्र त्यांना दिसले नाही. त्याविषयी अवा- 
क्षर त्यानी लिहिले नाही, ? आता ह्याविषयी काय 
लिहायचे १ शब्दकोशकर्त्याने आपल्या ग्रंथात लाखो 
शब्दांचे अथे दिळे म्हणून त्यावद्दढ काय बरे 
धन्योद्वार काढावयाचे ? 

आता तपशीलात जाऊ । मी दाखविलेल्या 
दोषांचे बाबतीत काही ठिकाणी अत्यंत हास्यास्पद 
अशी समथेने कोशसंपादकांनी केली आहेत. काही 
ठिकाणी थातुरमातुर स्पष्टीकरणे आहेत. ती सर्व 
आता ओळीने पाहू, 

( १ ) ' अजुंनायन ? ह्या विषयाबाबत पं. 
जोशी थोडीशी चूक कवूळ करतात, बाकी सगळी 
माहिती दिली, फक्त त्यांचे ' गणराज्य ? होते एव- 
ढेच म्हणे सांगायचे राहिळे | मग सांगितळे काय ? 
“€ अजुनायनानां जयः । ” हा मुद्राळेख आढळला 
नाही | कां बरं १ अगदी सहज आढळण्यासारखा 
होता; त्यासाठी मूळ साधनसाहित्याकडेसुद्धा 
जाण्याची गरज नव्हती. आळतेकरांच्या 8716 
घात. 0एहपापोहा उ) १॥७0९1६ ताड 
सारखे अधिकारी व्यक्तीने लिहिलेळे कोणतेही 
पुस्तक पाहून काम भागले असते. 

(२ ) “ अज म्हणजे यज्ञीय पत्नू ही माहिती 
आली नाही कारण का तर म्हणे ती. ' बोकड * 
खाली येणार आहे. खरोखरीच *' बोकड ? अशी 
नोंद करावयाची आहे का १ यजातल्या बलीला 
“ पह्यु * म्हणतात, ह्यात नर, अश्व, अज सगळेच 
येतात ही माहिती ज्ञास्रीबुवाना मी का द्यायळा 
पाहिजे १ एकवेळ “ पह्यठु ? खाळी किंवा बलिदाना- 


ष्ट 


अनुक्रमणिका 


खाली अज म्हणजे यशीय पशु हे येणार आहे असे 
म्हटले असते तर पटले असते, ' बोकड ' पटणे 
कठीण जात आहे. आणि समजा तसे असेळ तर 
त्या ठिकाणी तसा खुलासा का नाही ? “ आजे 
पाडवा - दौहित्र श्राद्ध पहा ?? अशी नोंद झाली 
आहे, अश्या आणखीही पुष्कळ आहेत, त्याच- 
प्रमाणे “ अज- ' ब्रोकड ? पहा ” अशी व्यवस्था 
करता आली असती, 


(२अ ) “ अज ? जमातीची (अजाद नव्हे) 
ती दाह्वाराश युद्धात सुदासाविरुद्धच्या संघटनेत होती 
वगेरे महत्त्वाची माहितीही ए&६॥ ७०१ ॥६०- 
वश] कृत १९८ [०१९ मधून सहज 
मिळण्यासारखी होती. ( २ आ ) ' अज म्हणजे 
रु कुळातला एक राजा ही माहिती का नाही ह्या 
प्रश्नाचे उत्तर दिलेळे नाही, इथेही । इक्ष्वाकुवंश ? 
पहा असे काही म्हणता आले असते. 

(३) ' अंब्रपाली ? विषयी माहिती का 
नाही ! उत्तर असे कीं * अंबपालीवन * खाली 
द्यायची तेवढी जागा दिली म्हणून, जागा अगदी 
तेवढीच देता येईल हे एकवेळ मान्य करू, पण ती 
माहिती 'अंबपालीवन? ह्या नोंदीखाली येणे हा प्रकार 
विलक्षण आहे, * पेशवे ! ह्यांची माहिती * पेशवे 
उद्याना' खाली, संभाजी पार्कमध्ये 'संभाजी? 


मदाय बॉ आणि 
टिळक? ह्यांचे चरित्र “टिळकरोड? खाली पहा अशी 
काही तरी गंमत दिसते ही. 

(४ ) ' अजामिल ! 


टु 
१ एकलव्य ? इ, पौरा- 
णिक व्यक्ती शास्त्रीबुवांना माहीतच नाहीत असे मी 
कशाला मानं 


[ ! ते लेखक होण्या पूर्वी पुराणि 

ही माहिती मला समजली, पण ह होजे नाक 
सोडून आहे. ह्या व्यक्ति कोशात नाहीत एवढेच 
माझे म्हणणे, मर्यादित एडसंख्येत सर्व पौराणिक 
चरित्रे, आख्याने, येतील असे शक्‍यच नाही, पग 


किक 

अंबाबाई ? नामक समर्थ रामदासांच्या एका 

शिष्येला ज्या कोशात जागा मिळते त्यात शिष्य- 
प्डाह विव जरब 


पत्रव्यवहार 


धर्माचा आदश अद्या “ एकलळ्व्याःछा मिळत नाही 
ह्याचा अर्थेच लागणे अशक्य आहे, 

(५ ) काही महत्त्वाच्या नोंदी झाल्या नाहीत 
असे मी म्हटले आहे. त्यावर पं. जोशी म्हणतात 
की त्या दुसऱ्या कुठल्यातरी विषयाखाली येणार 
आहेत, पण हे सगळे वाचकाला कळावे कसे ? कारण 
“ अनोतिगसंगति ?, हे अर्ध्या मांड्या झाकणारे 
श्रमणींसाठी एक वस्त्र * वस्त्र? किंवा “ श्रमणी ? 
खाली येण्यापूवी स्वतंत्र विषय म्हणून येऊन जाते, 
तर *“ अंगकोरथोम ? सारख्या महत्त्वाच्या गोष्टी 
: वृहत्तर भारत ? ह्या मोठ्या विषयात सामावून 
घेतल्या जातील अश्या तऱ्हेच्या कोशकारांच्या खुला- 
शाचा बोध कसा व्हावा ? 

' (६ ) ' ओदंतपुरी ? चा “ उदंतपुरी ? असा 
पर्याय आहे हे आठवले ह्यांना माहीत नाही असे 
म्हणणे शास्त्रीवृवांना जड जात आहे, म्हणा. की ! 
वस्तुस्थिति तश्ीच आहे, मळा ओदंतपुरीचा भार- 
तीय विद्याभवनचे भारतीय इतिहास व संस्कृती - 
वरील ग्रंथ; राधाकुमुद मुकजींचा प्राचीन भारतीय 
शिक्षणावरील ग्रंथ वगेरे मान्यवर कृतीतून आलेला 
पर्याय ठाऊंक आहे तो ' उद्दण्डपुर ' असा आहे; 
“ उदुंतपुरी ? नाही तो कोशकारांनी, कुठल्या तरी 
हिंदी संस्करणातून घेतलेला दिसतो. | 

(७ ) “ अधिराज्य” शब्द अलीकडे घड- 
ठेला नाही. जुनाच आहे. ४-९) आणि ॥०- 
१००९॥ रचित १४७९१७ 110९5 काढून सहज 


पाहता येईल, 

(८ ) ' अवंतिवर्मा ? ' अरिकेसरी ! ' अनंग- 
पाळ ? वगैरे नाहीत त्याबद्दलचा खुलासा असा की 
ते त्या त्या राजवंशात येणार आहेत. कोशाच्या 
प्रस्तावनेत जी यादी दिली आहे त्यात वेद्काला- 
पासून तो वर्तमान काळापर्यंत भारतात झालेले वेदिक, 
पौराणिक व ऐतिहासिक राजवंश? (ए.५) 
आणि ' पुण्यश्लोक राजे महाराजे ' (ए.६) असे 


अनुक्रमणिका 


दोन्ही विषय आहेत. “ अकबर ? * औरंगजेब ? 
मोगल वंद्यात येण्यापूर्वी इथे हजेरी देत आहेत 
* अंशुवधेन ? हा नेपाळचा ठाकुरी वंशातला राजां- 
सुद्धा 'ठाक्र” वं येण्यापूर्वी स्वतंत्रपणे चमकन जात 
आहे. मग विचाऱ्या बाकीच्या राजांनीच काय असा 
गुन्हा केला आहे की त्यांना तयांच्या वंशाचे अक्षर 
येईपर्यंत थांबावे लागावे ! का आले ते ' पुण्यश्छोक? 
आणि राहिले ते ' पापक्छोक ? समजायचे ? 

(९ ) “ अष्टप्रधान ? हा विषय ' अमात्य ? 
खाली घेतला आहे १ का ? तो विषय तिथे गुंडाळ- 
ण्यांसाराखा आहे काय ! आणि किती घेतला आहे ? 
शिवाजीच्या अष्टप्रधानमंडळाविषयी सव्वादोन ओळी 
आहेत आणि त्यांतल्या पावणेदोनहून अधिक ओळी 
त्याने ही कल्पना रामायणावरून किंवा द्रुक्रनीती- 
सारावरून घेतली असावी ह्या मौलिक माहितीने 
खच्चून भरलेल्या आहेत ! 

( १० ) “ अहिल्याबाई होळकर :, “ ईश्वरचंद्र 
विद्यासागर , “ अतीश॒ दीपंकर ' वगेरे व्यक्ति- 
चरित्रांसंबंधी माझे असे म्हणणे आहे की चरित्रे 
सामान्यतः प्रथम आडनांव, मग व्यक्तिनाम अशा 
तऱ्हेनेच लावायची असतात, पण काही अपवादही 
करावे लागतात, प्रत्येक कोशात केळे जातात, ह्या 
कोशात ' ईश्वरचंद्र विद्यासागर? हा अपवाद केलाच 
की नाही १ मग अहिल्याबाईचा का नाही करावयाचा १ 
डॉ. केतकर ( ज्ञानकोश ) , चित्राव्यास्री ( चरित्र 
कोश ) आणि दाते व कर्वे ( सुलभ विश्वकोश 9 
ह्या सर्वांनी अहल्याबाई अ खालीच घेतली आहे हे. 
लक्षात घेण्यासारखे आहे, एक तर अपवाद कुठेच 
करूं नये किंवा करायचे असतील तर त्यासंबंधीचे 
स्पष्ट असे दिग्दर्शन प्रस्तावनेत केळळे असावे. म्हणजे 
मागाहून कोण कुठे येणार आहे ह्याच्या फारशा 
चौकशा कराव्या लागत नाहीत, मी “ उद्दालक ? 
ह्याची माहिती मिळवायला गेलो. ती मळा 'उद्दालक? 
खाली सापंडली. नादी, मग संपादक काय काय करणे 


५९ 


क ऱ्च 


क री य 
-पफबभम ळर 
साकभमिरटनस 


नवभारत 


डाक्य आहे असे तक लढवून शोधावी लागळी आणि 
शेवटी ती “आरुणि? ह्या त्याच्या पैतृक नांवाखाली 
सापडली | कि 

( ११) मी माझ्या परीक्षणात म्हटले आहे 
कीं :' अहमदाबाद, ? “ अहमदनगर ? * औरंगा- 
ब्राद ? “ अलाहाबाद? “ इंदूर ' अश्शा अनेक 
मोठ्या मोठ्या नोंदी झालेल्या नाहीत, केवळ संस्कृत 
नांवाच्याच नोंदी करायच्या असतील असा संदायाचा 
फायदा कसा द्यावा ! कारण “ अलीगढ ? दिसते, 
: अजमेर ? आहे, ' आग्रा ' ही आहे. तसेच 
कोशात केवळ संस्कृत संज्ञाच असणार नाहीत हे 
वरील कलम ( २ ) मधील * बोकड ? खुलाशाने 
स्वंपादकानी स्पष्ट केलच आहे ! तेव्हा ह्या स्थल- 
नामांचे बाबतीतही कोडकारानी काहीतरी खुलासे 
देऊन आम्हाला थोडा ज्ञानाचा आणि / किंबा 
करमणुकीचा लाभ करून दिला असता तर बरे झाले 
असते. | 

( १२ ) तसेच जातककथाप्रसिद्ध ' आयंद्मूर ' 
वगैरे महत्त्वाच्या नोंदी सुटलेल्या आहेत म्हणून मी 
दाखवून दिले आहे. त्याविषयी पं. महादेव शास्त्रींनी 


७३० जक 


काहीच खुलासे केलेले नाहीत. कृपया करावेत. ते 
काय असतील ह्याची कल्पना आहे आणि उत्तरेही 
तयार आहेत ! 

पं. महादेवशास्त्री जोशी ह्यांनी मी घेतलेल्या 
आक्षेपांना जी उत्तरे म्हणून दिली आहेत त्यांचे स्वरूप 
हे असे आहे, खरं म्हणजे मी मूळ लेखात जे दोष 
दाखविले ते अगदी थोडे नमुन्यादाखल घेतलेळे होते, 
फक्त तेवढेच आहेत, असे कोशकारांनी समजू नये. 
आणखी पुष्कळ आहेत. ते कसे राहिले, कुणी काय 
व किती सहाय्य केले, ते करूनही चका कशा 
राहिल्या वगैरे इतिहास शास्त्रीबुवांनी दिला आहे, 
पण त्यात मी कशाला शिरू ? छापलेला कोदा समोर 
आहे. त्यात जे आहे ते कसे आहे हे मी सांगितले, 
माझ्या सांगण्यात जी चूक सापडेळ ती कबूल करीन 
आणि त्याबद्दल कोशकारांची जाहीरपणे क्षमा मागेन, 
पण पं, महादेवशास्त्री जोशी ह्यांच्या वरील पत्रातील 
खुलाशानंतरही तशी वेळ आलेली नाही हे माझ्या 


उत्तरावरून स्पष्ट झाले असावे असा नम्न आत्म- : 
विश्वास वाटतो. 


-- सदाशिब आठवले 


“"%*-€/*२१-८//“"*२-““"«*-““*"<-““**-“* “८२4. “२१--८/२१<-/ /२ ६- * ९__ /*"२६--“.--< 
५....”/€*२ *-“ 


कक्कय्या 


मिळण्याचे ठिकाण - 


भे 


अनुक्रमणिका 


का्कॉक ; इतिहास आणि तत्वज्ञान 


चिटणीस , प्राज्ञपाठहयाळा मंडळ, वाई, १ 


वक्त्या 


- लेखक - 


प्रा, सदाशिव आठवले 
कि. ३ रु. 


[ जि. सातारा ] 


म्य > >>> --><०->&: येव: -2& 
६० 


भारतीयांचे सशस्त्रीकरण 

“ भारताला नखशिखान्त सास्त्र करणे हे त्याला 
संरक्षणरहित ठेवण्याइतकेच धोक्याचे आहे. ” 

पाश्चात्य देशांकडून शस्त्रासत्रे विकत घेणे भारताला 
फारसे सुकर जात नाही हे सर्वानाच माहीत आहे. 
भारताच्या गरजा अजमावण्याकरिता अमेरिकन व 
राष्ट्रकुल शिष्टमंडळे भारताचे दौरे करून गेली. भार- 
ताची पण दोन शिष्टमंडळे लंडन व वागिंग्टनला जाऊन 
विचारविनिमय करून आली. टी. टी. कृष्णमाचारी 
पण त्याच कामाकरिता दौऱ्यावर गेले होते. काम एकं- 
दरीत कठीणच आहे. 

ब्रिटनळा युरोपबद्दळ आलेला अनुभव भारताला 
पाश्चात्य राष्ट्रांबद्द« येत आहे. दार ठोठावण्यास उशीर 
झालेला आहे. भारताला ठोठबावे लागणारे दार 
पाश्मात्य राष्ट्रांच्या स्वसरक्षणाथ तयार झालेल्या गटाचे 
आहे. तटस्थता हे भारताचे राष्ट्रीय धोरण असून 
त्यापासून परावृत्त होण्याची अजूनही त्याची - इच्छा 
नाही. परंतु या गटाच्या सभासदांना मिळणाऱ्या सवें 
सवलती मात्र आपणास मिळाव्यात अशी त्याची 
मागणी आहे. लंडन वारिंग्टनचे वातावरण पण 
पूर्वीचे राहिलेले नाही. 

रशिया व चीन यांचेतील वितुष्टामुळे, वसाहतवाद 
संपुष्टात आल्यामुळे, व नव्या नव्या राष्ट्रांच्या उफाळून 
येणाऱ्या . राष्ट्रीयस्वामुळे, गटागटातील संबंधसुद्धा 
सारखे बदलत आहेत. कम्युनिस्टविरोधी आघाडीच्या 
सभासदांचा रशिया व चीन यांना सारखाच विरोध 
आहे काय ? पाकिस्तानचे स्थान काय ! ( पाकिस्तान 

0३१ 

हा नुसता रश्ियाविरोधी सेन्यो ( 0) ्ा ) चा 
सभासद नसून चीनविरोधी सिआटो (8४५0) चा 
पण सभासद आहे परंठु त्यामुळ आपला चीन वरो- 
नेरचा सीमाप्रश्न सोडविण्यास आयुब्रखानला काहीच 


अडचण वाटली नाही, 


६१ 


सार-संकठन 


“ असे होणार असे आम्ही तुम्हाला सांगितलेच 
होते! हे वाक्‍य मात्र पं. नेहरूंना आता सर्वांकडून 
ऐकून ध्यावे लागत आहे. पंधरा वर्षे तटस्थतेचे धोरण 
ठेवणाऱ्या भारतावर चीनने हा केल्यामुळे मात्र 
भारताबद्दल सहानुभूति वाटल्याखेरीज रहात नाही. या 
गोष्टीचा भारताला फार मोठा धक्का बसला आहे. 
आठ वर्षापूर्वी शांततामय सहजीवन व पंचशील 
तत्त्वांचे पं. नेहरू व चाऊ-एन-लाय हे दोन आघार- 
स्तंभ मानले जात होते. १९५९ साली तिबेटी देश- 
भक्तांना चिनी गोळ्या घाळीत असताना व दलाई 
लामाला पळून भारताचे आश्रयास यावे लागल्यावर 
सुद्धा, पं. नेहरू पंचश्लीलवरीलळ आपला विश्वास जाहीर 
करीत होते. जवळ जवळ याचवेळी चिन्यांची दृष्टी 
लडाखकडे पहिल्याने वळली. परंतु पंतप्रधानांनी 
तिकडे लक्ष दिळे नाही व कृष्ण मेनन तर पाकिस्तान 
हाच खरा शत्रु आहे असे ठासून सांगत होते. आयुब- 
खानची भारत-पाकिस्तान उत्तर सीमा संरक्षणफळी 
उभारण्याची कल्पना याच वेळी पं. नेहरूंनी उडवून 
लावली. 


मैत्रीच्या देखाव्याचा ऑक्टोबरमध्ये पुरता धुव्वा 
उडाला, चीन रातोरात शत्र ठरला व आणीबाणीचे 
प्रसंगी कसलाही विचार न करता तातडीने सर्वे 
तऱ्हेची मदत केल्यामुळे ब्रिटन व अमेरिका हेच खरे 
मित्र ठरळे, या धकथाने भारतीयांना शस्त्रास्रांची हाव 
सुटली, पंधरा वर्षात जे केळे नाही ते दोन वर्षात कर- 
ण्याची महत्त्वाकांक्षा निर्माण झाली, अर्थात पुन्हा दोन 
वर्धे चीन हछां करणार नाही असे ग्रहीत धरळे जात 
आहे. चीन हछा करणार तो आसाम जिंकण्यासाठी 
-आसामचे तेल त्याना पाहिजे आहे- व भारताचा 
पुरता पाणउतारा करून पेकिंगच्या इच्छेनुरूप भारताला 
वाकविण्यासाठीच, असे म्हटले जाते, 


ळी गभ 


स 


"करखगधघरचिछनसतज” 


नवभारत 


हे सर्व जरी खरे असले तरी भारताची लांबलचक 
हिमालयीन सीमा लक्षात, घेता, भतान, सिकीम किंवा 
स्वतंत्र नेपाळ या बफर राज्याची लष्करी तयारी 
पहाता या सीमा संरक्षणास किती अचाट खच येईल 
याची कल्पना करता येते. सवे 'हिमालयभर रडस 
बसविण्याचा व त्याचे मागे लढावू विमानांचे ताफे 
सज्ज ठेवण्याचा कमीतकमी खर्च ६० ते ७० 
कोटी पौंडापर्यत जाईल. हा खर्च पंधरा वर्षाचे 
कालात वाटला गेला असता तर त्याचे काहीच वाटले 
नसंते. पण एक वर्षाचे आत एवढा खर्चे करणे कोणा- 
सही जडच जाणार आहे. ही सर्व सामुग्री हिमाल्यात 
पाठविली तरी भारतीय लष्कर ती वापरण्यास समथ 
आहे काय हाही प्रश्न आहेच. 

शास्त्रास्त्रे देण्याचे बाबतीत अमेरिका ब्रिटनेपेक्षा 
सढळ आहे असे भारतीयांना वाटते. तटस्थतेच्या 
घोरणावर फक्त लंडनमध्येच टीका होते. कारमीर तंटा 
मिटवा म्हणून ब्रिटन पाठीस लागते, अशा अनेक 
तक्रारी ऐकू येतात. पंचवार्षिक योजना चाळू ठेवून 
जृष्करी खर्च दुपटीने वाढविताना काडमीर तंटा रेंगा- 
त ठेवणे भारताला परवडणार नाही असे ब्रिटनचे 
म्हणणे. त्याचप्रमाणे पाकिस्तानशी समझोता करून 
उत्तर सीमेवर अविभाज्य संरक्षण फळी उभारणे जास्त 
त्वस्त व परिणामकार होईल हेही उघड आहे. 
दोन्ही राष्ट्रांना आपआपले सामर्थ्य काइमीरमध्ये खर्चे 
करून पंचवार्षिक . योजना स्थगित न करता उत्तर- 
सीमेचे रक्षण करणे किती कठीण जाईल याची ब्रिटनला 
कल्पना आहे. म्हणूनच भारतांने आपले धोरण स्पष्ट 
केल्याखेरीज लष्करीमद्तीबद्दळ ब्रिटन निश्चित काही 
सांगू शकत नाही. 

या विचारांचे प्रतिथ्वनी १९५४ सालापासूनच 
पाकिस्तानचे कानावर गेळेळे आहेत व म्हणूनही 
कारमीरबांबत त्यांचे धोरण जास्त जास्त आडवणुकीचे 
होत आहे. गेल्या महिन्यातील भारत-पाकिस्तान वाटा- 
घाटीत हाच अनुभव पुन्हा आला. अशा संययग्रस्त 
वातावरणात एखाद्या तटस्थ मध्यस्थाने हा प्रश्न न 
सोडविल्यास या भूखंडाचे संरक्षण करणे फार कठीण 
आहे. याचा अर्थ असा नव्हे की या दोन्ही राष्ट्रांनी 
तडजोडीचा आपण होऊन प्रयत्न करू नये किंवा 
भारताच्या संरक्षणाचे गरजांकडे दुलंक्ष करावे, * 


६२. 


परंतु या प्रकरणामुळे पेकिंगला भारताविरुद्ध पाकि- 
स्तानला चिथावणी देण्याची संधी मिळाली, आयुव- 
खान या चिथावणीस बळी पडून भारताची अडव- 
णूक करीत असला तरी तो चीनशी मैत्री करू शकत 
नाही. चीनपण आसामचा लचका तोडण्यास धजावणार 
नाही. कारण त्यामुळे जागतिक महायुद्धाचा भडका 
उडण्याची भीती आहे. ( फोमीसा घेण्याचा आधी 
प्रयत्न होईल ). हिमाल्यातील युद्धामुळे एक गोष्ट 
मात्र सिद्ध झाली; ती म्हणजे भारताचे तटस्थतेचे 
धोरण आणीबाणीचे वेळी लष्करी मदत मिळण्याचे आड 
मात्र आले नाही. 

भारताला भरपूर प्रमाणात लष्करी मदत देण्यात- 
सुद्धा काही घोके आहेत: नखशिखान्त सहस्त्र 
झालेले भारतीय लडाखमधून चिन्यांना हाकठून लाव- 
ण्याचा प्रयत्न केल्याखेरीज रहाणार नाहीत, पाश्चि- 
मात्य राष्ट्रांनी एकदा निःसंदिग्धपणे पाहिजेतेवढी 
लष्करी मदत देण्याचे भारताला नुसते वचन दिळे तरी 
रदिया व चीन आपले सीमातंटे बाजूस ठेवून एक 
होतील, यामुळे सध्यातरी भारताने तटस्थतेचे धोरण 
सोडणे धोक्याचे आहे. याबाजतीत वादिंग्टन, लंडन 
व दिल्ली यांचे एकमत आहे. का 

भारताची संरक्षणफळी पंचकोनी 
असलेली बहुतेक सवे लष्करी सा 
जाळ (राष्ट्रकुलातील फक्त 
लष्करी मदत मिळते; पाकि 
ब्रिटनमधून लष्करी तज्ज्ञ कु मि अत यही न 
तल्याबरोबर मिळतील, परंतु 


छुञ "च्या प्रयत्नावर परिणाम होई. 
हालचाल मात्र न करण्याची दोह स छन्छी 


हे सव स्पष्ट सांगणे म्हणजे 


नी आहे, पाहिजे 
धनसामुग्री अमेरिके- 


राहाणे, व 
यातील फरक दाखविणे नाहे ह 
( लंडन “ इकॉनेमिस्ट ” 
, स्ट्च्याट 
क़ ऱ ञ्‌न च्या 
अंकातील ळेखाचा थोडक्यात सारांश ) र. क 
एड इंडिया छुब 


या छुब्राची पहि 
क मडळ सभा पॅरीस येथ झाली, त्याचा 
जेतीह समाधानकारक नसला तरी ९१५० 
मदत भारतासाठी उभी करण्यात येत 


सगास्त्र होणे, 


सार-संकलन 


आहे, हा आकडा वाटले होते. त्यापेक्षा कमी 
असला तरी दुसरी सभा जुळे महिन्यात वाशिंग्टनला 
भरणार आहे. अमेरिका आपली वर्गणी ४५०० लक्ष 
डॉलस करण्यास तयार आहे. परंतु जागतिक बँकेसुद्धा 
इतर सव सभासदांनी आपली वर्गणी त्याच प्रमाणात 
वाढवावी असे तिचे म्हणणे आहे. त्रिटन आपली 
रकम कमी करण्याची राक्‍यता नसल्यामुळे 
इतर सवे राष्ट्रे आपआपली वर्गणी वाढवितीळ असे 
वाटते. १९६३-६४ चे दोवटी ही रक्कम ११२०० 
लक्ष डॉल्स पर्यंत जाइल, भारताने मागितलेल्या 
१२५०० लक्ष डॉलसं पेक्षा ही रक्‍कम फारशी कमी 
नाही. युरोपमध्ये फ्रान्स व जमनी यांचेवर मुख्य भार - 
पडणार असल्यामुळे या राष्ट्रांनी पाकिस्तानला द्याव- 
याचे मदतीत केलेली कपात हे काही चांगळे लक्षण 
नव्हे. 

भारताला मिळणारी मदत 

(लक्ष डॉलस ) 
एकूण १९६१-६२ ६२-६३ ६३-६४ 


अमेरिका १३५५० ५४५० ४३५० ३७५० 
पश्चिम जर्ममी ४२९० २२५० १३९० ६५० 
ब्रिटन ३५०० १८२० ८४० ८० 
जपान १६५० ७०० ७५५० . ६०० 
कॅनडा ९२० २८० २३० २३९१० 
फ्रान्स ८०० १५० ४५० २०० 
इटली टॅट० न्न ५२३० २३५० 
नेदरळेड २२० "ण ९९० १९१० 
बेल्जियम २०० न. क, कद 
ऑस्ट्रिया दळ. त. हण क 
अमेरिका 


सोडून १२५५० ५००० ४२५० २२०० 


जागतिक बँक व 
आय. डी. ए. ६७०० २५०० २००० २९०९० 
३२८०० १२९५० १०७०० ९१५० 
-(इकॉनॉमिस्ट ८ जून १९६२ ) 


२००० ०० 


11 मोहरीचे बी 14 १ 

सोव्हिएट रशियामध्ये या घडीला सामाजिक व 
आर्थिक क्षेत्रात .महत्त्वाची उलथापालथ होत या 
असे दिसून येते. वैचारिक स्वाततयाची या देश 


अजूनही भीती वाटत असली तरी वातावरण ;एक 
प्रकारच्या चेतन्याने भारावलेले असून त्यातून कोणत्या 
प्रकारचा समाज निर्माण होईल याबद्दल कुतूहळू वाटल्या- 
खेरीज रहात नाही. परंतु या नव्याने निर्माण होणाऱ्या 
समाजरचनेवर मानवसमाजाचे भवितव्य अवलंबन 
आहे हे मात्र निश्चित. नजीकच्या भविष्यकाळात 
थोडाबहुत विरस झाला तरी सरतेशेवटी सर्व ठीक 
होईल असे वाटण्यास पुष्कळच जागा आहे. 


रशियात सर्वात महत्त्वाची होत असलेली गोष्ट 
म्हणजे- त्यात जुन्या कम्युनिस्टांचा मोठा वाटा असून 
त्याना बदलण्याचे बीजही त्यातच -आहे- शैक्षणिक 
क्ान्ति होय. ही क्रान्ति नाट्यपूर्ण आहे, पण यापुढे 
मात्र ती झटके खात खात होईल असे वाटते. रशियाने 
सर्वसाधारण जनतेला शिक्षणाची भरपूर संधि पहिल्या 
पासूनच दिलेली आहे. परंतु स्टालिनच्या मृत्यु- 
पूव काळात ज्यानी शिक्षण घेतले त्याना अत्यंत संकु- 
चित व उत्साहझून्य वातावरणात शिकावे लागले, 
अकरा वर्षापूर्वी नोकरीत वरच्या जागेवर असणारास 
मृत्युमुखी पडावयाचे नसल्यास कोठल्याही तऱ्हेची 
हालचाल न करता स्वस्थ असण्याची आवश्‍यकता होती. 
१९५३ सालपर्यंत माणसाने आपली नोकरी बदलणे 
बेकायदेशीर होते-कामावर येण्यास बीस मिनिटापेक्षा 
जास्त उशीर होणे फोजदारी गुन्हा समजला जात 
असे. आपल्या विदिष्ट क्षेत्रातसुद्धा चमकणे किंवा 
जरूरीपेक्षा जास्त ज्ञान मिळविणे धोक्याचे होते. 
परंतु आता मात्र सर्वे बदलळे आहे. आपली बौद्धिक 
पातळी उंचावणे, आपण परिपक्क होणे यासाठी रशियन 
तरुण-तरुणी मोठ्या उत्साहाने झटत आहेत, 


दूरवरच्या सर्वी खेड्यापाड्यातून १४ वर्षापर्यंत 
सक्तीचे शिक्षण प्रत्यक्षात अजून रूढ झाळे नसले तरी 
शहरातून मात्र १७ किंवा १८ ही शिक्षणाची मर्यादा 
ठरून गेल्यासारवी झाली आहे. अंदाजे ५७० लक्ष 
सोव्हिएट नागरिक किंवा प्रत्येक चारा पैकी एक नाग- 
रिक या नाही त्या मार्गाने शिक्षण घेत आहे. या 
नंतर जवळजवळ बारा टक्‍के तरुण मंडळी विश्वविद्या- 
लयीन किंवा तत्सम शिक्षण घेऊ लागतील असे अघि- 
कृत रीत्या सांगण्यात येते ( ब्रिटनमध्ये शोकडा ६० 
तरुण १५ व्या वर्षी शाळा सोडतात व शेकडा ७ 


६३ 


0 जा 


नवभारत 


विश्वविद्यालयात जातात, ) रशियाचे दृष्टीने ही गोष्ट 
सब समाजाचा कायापालट करण्याजोगी आहे. 

जुन्या व नव्या पिढीतील अंतर डोळ्यात भरणारे 
आहे. चाकोरीबाहेरोल एखादा प्रश्न विचारल्यास जुने 
लोक रागावतात, त्यांचे कपाळावर आट्यांचे जाळे 
पसरते. परंतु स्वतःचे कतेबगारीने किंवा उच्चपदस्थ बाप, 
सासरा किंवा नातेवाईक यांचेमुळे निर्माण झालेल्या 
आत्मविश्वासामुळे तरुण माणूस चटकन उत्तर देऊन 
मोकळा होतो. त्याची बोलण्याची व वागण्याची 
पद्धति आकर्घक वाटते. यामुळे थोडेच दिवसात ही 
बुद्धिवान व कर्तृत्ववान तरुण पिढी राज्यातील मह- 
स्वाच्या जागा पटकावीळ याबद्दल शांका नाही. 
वयावर बढती अवलंबून असलेल्या नोकरशाही-प्रधान 
जुन्या समाजात मात्र या तरुण पिढीला वाव मिळणे 
जवळ जवळ अशक्यच होते. जुन्या जमान्यातील एका 
सोव्हिएट अधिकाऱ्याने बोलता बोलता सहज उद्‌गार 
काढले की, ' व्यक्तिमाहात्म्याचे दिवसात केलेल्या 
अनेक चुकामुळे आमच्या देशाची व्हावी तेवढी व 
तितकी जलद प्रगति झाली नाहो हे जरी खरे असले 
तरी त्या काळात काहीच चांगल्या गोष्टी झाल्या नाहीत 
असे काही तरुण लेखक म्हणतात ही मात्र आति- 
शयोक्ति आहे. आमचा सारखा पाणउतारा करण्यात 
काय अर्थ आहे ?? यावरून वारे कोणत्या दिशेने 
वहात आहेत हे समजून येत. 

परंतु या सव गोष्टीनी एकदम खुळून जाण्यात अथ 
नाही. सोव्हिएट समाज हा एक अत्यंत आज्ञाधारक 
समाज असून कित्येक मुलुखात अजूनही पोलीस राज्य 
अस्तित्वात आहे. गेल्या दोन वर्षात शंभराहून अधिक 
लोकांना '* आर्थेक गुन्ह्या' बद्दल देहांताची शिक्षा 
झालेली आहे; कित्येक कारखान्यांवर रात्रीचे वेळी 
अजूनही सैनिकी कुत्र्यांचे व लष्कराचे पहारे असतात; 
उघड उघड राजकीय प्रश्नांची उत्तरे देणे बुद्धिमान 
स्री-पुरुष अजूनही भीतीमुळे टाळतात. तरुण पिढीत 
आत्मविश्वास अजून खोलवर. रुजला नसला तरी 
वाढीस लागला आहे. मार्गदर्शक बरोबर नसताना 
होणाऱ्या संभाषणात बराच मोकळेपणा आढळतो. 
बागजगीच्यातून तरुण-तरुणी हातात हात घाळून फिर- 
ताना दृष्टीस पडतात, तर एखाद्या “क्यू? मध्य 
झालेल्या ओळखीवरूनसुद्धा माणसे आपल्या रहाणी- 


६४ 


बद्दलची माहिती परदेशी माणसास देण्यास कचरत 
नाहीत. अनेक उद्यानातून होणाऱ्या सभातील व्याख्या- 
नांचे विषय जुनेच असले तरी पूर्वी कधीही विचारले 
न गेलेले प्रश्न विचारळे जातात व व्याख्यात्यास 
त्यांची समाधानकारक उत्तरे द्यावी लागतात, भांडवल- 
शाही देशातून विश्वविद्याल्यीन विद्याथी साधारणपणे 
क्रान्तिकारी व राष्ट्रीय मनोवृत्तीचे म्हणून कम्युनिझम- 
कडे झुकणोर असतात, रशियातील विद्यार्थींसुद्धा 
थोड्या प्रमाणात क्रान्तिकारी व राष्ट्रीय मनोवृत्तीचे परतु 
कॅम्युनस्ट राज्य असल्यामुळे कम्युनिस्ट आहेत. 
कम्युनिस्ट विचारसरणीचे चौकटीतच परंतु जास्त 
समजुतदार ब लवचिक असा नवा समाज निर्माण 
होण्याची शक्‍यता सध्यातरी सोव्हिएट रशियात दिसून 
येत आहे. या समाजाच्या वाटचालीत अडथळे 
येतील, कदाचित मोठ्या प्रमाणात पीछेहाट होण्या- 
चीही वेळ येईल, कारण जुन्या जमान्यातील लोक 
आपके स्थान सहजासहजी सोडण्यास तयार होणार 
नाहात, या समाजात त्यांची पाळेमुळे खोल गेलेली 
आहेत. नव्या पिढीचा मार्ग लांबचा व काटेरी आहे. 


रि ( दि इकॉनॉमिस्ट १ जून १९६३ ) 
अमेरिकेतील वंदाविद्देष 


वि १९ ी रचा वसंतक्रतु निग्नोंच्या क्रान्तिकारक उठा- 
वाने अमेरिकेच्या इतिहासात संस्मरणीय झाला आहे 
या प्रसंगी निग्नो हजारोंनी तुरुंगात गेले, अक्राळ- 
विक्राळ पोलिसी कुत्र्यांना त्यानी तोंड दिले, पोलि- 
सांचा व गोऱ्या जनतेचा जेवताखाता सुदा मार 
खाम, त्यांचे घरावर बॉम्ब्र पडले तर लहान लहान 
मुलांनासुद्धा गोऱ्या आडदांडांशी झगडावे लागले, या 
कान्तकारफ चळवळीत कदाचित खंड पडेल दिवसचे 
दिवस कदाचित कित्येक महिने किंवा बेपसुद्धा सा 

सुमीची जातील, परंतु यापुढे मात्र पूर्वाचे दि ढा 
परत येणार नाहीत, क हेतु 
च्या क्रान्तीचे केन्द्रस्थान साहजिकच दक्षिणत आहे 
जॅक्सन येथे गोऱर्‍्यांकरिता राखून ठेवलेल्या जेवण च 
टेबलावर निग्रो जाऊन ब्रसले ब त्यानी मद 
सुरुवात केली, थोड्याच वेळात गोऱ्या जमावाने 
त्यांचेवर शिव्यांचा भडिमार करू 


न हल्ला करण्यास 
झुरबात केली, सरबताच्या बाटल्या व इतर काच सामा- 


सार॑-संकंठन 


नाचा त्यांचेवर वर्षाव झाला. निग्नोंनी काहीही हाल- 
चाल केली नाही, तेव्हा चिडून (जाऊन नॉर्मन नावाचे 
त्यांचे पुढाऱ्याला गोर्‍्यांनी बेदम मारळे. त्याला 
हॉस्पिटलमध्ये दाखल करावे लागले परंतु शांततेचा 
भंग केल्याचा आरोप त्यांचेवर ठेवण्यात आला ! 
हा प्रकार तीन तात चालला होता. पोलीस बाहेर 
उभे राहून सर्व पहात - होते. एक गोरा प्राध्यापक 
मध्ये पडला तेव्हा त्यालाही भरपूर प्रसाद देऊन 
गोऱ्या जमावाने त्याचे जखमांवर अक्षरशः मीठ 
ओतले. शेवटी हॉटेलमालकाने हॉटेल बंद केळे व 
नंतर सर्वजण निघून गेळे. जेक्‍्सनमधीळ वातावरण या 
प्रकारामुळे अतिशय तंग झाले. निग्नोपुढाऱ्यांचे मोटारी- 
वर बॉम्ब पडू लागले. मेयरने सभा बोलावली, निग्रो- 
त्यातून उठून गेळे तर एका प्रचंड मैदानावर काटेरी 
तारांचे कुंपण घाळून मेयरने तुरुंग उभारला ! शाळा 
सुटल्यावर निग्नोविद्यार्थ्यानी मोर्चा काढला तो पोली- 
सांनी अडवला, निग्रोनिद्शकांना गंछीबोळातून पाठ- 
लाग करून ' मारहाण करण्यात आली. एष, 3. १, 
७, ?, चा चिटणीस रॉय विल्कीन्स याचेसुद्धा ६०० 
निग्नोंना पकडण्यात आले. 

या चळवळीचे लोण दक्षिणेतील इतर दाहरांपर्यंत 
पोचण्यास वेळ लागला नाही. अनेक ठिकाणी निग्नोंनी 
निदर्शने केली. त्यांना दोकड्याने पकडण्यात आले, 
उत्तरेतसुद्धा चळवळीचे पडसाद उठू लागले, ठिक- 
ठिकाणी पोलीस व निग्रो यांचेमध्ये. चकमकी उडू 
लागल्या. आतापर्यंत शांततेने व सनदशीर मार्गाने 
चळवळ करणाऱ्या ४. 5, &. 0. ?. च्या चिटणीसाने 
कोर्टकचेरीतीळ लढा संपला ' असून उघडउघड चळ- 
बळीचा मागच फक्त आता मोकळा राहिला आहे 
अश्शी घोषणा केली; व बोस्टन, शिकागो, वाशिंग्टन 
ब न्युयाक या सर्व ठिकाणी चळवळ सुरू करण्वाचा 
आदेश दिला. रहरंड मार्टिन ल्युथर कि यांनी 
शिकागोत प्रत्यक्षात अस्तित्वात अतलेळेव बमिगर्हैममध्ये 
कायदेशीर असलेले गोरे व निग्नो यांचे वस्त्यांचे विभ- 
क्तीकरण एकच आहे. व म्हणून एकाच तडाख्यात 

व्या क च च 

दोन्हीही नाहीशी करणे आपले कर्तव्य आहे असे निग्रो 
समाजास बजावले आहे. शिकागो, बाल्टिमोर, मिद्ी- 
गंत वगेरे ठिकाणी निंग्रोंना मज्ञाव असलेल्या अनेक 
ठिकाणी पिकेटिंगला सुरुवात झाली आहे. 


अमेरिकेच्या सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश गोल्डबर्ग 
यानी निग्नोंना वाळीत ठेवणाऱ्या गोऱ्या लोकांना दोषी 
ठरविळे आहे. “ हे कृत्य देशाच्या एकतेच्या विरुद्ध 
असून' अमेरिकन राज्यघटनेनुसार प्रत्येक नागरिकाला 
असलल्या मूलभूत हक्कांची पायमछी करणारे आहे. 
तसेच काही जबरदस्त कारण असल्याखेरीज हे हक्‍क 
हिरावून घेणे कोणासही राक्‍य नाही. म्हणून निग्नोंना 
सव ठिकाणी प्रवेशा देऊन राष्ट्राची एकता प्रस्थापित 
करावी असा त्यानी आदेश दिला. या आदेशानुसार 
काहीशा नाखुशीने का होईना, पण मेंफिसमधील सर्व 
ठिकाणे निग्नोंना खुळी करण्यात आली. पोहोण्याचे 
तलाव मात्र सर्वानाच बंद करण्यात आले. 

नागरिक हक्क मिळविण्यासाठी निग्नोंची धडपड 
बरीच वर्षे चाळू असली तरी या वर्षाइतके उग्र स्वरूप 
या चळवळीने कधीच घेतले नव्हते. या प्रकारामुळे 
केनडी सरकारला फार मोठ्या घरगुती पेचप्रसंगास 
तोंड द्यावे हागत आहे. स्टेट सेक्रेटरी डीन रस्क यांचे 
म्हणण्याप्रमाणे १८६५ नंतर इतका गंभीर अंतर्गत 
प्रश्न देशापुढे कधीच उभा राहिला नव्हता, गेट्सबर्ग 
युद्धभूमीवर स्मृतिदिनांचे दिवशी भाषण करताना 
उपराष्ट्राध्यक्ष जॉनसन म्हणाळे की. “ निग्रो आज 
न्याय मागत आहेत. आपण त्याना उत्तर देत नाही. 
* धीर धरा ' असे सांगण्याने. या युद्धभूमीवर घारा- 
तीर्थी पडलेल्या सैनिकांना आपण काय उत्तर देत 
आहोत ? ? 

* व्हाइट होस ? मध्ये आणीबाणीवरोबरच विफल- 
तेची भावना दिसून येत आहे, अध्यक्ष केनडी व 
अटोरनाजिनरळ ब्रॉव केनडी या दोघांचीही मूलभूत 
हकावर श्रद्धा आहे. परंतु निग्रोक्रान्तीचे दूरवर 
होणार परिणाम डोळ्याआड करून त्यांचे चालणार 
नाही. कॉंग्रेसमधील दक्षिणतीलळ सभासदांच्या पाठिं- 
ब्याची केनडी सरकारला सध्या गरज आहे तर पुढच्या 
निवडणुकीत दक्षिणेतील गोऱ्या मतदारांवर त्याना अव- 
लवून रहावे लागणार आहे. म्हणून हा प्रश्न सामोप- 
चाराने सोडविण्याची दोघेही बंधू पराकाष्ठा करीत आहेत. 
अनेक निग्नो पुढाऱ्यांना गटागटाने बॉंब केनडी भेटले. 
त्यांचेशी विचारविनिमय करण्याचा त्यानी प्रयत्न केला, 


परंतु निग्रो पुढाऱ्यांची सध्याची स्फोटक मनोवृत्ती 
पाहून त्याना आश्चये वाटले तर निग्रो विद्यार्थ्याबरोबर 


अल्बामा विश्वविद्यालयात अध्यक्षांनी स्वतः जावे ही 


६५ 


'कडगषमनि्यमना, 
< पफ सर य : -४ 


':ननभारत: 


काहींची सूचना त्यांना हास्यास्पद वाटली. एकंदरीत 
दोघेही एकच भाषा बोलत असले तरी एक- 
मेकांच्या भावना ओळष्णण्यास ते असमथ आहेत 
असेच वाटते. परंतु केनडी बंधूंचा खाजगी प्रयत्न 
अजूनही चाळूच आहे. दक्षिणेतील सिनेमागृहांचे 
मालकांना, डिपार्टमेंटळ स्टोअसेच्या चालकांना व 
अनेक उद्योगपतींना भेटून निग्नोंना वेगळे. ठेवणे 


धेद्याचे दृष्टीने सुद्धा कसे हानिकारक आहे ते समजा- 
विण्याचा बॉब केनडी यांनी प्रयत्न केला तर अध्यक्ष 
केनडींनी दंभराहून अधिक उद्योगपतींची गाठ घेतली 
या प्रयत्नांनी निग्नोंचे समाधान होणे शक्‍यच नाही 
परंतु सध्याचे सरकार कॉंग्रेसमध्ये एक विळ आणून 
अमेरिकेतील सवे अंतरराज्य व्यापार फेडरळ सरकारचे 
कक्षेत आणू शकते. हा आंतरराज्य व्यापार सिनेमागृहा- 
पासून जीवनाच्या जवळजवळ सर्वच क्षेत्रास व्यापतो 
व त्यामुळे खाजगीरीत्या सुद्धा निग्नोंना बाजूस ठेव- 
णाऱ्या कंपन्या, दुकाने, सिनेमागृहे वगेरे फेडरल सर- 
कारचे कक्षेत कायद्यानेच येतील, 

या सर्वे धकाधकीत निग्रोंना काहीच मिळाले नाही 
असे मात्र नाही. केंटकी विश्वविद्यालयाने आपले अँथ- 
लेटिक कार्यक्रम निग्नोंना खुळे केळे आहेत तर अँट- 
लांटाने पोहोण्याचे तलावावरील निनधसुद्धा द्र केळे 
आहेत. काही हॉटेल्स व मोटेल्समध्ये निग्नोना प्रवेश 
देण्यास सुरवात झाली आहे, तर पोटलंड वॉटर डिस्ट्रि- 
क्‍्टचा विश्वस्त म्हणून निवडून आला आहे. अनेक 
उद्योगधंद्यात निग्नोंना समान वागणूक मिळण्यासपण 
सुरुवात झाली आहे. या लहान लहान सवलती म्हणजे 
भिंतीला पडलेले तडे आहेत. मिंत पाडण्यासाठी अवि- 
रत श्रम करावे लागतील. मुख्य म्हणजे निग्नोंना आपल्या 
समाजात आमूलाग्र बदळ करावा लागेल. या समाजात 
क्रौर्य, गुन्हेगारी, स्वैराचार, यांचे प्रमाण फार मोठ्या 
प्रमाणात आहे. ते सर्व नाहीसे होऊन चांगले नागरिक 
म्हणन वागावयास त्यानी शिकले पाहिजे. या गोष्टी 
आपोआप होणार नाहीत. त्याकरिता शिक्षणाची व 
नोकरीधंद्यात काम करण्याची समान संधि, रहात अस- 
तीळ तेथेच मतदानाचा हक्क इत्यादि गोष्टींची आव- 
इयकता आहे हे मात्र निविवाद 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


१ 


( टाइम ? साप्ताहिकाच्या ७ जून १९६२ च्या (४ 


अंकांतीळ एका लेखाचा हा सारांश आहे. ) 


> 


६६ 


"२्च्स्त्ड्व्य्य्ट ण्च्च्स्व्च्च्ट 


स्न्च्च्च््च्य्प्यक्च्च्च्च्त्च्च््शा 


लेखकांना विनंति | 
(१) * नवभारत ? मासिकासाठी पाठवावयाचे 


लेल कागदाच्या एकाच बाजूवर शाइने 
सुवाच्य लिहावे 


| 


( 


ळेखाची पोंच . ताबडतोब देण्यात येऊन 
त्यासंबंधी निकाल सामान्यतः एक महिन्यात 
कळविण्यात येईल, न स्वीकारलेला लेख 


परत करण्यासाठी अवश्य तो टपालखचे 
पाठवावा, 


(३) लेखाची मर्यादा सामान्यतः ४००० शाब्दां- 
हून आधक नसावी. अनेक अंकातून 


लेखांक देण्यापेक्षा विशिष्ट मुद्यावर स्वतंत्र 
लेख लिहिणे बेर 


(४ ) आहायाला बाघ न आणता लेखाची मर्यादा 


कमी करण्याचा अधिकार संपादकमंडळाला 
राहील 


(५) लेखावद्दळ अल्पस्वल्प मोबदला देण्याचे 
संपादकमंडळाने ठरविछे आहे 


(६ ) अभिप्रायासाठी पाठवावयाच्या 


दोन प्रती येणे लबकर अभिप्राय 
दृष्टीने असे सोईचे पडते 


(७) लेख, संपादकासाठी इतर काही 
अभिप्रायासाठी 
पत्त्यावर मुंबईस 


ही मजकूर 
उुस्तके कायकारी संपादकांचे 
पाठविणे 


ह) ऱ्थ 


-”: 2 आ पूय &>><*>-&-.& [ज़ ७ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


रहत. ०. 3. 5177 नवभारत 


९ 5%८2:08£508200%000% 00%. ही व्र 


नर 
यर 
9 


क & छी 


प न्‌ सह! हौ मली 
गे. ते झऱ्क मन 


परि रथ 
५८ "ममरमिसा् 
ठा) द 
यय 
3) 
र्तर 


दर भिक घाटे 


घट डर 
ख् मायोभी जिामाते 9 
ह तो जिभामातेची पुण्यपिधी हा १७शध ते ्् 
ट्‌ महाऱ्या गांधींचा जस्बदिन ता, २ ओक्योबर र 


है १९६१ पर्यत, चार कोरी शडे छारण्याचा 
ष्टया संदश्य पुरा प 

गोडाचा मापातना कर्म उण पसरणी 

वाहात बायरन एप! ष्शू] सुधधीत 


प कपार 
" तु 


(१३० 


डड 


>” ५२..>2 


ट्रा! 
>. 
क्र 
..1 
“| 
५] 


>ण:>->फ> 
फन्स्क् 


-($09 
४४ 3. "्र्न्ठे 


न्ळाचे न 3 न 
त्मकंने एक ती द्याय यया 
अधिक धाय 

४ फ््स्यु 


लर्न 
् 


तु त्याही गोशायना फुराती 


नक गेंबत वू धर 


२“< - 


प 
411.) 


गवर 


हड 
-* 


ठे प र 
र्ल पा 
ह अधिक भाजीपाडा पिकडू हाच आमचा निर्धार र 
नै शि 
9 मुंदद ह 


धड 


ममा क ्न्याय्या्माव्यान्यान्यानचया 


र्कत 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 


संगणकीकृत द्वारा 


